मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्रार 
संगणकीकृत 


ऱ्त्ट 


महाराष्ट शासन 
मराठी भाषा विभाग 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास राज्य मराठी विकास सस्था स्वातंग्वाजा > महोत्सव 
नोंदणी क्र. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


थोबीतलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥॥०५://॥॥४५.॥81811011.0४.1॥ इ-पत्ता ॥॥७४5_॥॥॥10831(8४०॥100.,00॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना" कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पाळन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतीळ तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतीळ. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असलेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्दशा 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपेकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


नवआरग ाघीश 


वर्ष ३७ । अंक ११ । आगस्ट १९८४ 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


“> 
» २-१.) 


आवाहन.... 


शंकरराव देव यांनी आचारय्रं शं. द. जांवडेकर, ह. कृ. मोहनी, आचार्य स. ज. भागवत, 
इ. आपल्या काही सहकार्‍यांच्या साहाय्याने ' नवभारत ' मासिक ऑक्टोवर १९४७ मध्ये 
सुरू केले. स्वातंत्र्योत्तर काळात, भारताच्या आणि महाराष्ट्राच्या जीवनातील सामाजिक 
आणि सांस्कृतिक समस्यांची मोकळेपणे चर्चा करणारे वैचारिक व्यासपीठ मराठी विचार- 
वंतांना आणि अभ्यासक्रांना उपल्ब्ध करून द्यावे ही, ' नवभारत ' सुरू करण्यामागची त्यांची 
कल्पना होती. कोगत्याही विशिष्ट विचारप्रणालीचा पुरस्कार करणे हे ' नवभारता'चे 
उद्दिष्ट नव्हते. सर्वे मित्च वैचारिक दृष्टिकोणांना ' नवभारता'त प्रतिनिधित्व मिळावे, 
* नवभारता'त सर्वे महत्त्वाच्या प्रश्‍नांची गंभीरपणे आणि आस्थेने चिकित्सा व्हावी आणि 
वैचारिक देवागघेवाणीतून महाराष्ट्राचे वैचारिक जीवन निकोप आणि जोमदार होण्याला 
साहाय्य करावे, हे ' नवभारता'चे उद्दिष्ट होते 

अनेक विचारवंतांनी विविध विपय्रांवर ' नवभारता'त आपले ल्खिण प्रसिद्ध 
करून * नवभारता'चे अभिप्रेत स्वरूप स्थिर केळे आणि महाराष्ट्राच्या वेचारिक जीवनात 
त्याला अनन्यसाधारण स्थान प्राप्त करून दिले. 


१९५७ साली शंकरराव देव यांनी प्राज्ञााठज्याळामंडळाने ' नवभारत ' मासिक 
चालवायला घ्यावे अशी विनंती तकंतीर्थ लक्ष्मगशास्त्री जोशी यांना केली व ती त्यांनी 
मान्य करून संपादकत्वाची जत्राबदारी गोवधेन पारीख यांच्यावर सोपविली, पारीख यांच्या 
कुशळ संपादकत्वामुळे ' नवभारता'चा वैचारिक दर्जा राखला आणि उंचावला गेला. आज 
वैचारिक निथतकाळिक म्हणून ' नवभारता'ला जी प्रतिष्ठा आहे ते ह्या सर्व व्यक्‍तींनी 
निष्ठेने आणि सातत्याने केलेल्या प्रयत्नांचे फळ आहे. “जे 


त्या दृष्टीने ' नवभारत 'साठी आजीव सदस्य नोंदविण्याची योजना आखण्याब आली 


आहे. तिचे स्वरूप असे आहे : 

१. कोणाही व्यक्‍तीला रु. २००/- व संस्थेला रु. ५००/- बारा महिन्यांच्या आत देऊन 
* नवभारता 'चे आजीव सदस्य होता येईल. 

२. आजीव सदस्य असलेल्या व्यक्तीस “ नवभारत ' मासिक आजीव आणि संस्थांना 
२० वर्षे दिले जाईल. यापुढे ' नवभारता 'ची बाषिक वगणी वाढविण्यात आली तरी ह्या 
व्यवस्थेत बदल होणार नाही. 

3. ' नवभारत ' मासिकाचे प्रकादान कोगत्याही कारणामुळे वीस वर्षांच्या आत बंद 
करावे लागल्यास आजीव संदस्यांता उरलेल्या काळाच्या प्रमाणात रक्‍कम परत केली जाईल. 

प्राज्ञषपाठशाळा हे महाराष्ट्राचे एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र आहे आणि “* नवभारत ' 
हे लोकाश्रयावर चाललेले मराठीतील एक प्रमुख वैचारिक तियतकालिक आहे. आपण 
' नवभारता 'चे आजीव सदस्य होऊन महाराष्ट्राच्या वैचारिक प्रबोधनासाठी चालविलेल्या 
ह्या उपक्रमात सहभागी व्हावे अज्ञी विनंती आहे. 


संपादक 


०१22 आ 
3 तुन! 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


प्राज्षपाठशाळा मंडळ, वाई संचालित मासिक 


नवभागत 


वर्ष ३७ । अंक ११ । ऑगस्ट १९८४ 
किमत ४ रुपये । वाषिक वर्गणी ३० रपये 


या अंकातील लेखांत व्यक्‍त झालेल्या मतांशी 
संपादक सहमत असतीलच, असे नाही. 


अध्यक्ष व विश्वस्त 


तकतीथ लक्ष्मणशास्त्री जोशी 


संपादकीय पत्रव्यवहार ! 
मे. पुं. रेगे, 
संपादक, ' नवभारत ' मासिक, 


द्वारा : प्राज्ञपाठशाळा मंडळ, 
वाई-४१२ ८०३ (जि. सातारा) 


व्धवस्थापकोय पत्रव्यवहार : 


श्री. ग. दीक्षित, 

व्यवस्थापक, ' नवभारत ' मासिक, 
द्वारा : दी प्राज्ञ प्रेस, वाई-४१२ ८०३. 
(जि. सातारा) 


या नियतकालिकाच्या प्रकाशना्थ महाराष्ट्र राज्य 
साहित्य संस्कृती मंडळाकडून अनुदान मिळाले. 


नवभागंत 


ऑगस्ट १९८४ 
अनुक्रम 

संपादकीय 
उडण्याचा प्रथम यशस्वी मानवी प्रयत्त १ | आपण बोलतो तसं लिहितो का ? 

-व. त्रि. चिपळोणकर (उत्तराध) २८ 
मृत्यूत्तर स्थिती म्हणजे काय ? 8 | नीझिष्णसडपेकर 

-अरुंधती खंडकर 
जोखेफ आकारता गुंपेटर : -सांध्यमित्रा, वैद्यकसत्ता 
एक ज्ञानी अथशास्त्रज्ञ 

-सी. पं. खर वाद-संवाद ष्‌ 
क्रग्वेदातील तथाकथित | 
आर्ये-अनार्ये संघष (लेखांक २) १५ सारसंकलन ष्ण 


-नी. र. वऱ्हाडपांडे 


टाळ... 
लेखक-परिचय 


क व. त्रि. चिपळोणकर : निवृत्त प्राध्यापक, भौतिकी विभाग, इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स, मुंबई. 
निवास : फ्लॅट नं. १०६, अभिनव अपार्टमेंट्स, ९९६ नवी पेठ, पुणे-४११ ०३०. क्ष अरुंधती 
खेडकर £ एस. आय. इ. एस. कॉलेज, मुंबई येथे तत्त्वज्ञानाच्या प्राध्यापक. निवास : ३५ मीना लोचना 
सोसायटी, घाटकोपर, मुंबई- ४०० ०७७. क्ष सी. प. खेर : अथंशास्त्राचे अभ्यासक ; निवास : 
गांधी चौक, धारवाड-५८० ००१ ( कर्नाटक राज्य )- हती. र. वऱ्हाडपांडे : सेवानिवृत्त चीफ 
सायकॉलॉजिस्ट अँन्ड डायरेक्टर ऑफ सायकॉलॉजिकल रिसर्च, भारत सरकार ; २८, हिंदुस्तान कॉलनी, 
अमरावती रोड, नागपूर-४४० ०१०. क्म श्रीकृष्ण खडपेकर : वास्तुशिल्पज्ञ आणि भाषा-व्याकरण 
ह्या विषयांचे व्यासंगी; निवास : १५ श्रीराम बिल्डिंग, जवाहरनगर, दिल्ली- ११० ००७. 
हन जयंतकुमार बंड : मराठीचे प्राध्यापक, नबीरा महाविद्यालय, काटोल. निवास : मुलमुले यांच्या 
घरासमोर, जोशी वाडा (शहर विभाग), काटोल-४४१ ३०२. (जि. नागप्र) ह सुरेश प्रभाकर 
चोधरी । रसायनशास्त्राचे प्राध्यापक, नबीरा महाविद्यालय, काटोल. निवास : ७, चरडे ले-आऊट, 
काटोल- ४४१ ३०२. (जि. नागपूर). 


संपादकीय 
मधली स्थिती 


संस्कृत-प्राकृुतातील सबंध अवाढव्य ग्रंथभांडार घेतले तरी त्याचे मूल्य युरोपीय भाषांतील 
काही मोजक्या, एका शेल्फवर राहतील एवढ्या पुस्तकांच्या तुलनेने कमीच भरेल ह्या आशयाचे 
मेकॉलेचे विधान प्रसिद्ध आहे. 

मेकॉलेच्या या शेल्फवर कोणते ग्रंथ असतील ? न्यूटनचा * प्रिन्सिपिया ' नक्कीच असेल. 
ती आधुनिक विज्ञानाची गंगोत्री आहे. आणि अर्थात बेकनचे “ नोव्हम ऑगॅनन ' असेल. कारण अनु- 
भवनिष्ठ विज्ञान आणि त्यावर आधारलेले तांत्रिक सामर्थ्ये यांची जाहिरात सर्वांत प्रभावीपणे 
बेकनने केली. आधुनिक काळातील युरोपची भरभराट आणि त्याचे बळ या तंत्रज्ञानावर आधारले 
आहे. मेकॉले वाडूमयप्रेमी होता म्हणून ' इल्यिड'ला या शेल्फ़वर जागा मिळणे अपरिहाये आहे. पण 
प्लेटोचे (रिपब्लिक' तेथे असेल का ? “ रिपब्लिक'ची प्रासादिक गद्यशेळली आदे असेल- देव स्वर्गातून 
खाली उतरले तर ते प्लेटोच्या ग्रीक भाषेत बोलतील असे एकाने म्हटले आहे- पण ' रिपब्लिक 'मध्ये 
विज्ञान नाही. प्लेटोची तत्त्वमीमांसा (मेटॅफिजिक्स) मेकॉलेला मान्य होण्यासारखी नव्हती आणि प्लेटोने 
ज्या आदर्श राज्याची कल्पना केली आहे ती लोकशाहीवादी मेकॉलेने झिडकारली असती. किवा संत 
ऑगस्टाइनचे ' देवाची नगरी' किवा संत टॉमसचे ' सुमा थिऑलॉजिका' या हेल्फवर आढळले असते का ? 

यरोपीय बौद्धिक आणि. सांस्कृतिक परंपरेच्या विकासाचे टप्पे म्हणून या ग्रंथांची निवड 
कदाचित . मेकॉलेने केली असती. पण मेकॉले भारतीयांसाठी ही निवड करीत होता. या टप्प्यांचे 
त्यांना काय? पुर्वसूरींचे विशिष्ट विचार आणि सिद्धांत कालबाह्य झाले तरी त्यांच्याविषयी आदराची 
वत्ती धारण करणे हे सुसंस्कृतपणाचे एक लक्षण आहे. पण हे युरोपिअनांचे पूर्वयूरी असले तरी 
भारतीयांचे नव्हेत. की मेकॉलेची अशी धारणा होती की, युरोपीय संस्कृती इतर सवे सांस्कृतिक 
परंपरांना बाजूला सारून त्यांची जागा अटळपणे घेणार आहे आणि त्यानंतर युरोपीय सांस्कृतिक 
परंपरा ही सवे मानवजातीची परंपरा ठरेल, हे पुर्वेसूरी मानवी संस्कृतीच्या विकासातील पुववसूरी 
असतील, केवळ युरोपीय परंपरेचे नव्हे. केवळ कातडीच्या वर्णाने वेगळे असलेले पण इतर सवे बाबतीत 
जांच्या प्रतिकृती असलेले भारतीय मेकॉलेला निर्माण करायचे होते. 

आमच्या पारंपरिक शास्त्रांच्या ऐवजी विज्ञान आणि उपयुक्त ज्ञान यांचे शिक्षण आम्हाला 

पाहिजे हा आग्रह ज्या भारतीय विचारवंतांनी धरला- उदा., राजा राममोहन रॉय- त्यांनी बहुधा 
काही भारतीय ग्रंथ ह्या शेल्फवर रिघवायचा प्रयत्न केला असता. उदा., उपनिषदे. रानडे-भांडारकर 
यांनी तुकारामाच्या गाथेला तेथे नक्‍कीच स्थान दिले असते. इलियड-एनिअडच्या बरोबरीने किवा 
त्यांच्याऐवजी रामायण-महाभारत तेथे दिसले असते. युरोपीय ज्ञानभांडार आत्मसात करायला उत्सुक 
त्यांच्याएवज द. दोर 
झालेल्या भारतीयांनी आणखी कोणत्या भारतीय ग्रंथांना हा मान दिला असता ? न्याय-वेशेषिक, 
मीमांसा, व्याकरण, वेदांत यांतील घटपटाची आग्रही बौद्धिक शिस्तीने चर्चा करणारे ग्रंथ नक्‍्कोच 


वगळले लयन बौद्धिक-सांस्कृतिक परंपरेशी परिचय झाल्यावर भारतीय बौद्धिक परंपरा 
गताथं झाल्यासारखी होती. जय-परांजय, आक्रमण-शरणागती या शब्दांत बोलायचे झाल्यास हा 
यरोपीय बौद्धिक परंपरेने भारतीय बौद्धिक परंपरेचा केलेला तात 0.8. र | जाधि | 
तोस्त्रांनी आणि विचारांनी केलेला पराभव होता. आधुनिक शास्त्रे आणि विचार यांच्यामुळे केवळ 


भारतीय बौद्धिक परंपरा गता्थे झाली नव्हती, आधुनिक-पुर्व युरोपीय परंपराही गताथं 


झाली होती मध्ययुगातील संबंध स्कोलॅस्टिक तत्त्वज्ञान ही आता जिची कीव किवा अचंबा करावा 
श्‌ क 


इंग्रजां 


संगणकीकृत 


दोन नवभारत ऑगस्ट, १९८४ 


अशी गोष्ट दिसत होती. न्यायातील शुष्क चर्चा जशी आता निरर्थक भासत होती, तसेच स्कोलॅस्टिक 
तत्त्वज्ञानातील सिद्धांत आणि युक्तिवाद यांचे खंडनमंडनही निरथक ठरले होते. ' सुईच्या अग्रावर 
किती देवदूत एका वेळी उभे राहू शकतील ?' ह्यासारखे प्रश्‍न या तत्त्वज्ञानात चचिले जातात एवढीच 
आधुनिकांना ह्या तत्त्वज्ञानाविषयीची माहिती होती. अँरिस्टॉटलचे फिजिक्स आता कोणी आदराने 
शिकत नव्हते. वैज्षेषिकांचा परमाणुवाद विज्ञानाचा भाग म्हणून कुणी स्वीकारला नसता; पण 
डेमॉक्रायटसच्या परमाणुवादाची तीच गत हीती. ही सर्वे बौद्धिक निमिती आता इतिहासात जमा झाली 
होती. भारतीय गणित, ज्योतिष-शास्त्र ज्या प्रमाणात प्रमाण ठरतील, त्या प्रमाणात ते गणित आणि 
ज्योतिष-शास्त्र यात समाविष्ट होतील आणि हे शोध प्रथम भारतीयांनी लावले ही गोष्ट तळटीपेत 
नमूदही होईल. पण ज्या निकषांच्या आधारे त्यांचे प्रामाण्य ठरविले जाईल ते आधुनिक गणित आणि 
विज्ञान यांना आधारभूत असलेले निकष असतील. 

विज्ञानापुरते हे ठीक असेल. पण संस्कृतीच्या इतर क्षेत्रांचे काय ? मेकॉलेच्या हेल्फवर बायबल 
असेल की नाही ? जर बायबल असेल तर भगवद्‌गीता का नको ? मेकॉलेला अर्थात हत्तीच्या तोंडाचा 
आणि चार हात असलेला किवा गळ्यात सर्प बाळगणारा आणि डोक्यावर चंद्र धारण करणारा 
असले वेडगळ देव नापसंत असणार. पण भतृंहरीचा, योग्यांच्या अंतःकरणांत वसणारा, ज्ञानप्रदीप 
शंकर त्याला अमान्य असण्याचे कारण नव्हते. युरोपच्या बौद्धिक-सांस्कृतिक परंपरेत रोमन साम्रा- 
ज्याच्या काळापासून ख्त्रिस्ती धर्माला अर्थात महत्त्वाचे स्थान आहे. आणि बायबल हा ख्रिस्ती धर्माचा 
एक आधार आहे. पण वैज्ञानिक ज्ञानाचा आणि वैज्ञानिक विचारपद्धतीचा उदय झाल्यानंतर ख्रिस्ती 
धर्माचे स्थान काय राहणार ? 

अस्तित्वाचे आणि जीवनाचे अंतिम प्रश्‍न केवळ वैज्ञानिक ज्ञान आणि तके यांच्या आधारे 
सोडविता येत नाहीत असे असणे शक्य आहे ही मध्यममार्गी भूमिका म्हणून मानता येईल. काही 
दणकट मनोवृत्तीची माणसे असतील आणि ती वैज्ञानिक ज्ञानाच्या चौकटीत सवे उत्तरे बसविण्याचा 


प्रयत्न करतील. त्यांना जडवादी म्हणू. काही कमी दणकट, अधिक कोवळ्या मनोवृत्तीचे असतील 
आणिते ह्या प्रश्‍नांची अंतिम उत्तरे देणे मानवी बुद्धीच्या पलीकडे आहे अशी भूमिका घेतील. त्यांना 
अज्ञेयवादी म्हणू. पण काही अतिशय कोवळ्या मनोवृत्तीची किवा धामिक प्रवृत्तीची माणसे स्वाभा- 
विकपणे सश्रद्ध असतील. धामिक श्रद्धेचे जीवनातले स्थान, काही जणांना ( किती जणांना ) तिची 
असलेली गरज मेकॉले नाकारताना दिसत नाही. तो अर्थात प्रॉटेस्टंट होता. पण प्रॉटेस्टंट धमंसुधार- 
णेच्या आघाताला प्रतिसाद म्हणून रोमन चर्चमध्ये प्रति-सुधारणेची जी चळवळ झाली आणि चचंने 
जे नवे रूप धारण केले त्यानंतर कुणी रोमन कॅथलिक पंथपरिवतंन करून प्रॉटेस्टंट झाला नाही; पण 
अनेक प्रॉटेस्टंटांनी रोमन कॅथलिक पंथाचा स्वीकार केला ही गोष्ट मेकॉलेने नमूद केली आहे. म्हणजे 
रोमन चर्चचा आधार असलेली धामिक श्रद्धा, धामिक परंपरा आणि यांचे नियमन करण्याचा चर्चचा 
अधिकार ह्यांना युरोपीय जीवनात महत्त्वाचे स्थान आहे ही गोष्ट पर्यायाने मेकॉलेने मान्य केली आहे. 
आता धामिक श्रद्धा जर जीवनाला आवश्यक असेल तर ती ख्तिस्ती श्रद्धाच का ? अनुभव 
आणि तके यांच्या पलीकडे असलेले “ ट्रिनिटी ” चे गूढच आपण का स्वीकारावे ? अहवैती ब्रह्माचे का 
नको ? विज्ञानात प्रामाण्याचे संस्कृतिनिरपेक्ष असे निकष आहेत. तसे धाभिक श्रद्धेचे आहेत का? 
आणि त्यांच्या आधारे ख्रिस्ती श्रद्धेचे प्रामाण्य आणि इतर श्रद्धांचे अप्रामाण्य सिद्ध करता येते का ? 
आणि नैतिक मल्यांचे काय ? नीतीची एक पातळी किंवा घटक म्हणजे व्यावहारिक किंवा 
सामाजिक नीती. ह्या नौतीचे सर्वांकडून सवं प्रसंगी ( म्हणजे जवळजवळ सर्वांकडून जवळजवळ 
सव प्रसंगी ) पालन होणे ही समाजाचे अस्तित्व टिकून राहण्याची अट असते. उदा., खरे बोलावे, 
वचन पाळावे ह्या नियमांत सामावलेली नीती. पण या पलीकडची नीती असते. आदशे मानवी जीवना- 
विषयीच्या काही कल्पना असतात. उदा., सर्व मानवी शक्‍तींचा सुसंवादी असा विकास साधून त्यांचा 
मुक्तपणे आविष्कार करण्यात चांगले जीवन सामावलेले असते हा ग्रीक आदश. किवा ईदवराच्या व 
माणसाच्या प्रेमावर आधारलेल्या ख्प्रिस्ती जीवनाचा आदर्श. किंवा प्रज्ञा आणि करुणा यांची परिसीमा 


संपादकीय बीत 


साधण्याचा बौद्ध आदश. किवा स्थितप्रज्ञाचा आदर्श. भक्‍ताचा आदरशं. मानवी जीवनाच्या अंतिम 
स्वरूपाविषयीच्या काही संकल्पनांवर हे आदर्श आधारलेले असतात. ह्याही तर्कापलीकडच्या गोष्टी 
आहेत. त्यांचाही श्रद्धेने स्वीकार करावा लागतो. मानवी संस्कृतीत अशा अनेक श्रद्धा आणि अनेक 
जीवनमार्ग विकसित झाले आहेत. त्यांतील केवळ सख्त्रिस्ती श्रद्धा आणि स्त्रिस्ती जीवनमागे प्रमाण आहे, 
हे कसे ठरविता येते ? 

हे मेकॉलेला पडलेले प्रश्‍न नव्हते. त्याची मनोवृत्ती आणि विचारपद्धती विशिष्ट प्रकारची होती 
म्हणून त्याला हे प्रश्‍न पडले नाहीत असे नव्हे; तर त्याच्या काळच्या सर्वसाधारण युरोपिअनांप्रमाणे 
युरोपीय संस्कृतीचे सावेदेशिक प्रामाण्य तो गृहीत धरून चालला होता. ही यशस्वी आणि विजेती 
संस्कृती आहे. तिचा सवंत्र अप्रतिहतपणे होणारा जय तिच्या यशाचे, श्रेष्ठत्वाचे गमक होते. 
' एतहेशपसुतस्य सकाझाद्‌ अग्रजन्मन: । स्वं स्व॑ चरित्रं शिक्षेरन पृथिव्यां सर्वमानवा:। ' तेव्हा ही 
संस्कृती इतर सवव संस्कृतींची अखेरीस जागा घेणार हे भविष्य अटळ होते. 

या संस्कृतीत जसे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान होते तसा एक विशिष्ट धर्म होता आणि विशिष्ट 


प्रकारचे ललित वाड्मय आणि कला होत्या, पोषाखाच्या, आहारविहाराच्या पद्धती होत्या. हे सर्व 
प्रमाण होते आणि म्हणून इतरांनी स्वीकारावे असे होते. न्यूटनचे सिद्धांत प्रमाण होते आणि म्हणून 
वैशेषिक सिद्धांतांऐवजी ते स्वीकारणे योग्य होते. तसेच धोतर नेसण्याऐवजी पाटलोण घालणे योग्य 
होते आणि विठ्ठलाची भक्‍ती करण्याऐवजी येशूची करणे योग्य होते आणि पाटावर बसून हाताने 
जेवण्याऐवजी टेवलखुर्च्यांचा वापर करून काट्याचमच्याने जेवणे योग्य होते. 

युरोपीय संस्कृतीचा जय अर्थात तिच्या तंत्रज्ञानावर, त्यावर आधारलेल्या उद्योगधंद्यांवर आणि 
सामर्थ्यावर आणि श्रेष्ठठर सामाजिक संघटनेवर अधिष्ठित होता. ह्या सर्वाना भौतिक विज्ञान आणि 
चिकित्सक सामाजिक विचार यांचा पायाही होता. विज्ञान सावंदेशिक असते. आता एक विचार असा 
की, कुठचीही संस्कृती एकसंध असते. जर सावंत्रिक प्रामाण्य असलेले विज्ञान एका विशिष्ट संस्कृतीत 
उदयाला आले तर त्या संस्कृतीतच तिच्या मूल्यतत्त्वांचे असे रसायन असणार्‌ की ज्याच्यामुळे तिच्यात 
विज्ञानाचा विकास होणे शक्‍य आणि अपरिहार्य होते. आणि विज्ञानाच्या सावंत्रिक प्रामाण्यापासून ह्या 
इतर मूलतत्त्वांचे आणि मूल्यांचेही सावेत्रिक प्रामाण्य सिद्ध होते. युरोपीय संस्कृतीतील विज्ञान तिच्या 
इतर घटकांपासून अलग करून आपण ते स्वीकारू असे कुणी म्हटले तर ते शक्‍य होणार नाही. तिचे 
विज्ञान तेवढे प्रमाण आहे पण तिचे इतर घटक अप्रमाण आहेत ही भूमिका टिकणार नाही. ती संबंध 
संस्कृतीच आपल्याला स्वीकारावी लागेल. म्हणजे साहित्य आणि कला, सामाजिक संस्था आणि प्रथा, 
नैतिक आदशे आणि नियम, इ. 

पण मग आपल्या भारतीयत्वाचे, आपल्या स्वत्वाचे, काय ? ह्याचे एक उत्तर असेकी, जे 
प्रमाण आहे ते स्वीकारण्यात स्वत्वाची काही हानी नसते. आपण अखेरीस माणसे आहोत. जे प्रमाण 
आहे ते स्वीकारण्याच्या आड जर भारतीयत्व येत असेल तर ते काय कामाचे ? ही वडिलांची विहीर 
आहे म्हणून तिचेच खारट पाणी मी पिणार हे म्हणणे कापुरुष असण्याचे लक्षण आहे. आज आपण ही 
संस्कृती परक्यांकडून स्वीकारतो आहोत, आपण केवळ घेणारे आहोत, देणारे नाही असे जरी दिसत 


असले आणि प्रत्यक्षात असले तरी ही संस्कृती आत्मसात केल्यावर आपण निर्माते आणि देणारेही 
होऊ. अव्वल इंग्रजीत जे भारतीय जाणीवपुर्वक स्श्र्स्ती झाले त्यांची भूमिका काहीशी अशी असणार. 

____> पण एक वेगळी भूमिका धेता येईल. विज्ञान सावेदेशिक आहे हे खरे; पण ते संस्कृतीच्या 
इतर घटकांपासून आणि अंगांपासून अलग करता येते. विज्ञान हा केवळ बाह्य सृष्टीचा अभ्यास 
असतो. जे आहे ते काय आहे एवढच विज्ञानात समजून घ्यायचे असते. पण संस्कृतीचे इतर घटक या 
माणसांच्या निभिती असतात. त्यांच्यात माणसाच्या स्वत्वाचा आविष्कार असतो. नेतिक मूल्ये आणि 
धार्मिक श्रद्धा, इ. ह्या गोष्टी जर आपण इतरांपासून स्वीकारल्या 
नाकारीत आहोत असे होईल. मग आपण ्निर्मिती करू शकणार 


देणारे होणार नाही. आता हे स्वत्व सामाजिक असते, त्याचा 


आदक्षे, सौंदर्यात्मक मूल्ये, 
तर आपण आपले स्वत्वच 
नाही, आपण केवळ घेणारे होऊ, 


चार नवभोरेतं ऑगस्ट, १९८४ 


आविष्कार एंका विदिष्ट सांस्क्ृतिके परंपरेत झालेला' असंतो. तेंव्हा आपल्या सांस्कृतिक परंपरेत- 
धर्म, जीवनाचे आदश, कला-साहित्य यांची परंपरा-आपण घट्टपणे ठाण मांडून उभे रांहिले पाहिजे: 
म्हणजे आपल्या निंमितिशीलतेचे रक्षण होईल, तिचा परिपोष होईल. ह्या परंपरेत पूर्वी आधुनिक 
'स्वखूपाचें विज्ञान विकसित झाले नाही, तेव्हा आपले स्वत्व राखण्यासाठी विज्ञानाकडे पाठ फिरविली 
पाहिजे असे मानायचे कारण नाही. आपण आपले स्वत्व राखून विज्ञान स्वीकारू शकतो. भारतीयांनी 
एकंदरिंतः ही भूमिका स्वीकारली आहे असे दिसते. पंडिता. रमाबाई आणि नारायण वामंन टिळक 
यांच्यानंतर शुद्ध नैतिक मूल्ये आणि शुद्ध धमंश्रद्धा यांच्यासाठी म्हणून फारसे कुणी ख्त्रिस्ती झाल्याचे 
आढळते नाही. प्रयत्न झाला तो' धामिकं परंपरेची ' सुंधारणा' करण्याचा. 7: 
: ह्या भूमिंकेंचा एंक बलिष्ट आविष्कार म्हणजे भारतीय राष्ट्रवाद. ह्याचा स्प जे ख्मिस्ती झालें 
होते किवां ज्यांना ल्त्रिस्ती बनवण्यात आले होते आणि जे पिढ्यानपिढ्या स्तिस्ती म्हणून भारतात 
नांदले त्यांनाही झाला आहे. आम्ही धर्माने आणि श्रद्धेने स्मरिस्ती आहोत; पण संस्कृतीने भारतीय 
आहोत असे ते म्हणू लागलें आंहेत. . ह: | 
-पण ह्या भूमिकेतून काही प्रश्‍न निर्माण होतात. ' अनेक भारतीयं वैज्ञानिकांना भेडसावणारा 
एक प्रक प्रश्‍न असा कौ, भारतीय वैज्ञानिक पुरेसे सर्जनशील का. नाहीत ? भारतीय विज्ञान बव्हंशी 
अनुकरणात्मक का आहे ? असे झाले आहे का की आपण पंरकी परंपरा उसनी घेतली आहे, ती 
आपल्या स्वत्वाचा भाग बनलेली नाही आणि म्हणून एखाद्या नटाप्रमाणे आपण नाटकातली भूमिका 
वठवीत असतो, आपण जे करतो तो स्वतःचा उद्‌गार नसतो. मग सर्जनशीलता कमावण्यासाठी 
भापण भारतीय वैज्ञानिक परंपरेशी ' नाते जोडले पाहिजे का? या भारतीय वैज्ञानिक 'परंपरेचे 
स्वर्प तरी काय आहे ? ब्रिटिश राजवटीच्या रूपाने युरोपीय संस्कृतीचा धक्का आपल्याला 
पोचण्यापुर्वी, समजा १७-१८ व्या शतकात भारतात कोणत्या प्रकारचे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान होते ? 
युरोपीय साम्राज्यशाहीकडून इतंर जगाला मिळालेला एक संदेश असा होता, की आम्ही येण्या- 
पुर्वी तुमच्यात जे होते ते दुबळे, विकृत आणि वांझोटे होते. आणि त्याला आमचे राष्ट्रवादी उत्तर असे, की 
ते तुमच्याहून वेगळे होते पण समर्थ आणि विकसनशील होते. तुम्ही ते चिरडून टाकले आणि आम्ही 
विकृत आणि दुबळे झालो. ह्या उत्तरात असे अभिप्रेत आहे, की आम्हाला जर परतं निरामय आणि 
निमितिश्ील बनायचे असेल तर जे आमचे स्वत:चे होते त्याच्याशी आम्ही परत नाते जोडले पाहिजे. 
पण आमचे काय होते आणि आम्ही त्याच्याशी नाते जोडायचे ते कसे ? विज्ञान तात्पुरते 
बाजूला ठेवू. साहित्यात आम्ही कश्याशी नाते जोडायचे ? कालीदास-भवभूतीशी की माघ-भारवीशी, 
की मराठी संतकवींशी की पंडितकवींशी ? की या सर्वांना सुसंगतपणे समजावन घेणारे, एकात्मता देणारे 
भारतीयत्वाचे तत्त्व आहे आणि त्याच्याशी आपण आपले नाते जुळविळे की आजच्या परिस्थितीला 
साजेसा असा भारतीयत्वाचा आविष्कार करण्याची शक्‍ती आपल्यात येईल ? मग हे तत्त्व कोणते? 
___ जातिव्यवस्था ही अस्सल भारतीय निर्मिती आहे आणि तिचे पारंपरिक बळी-म्हणजे कनिष्ठ 
जाती, दलित, इ.- समतेच्या नावाने तिच्याविरुद्ध उठले आहेत. 'जातिव्यवस्था. ही मलतःच विक्वती 
होती की ती केवळ एक वेगळी, वैशिष्ट्यपुणं अशी समाजव्यवस्था होती ? कोणत्याही समाजव्यवस्थेच्या 
प्रामाण्याचा निकंष अखेरीस हा असणार की तिच्यात ' सामावलेल्या. व्यक्‍तींना चांगलें जीवन 
जगण्याला पोषक अश्ली परिस्थिती ती निर्माण करते. अशी परिस्थिती वास्तवात होती का? पुरेसे 
उत्पादन होत होते का ? तंत्रज्ञानाचा विंकांस होत होता का ? व्यक्तींच्या प्रतिष्ठेविषयीची वास्तवात 
कोणती कल्पना होती ? चांगल्या जीवनाविषयीच्या कोणत्या कल्पना होत्या ? 
ह्या प्रश्‍नांची ठामपणे उत्तरे देण्याइतकी माहितीच आपंल्याला नाही. पण ह्याचा अर्थ असा 
होतो का, की आमची अस्मिता आम्हाला जिच्यावर आधारायची आहे त्या आमच्या परंपरेपासून आपण 
तुटलेले आहोत. आणि हे खरे असेल तर तिच्याशी नाते जोडायच्या प्रयत्नात कृत्रिमपणा असणार. मग 
आमची आजची स्वाभाविक अस्मिता कशात आहे ? धड युरोपीय. नाही; धड भारतीय नाही अशा 
मधल्या स्थितीत आपण आहोत का? भम र न उ 


अनुक्रमणिका 


उंडप्याचा प्रथम यरास्वी मानवी प्रयत्न 


व. त्रि. चिपळोणकर 


सुप्रसिद्ध भौतिकीय वैज्ञानिक अँपलटन म्हणत 
असंत कौ, “ मव्या गोष्टी शोधूत काढण्यात 
आनंद आहे. ” तांत्रिक किंवा वैज्ञानिक विषयात 
लागलेले संव शोध विज्ञाननिष्ठ मार्गानेच लागले 
आहेत, असे ठाम विधान करणे कठीण॑' दिसते... या 
घटनेमध्ये कमंधर्मसंयोगाचा पण काही अंशभाग 
अवश्य आढळतो. उदा. , संर सी. म्ही. रामन यांना 
ज्या. ज्ोधाबद्दल नोबेल पारितोषिक देण्यात . आलें 
त्या प्रयोगासारखे प्रयोग अमेरिकेमध्ये. प्रो. वुड 
यांनी अनेक केलें होते; पण त्यांना रामन परिणाम 
मिळाला नाही. या दोन संशोधनकार्यांमध्ये फक्त 
एक बारीकशी सीमा रेषा होती; पण तीमुळे अंतिम 
निष्कर्षात केवढा फरक पडला भृ ल्या 
- हवेत उड्डाण करण्याबद्दलच्या मनुष्याने केलेल्या 
प्रयत्नांचे परिशीलन केले, तर त्यांमध्येसुद्धा याच 
अचानक कारणाचा परिणाम: दिसतो. ऐतिहासिक 
दृष्ट्या हे उड्डाण गरम हवेते भरलेल्या फुग्याच्या 
साहाय्याने जोसेफ व एतिएन ' मांतगोल्फीएर बंधूंनी 
१७८३ मध्ये संपक्त करण्यात यन मिळविले. हे 
दोघे वैज्ञानिक नव्हते व त्यांनी वापरलेली पद्धत 
| वैज्ञानिक स्वरूपाची नव्हती. न असे -म्हणतात की, 
त्यांच्या पूर्वजांनी कागदाच्या धद्यामध्य पुष्कळ पैसा 
मिळवत ठेवला होता. कागद तयार करण्याची 
विद्यापण त्यांनी. संपादन केली नव्हती. ती. त्यांनी 
पका पौरबा्य रष्ट्राकडून शिकून घेती होती 
छुक. दिवस जोसेफ य आपला. शट लवकर 
बाळण्याकरिता म्हणून विस्तवाच्यावर उच. टांगून 
वला, तेव्हा तो गवर उचलला गेला. 
यावरून हवेत' उड्डाण योजनेची कल्पना . जोसेफ 
याच्या डोक्यात प्रथम शिरली, असे म्हणतात. नकी 
. हवेत वाहे म्हणून जर विमान क उंडवावयाचे 
अलेल, तर त्याकरिता दोनच मागे उपलब्य माहे 
असे. तत्कालीन विज्ञानाने आधींच सांगून - ठेवले 
न, भा. १ 


होतेः यांपैकी पहिल्या प्रकारांमागील तत्त्व आकि- 
मेडीज याने दोन हजार वर्षे आधीच शोधून ठेवले 
होतेः कोणत्याही वस्तूची धनतां जर हवेच्या घनते- 
पेक्षा कमी असेल, तर ती वस्तू हवेत वर जाऊन 
प्रवास करू शकेल, हे या तत्त्वावरून स्पष्ट 
होते; पण हवा. हा एक पदार्थ आहे त्याला 
वजन. आहे. किवा घनता आंहे. या कल्पना 
मनुष्याच्या मनात*-रुजण्याकरितां काहो हंजार वर्षे 
जावी -लागली, ही आडश्‍चर्याची अंशीं गोष्ट 
वाटते. .इंग्लंडमध्ये दुसच्या चालेस राजाच्या वेळी 
रॉयल सोसायटीची संस्थापना होऊन तिची पहिली 
बैठक झाली. त्या वेळी तिच्या सभासदांनी हवेचे वजंन 
कसे करावे याबद्दल दीघ चर्चा केली.' तेथे उपस्थित 
असलेल्या राजाने ती ऐकल्यामुळे त्याचे या विद्वांन 
मंडळींबद्दल प्रतिकूल मत झाले, असा उल्लेख मिळतो. 
आकाशात वाहन चालविण्यांकरिता उपलब्ध अस- 
णारी दुसरी पद्धत म्हणजे त्याला गतिवेग देणे ही 
होय. पक्षी उडताना याच पद्धतीचा उपयोगं करताना 
आढळतात. पक्ष्याची घनता हवेपेक्षा निशश्‍चिंतच 
जास्त असते; पणं तें 'वेगाने जात असल्यामुळे 
पृथ्वीकडे. त्यांना ओढणाऱ्या आकषेणी प्रेरणेवंर 
त्यांच्या .संवेगामुळे ते मात करू शकंतात. 

-. . बनारसं येथील हिंदु विश्व विद्यालयामध्ये काही 
वर्षांपूर्वी ( सुमारे १९३८ ) भारतामधील सर्व प्रसिद्ध 
शास्त्री, विद्वान पंडितांचा विज्ञानावर एक परिसंवाद 
झाला. त्या वेळी एका पंडितांनी प्राचीन भारतात 
विमान विद्यां ज्ञात होती (उदा. , रामायणामंध्ये 
पुष्पक विमोनाचा उल्लेख आहे) व आईचर्याची 
गोष्ट म्हणजे त्या काळचा विमानशिल्पशास्त्रावर 
लिहिलेला असा एक ग्रंथपण उपलब्ध आहे, अशी 
त्यांनी दोन विधाने केली. आधुनिक विज्ञानाप्रमाणे 
वर ज्या दोन शक्‍्ये प्रकारांचा उल्लेख केला आहे 
त्यांपैकी चिल्प्षांस्त्रातले. विमान. कोणत्या प्रकारे 


अनुक्रमणिका 


- नेवभनारत 


अशी पृच्छा तेथे उपस्थित असलेल्या वैज्ञानिकांनी 
केली. तेव्हा प्राचीन भारतामधील विज्ञान इतके 
प्रगतं होते की, त्या: दोन प्रकारांपेक्षाही कार्यक्षम 
असा आणखी एक वेगळाच प्रकार त्या वेळी 


माहीत होता, असे उत्तर त्यास मिळाले: “ मग. 


तुमच्या हस्तलिखित ग्रंथाचे साहाय्य घेऊन त्याप्रमाणे 
जर तुम्ही एक विमान तयार करून दाखविलेत तर 
ते एक आश्‍चयं होईल. यानंतर प्रांचीन भारतातील 
विज्ञानाच्या प्रगतीबद्दल कोणालाही शंका काढावयास 
पण जागा राहणार नाही ” अश्या प्रकारचे आवाहन 
तेथे उपस्थित असलेल्या वैज्ञानिकांनी केले. तेव्हा या 
कार्यास खूप पारा लागेल व तो मिळबिणे कठीण 
होईल असे ते विद्वान म्हणाले. * तुम्हास. किती पारा 
पाहिजे ते सांगा. आम्ही देशंपरदेश येथून सर्व तऱ्हेची 
खटपट करून तो आणून देऊ असे' आश्वासन तेथे 
उपस्थित असलेल्या वेज्ञानिकांनी दिळे; पण हा 
प्रकल्प हाती घेण्याचे त्या विद्वान महाशयांनी मान्य 
केले नाही, ही गोष्ट मात्र खरी. हा कथा भाग पन्नास 
वर्षांपर्वीचा आहे. त्यामुळे वर निदिष्ट केलेल्या 
'रीतीशिवाय जर आणखी काही गुप्त रीती उपलब्ध 
असल्या, तरी त्या आज ज्ञात नाहीत असे म्हणावे 
लागते. । 
विस्तवावर वाळण्याकरिता धरलेला आपला 
शटं हवेत वर उडावयाचा प्रयत्न करू लागल्याचे 
जोसेफला आढळले, याचा वर उल्लेख केला आहे. 
आज आपणा सर्वास माहीत आहे की, हवा गरम 
झाली की तिची घनता कमी होऊन ती अवकाज्लात 
वर जाण्याचा प्रयत्न करते आणि हा प्रयत्न 
आकिमेडीज याच्या . तत्त्वाशी सुसंगत असाच आहे. 
जोसेफला हे विज्षदीकरण सुचले नाही. त्याला बाटले 
“को, विस्तवामुळे एक विझ्षेष प्रकारचा वायू निर्माण 
होतो. आणि या विशिष्ट वायूमध्ये, वस्तूंना 
हवेत वर ढकलत नेण्याची किवा त्यांना वाहून 
नेण्याची विलक्षण शक्‍ती असते. विस्तवात निर- 
निराळ्या प्रकारच्या वस्तू एकत्र जाळून त्यामुळे 
निर्माण होणार्‍या वायूमध्ये वस्तू वर्‌ हवेत ढकल- 
ण्याच्या शक्तीचे प्रमाप किती. असते, यावर त्याने 
अयोग केले. ओले गवत व लोकरीचे कापलेले लहान 
लहान तुकडे हे जाळल्यापासून मिळणारा . वायू 
सर्वांत. अधिक कार्यक्षम असतो, असा. निष्कषं त्याने 


ऑगस्ट, १९८४ 


काढला. या निष्कर्षाचे आकलन करून घेणे आजच्या 
विज्ञानाप्रमाणे शक्‍य होत नाही. 

माँंतगोल्फीएर॑; यांनी (इ. स. १७८२) रेशमी 
कापडाचा एक मोठा फुगा तयार करून त्यामध्ये 
वरील विलक्षण गुणधर्माचा वायू भरताच तो फुगा 
सरळ खोलीमधील पटईपर्यंत वर गेला. हा प्रयोग 
जेव्हा उघड्या जागी केला तेव्हा तर तो हवेत वीस 
मीटर उंच चढून गेला. 

या प्रयोगाने उत्साहित होऊन माँतगोल्फीएर 
यांनी एक तेहेतीस मीटर व्यासाचा कापड व॑ कागद 
या दोहोंचा मिळून एक फुगा बनविला. या फुग्याने 
चांगलाच विक्रम केला. तो काही शतक मीटर 
हवेत वर चढून त्याने १० मिनिटात २.५ किलोमीटर 
एवढा सरळ प्रवास केला. 

लंडन येथील रॉयल सोसायटीमधील तज्ज्ञांनी 
या प्रयोगाची दखलसुद्धा घ्यावयाचे नाकारले. 
इंग्लंडचा त्या वेळचा राजा तिसरा जॉर्ज मात्र या 
गोष्टीमुळे प्रभावित झाला. उडणाऱ्या फुग्यावर 
संशोधन करण्याकरिता त्याने रॉयल सोसायटीला 
भरपूर अनुदान देऊ केले. रॉयल सोसायटीच्या 
विद्वानांनी हे अनुदान नाकारताना दिलेले उत्तर 
मासलेवाईक व॑ रंजक आहे. “ अज्ञा प्रयोगापासून 
काहीतरी प्रत्यक्ष हाती येईल असे बिलकूल वाटत 
नाही. अशा प्रकारच्या फुग्याच्या एकंदर गुणधर्मा- 
विषयी व ते पाळीत असलेल्या गतिनियमांविषयी 
सध्याच इतकी माहिती उपल्ब्ध आहे की, त्यावर 
आणखी वीस प्रयोग केले तरी त्यामध्ये काही भर 
पडू शकेल असे वाटत नाही. ” 

फेंच सायन्स अँकॅडेमीने थोडी निराळी भूमिका 
घेतली. जे शाल या भौतिकीय शास्त्रज्ञास हा प्रयोग 
वैज्ञानिक दृष्ट्या नियोजित करून पुरा करण्यास 
सांगितले. था घटनेच्या एकदोन वर्षच अगो- 
दर कॅव्हेंडिझय या इंग्लिश शास्त्रज्ञाने हवेपेक्षा 
खूप हूलका असलेल्या हायड्रोजन या वायूचा शोध 
लावला होता. त्या काळचा इंग्लंड आपल्या 
औद्योगिक क्रांतीच्या कार्यात इतका मग्न' झाला 
हीता .की, हायड्रोजनच्या झ्ोधानंतर थोडक्याच 
काळात त्याकरिता उद्योगधंद्यात अनेक प्रकारचे 
उपयोग इंग्लंडमध्ये शोधून काढण्यात आले. हवेमध्ये 
उडण्याकरिता त्याचा उपयोग करण्याची कल्पना 


अनुक्रमणिका 


उडण्याचा प्रथम यदास्वी मानवी प्रयत्न - 


मात्र त्यांना आली नाही. ही कल्पना फ्रेंच झास्त्र- 
ज्ञांनी प्रथम उपयोगात आणली. 


शाल याने ४५० किलोग्रॅम लोखंडाच्या कणांवर - 


२२५ किलोग्रॅम अम्लाची क्रिया करून त्यास 


आबऱ्यक अश्या हायड्रोजन वायूचे उत्पादन केले: 


त्याने केलेला फ॒गा रेशमी कापडाचा होता व त्याला 
रबराच्या थराचे अस्तर दिले होते; पण ही सवे 
तयारी करण्यास शाल याला बराच, वेळ लागला 
त्याच्या प्रयोगाआधी जवळ जवळ दोन महिने 
अगोदर मांतगोल्फीएर याचा फुंगा आपला 
हवेतील विक्रमी प्रवास करून ''चुकला होता 
२७ ऑगस्ट १७८३ मध्ये शाल यांने बनवलेला फुगा 
हवेत एक हजार मीटर उंच 'उडून त्याने ४५ मिनि- 
टांत २५ किलोमीटर एवढे अंतरे तोडले अशी 
माहिती मिळते. हा फुंगा कोनेस यो' गावी जमिनी- 
वर उतरला. फुग्यामधून ' चंद्रा ' वरीलं शत्रू पृथ्वी- 


वर उंतरंले आहेत, असे त्या गावेच्या शेतकऱ्यांना. - 


वाटले. त्यामळे त्यांनी विळयां-कोयत्यानिशी” त्यावर 
हल्ला करून त्याचा नाश केली - 
फुग्यांतून मानवासहित उड्डाण करण्याच्या विक्र- 
भाचे श्रेय मात्र झालं व त्याचा एंक मित्र यांनी 
मिळंविले. . जमिनींपासून ५०० मीटर ' उंचीवरून 
केलेल्या या हवेतील. प्रवासात त्यांनी २ तासांत 
४५ किलोमीटर एवंढे अतर तोडले (१ डिसेंबर 
न ् खा क १९८३ 'रोजी माँतगोल्फीयर यांनी 
यापुढे जांऊन ऐक मेढी, एंक कोंबडा व एक बदक 
या सर्वांसह हवेतून प्रवास केल्यांबद्दलची हकिंगत 
मिळते 
_ आधुनिक वेगवान विमानाचा शोध लागून 
त्याचा वापर सुरू झाला, तरी फुगे मानवी इति- 
हासानयाना त्या रूपांत येतच राहिले. फुग्याचे 
प्रचंड वायुयाने जमँनीने ' केलेले 
प्रयत्न सर्वांच्या स्म॑रणात असतील. हवेपेक्षा हलका 
असणाऱ्या हेलियम या. वायूच्या शोधामुळे या 
प्रदनाचे स्वरूप थोडं बदलले आहे,.यांत शंका नाही 
दुसर्‍या मंहायुद्धाच्या काळीपणे फुग्यांचा उपयोग 
करण्यात आलो. तारिने बांधलेले अनेक फुगे हवेत 


एकमेकांपासून काही अंतरावर उभे करून लंडन 
शहराचे बाँबहल्ल्यापासून संरक्षण करणारी योजना 
वापरण्यात आली - होतीं. याच महायुद्धाच्या वेळी 
जपानी लोकांनी हवेतून फुग्याच्या साहाय्याने लांबवर 
प्रवास करणारे बांब सोडून अमेरिकेवर बाँबहल्ला 
करावयाचा धाडशी प्रयत्न केला होता. असे म्हणतात 
की, त्यांनी अश्या प्रकारे जवळ जवळ दहा हजार बाँब 
तयार करून सोडले होते. यांपैकी फक्त २८५ फुगे- 
बाँब अमेरिकेपर्यंत पोचून तेथे त्यांचा स्फोट झाल्या- 
मुळे काही शहरांचे केवळ 'किरंकोळे नुकसान झाले, 


वरील 'हकीगतींवरून 'काही गोष्टी लक्षात येतात, 
त्या अशा : तांत्रिक शोधामागे मानंवी 'प्रयत्न अस- 
तात आणि त्यामागे मानवी उत्कंठा व कुतुहूल 
यांच्या प्रेरणा उभ्या असतात. विज्ञानातील शोध 
निव्वळ तकंमीमांसेंचा वापर करून लांगल्याची 
उदाहरणे कमी आहेतं. नुसत्या दीर्घ चिंतनाने लाग- 
लेल्या शोधांची उदाहरणे तर त्याहून कमी आहेत 
विज्ञानामधील शोध संपन्न 'होण्याच्या प्रक्रियेतः जो 
एक तांत्रिक भाग असतो, तो महत्त्वाचा असतों 
तांतवरिक समस्या सोडविण्याकरता सापडलेले 'उपायं 
अनेंक वेळा निव्वळ योगायोगाने प्राप्त झाल्यांची 
उदाहरणे आहेत. तांत्रिक कौशल्यांची जोड नसेल 
तर कविकल्पना व' मानवी प्रयत्न यांमध्ये फरक 
करणे अवघड होते. तांत्रिक कौशल्याच्या मदती- 
शिवाय कल्पनेची. परिणती वज्ञानिक शोधासध्ये 
क्वचितच होते. : उदा... विमानाचा उल्लेख अनेक 
देशांच्या साहित्यांतून या नाही त्या. स्वरूपात साप- 
डतो; पण तो वैज्ञानिक शोधाचे . निदश्नन करतो 
असे ठाम-विधान करणे अवघड दिसते. तसे पाहिले 


असता मांतगोल्फीएर याते वापरलेली पद्धत वेज्ञा- 


निक दष्ट्या विशेष चांगली नव्हती. ही पद्धत 


विमान उड्डाणाकरिता कोणी वापरीतपण नाही 
त्याच्याजवळ उत्साह व उत्कंठा होती आणि .योगा- 


योगाने त्याला त्याच्या पुढे असलेल्या तांत्रिक अड- 
चणींवर मात करण्यामध्ये साथ दिली. त्यामुळे 
हवेत प्रथंम उंडण्यांच्या यशस्वी मानवी प्रयत्नाचे 
श्रेय त्याला दयावे लांगते 


मृत्यूत्तर स्थिती म्हणजे काय 


अरुंधती खंडकर: 


ग्रीक पुराणकथेत. अनेक कथा मनाला चटका 
लावून जातात. त्यांतील एक झॉफियस. आणि 
युरिडाइस या युगुलाची. ऑफियस हा आपल्या 
स्त्रीवर मनापासून प्रेम करणारा, संवेदनाशील 
आणिः-कुशऴ तंतुवादक होता... सपंदंशाने. अचानक 
त्याची. तरुण पत्नी युरिडाइस मरण पावते..शोक- 
विव्हळ आऑफियस तिला मृतांच्या जगातून 
आणण्यासाठी बिकट, अंधाऱ्या आणि निबिड अद्य 
जंगलातून मार्गक्ापत असतो. सरतेशेवटी मृतांच्या 
नगरीच्या. प्रचंड प्रवेशद्वारापाशी येतो. त्याच्या 
कुदळ वादनाने क्रूर द्वारपाल-कुत्र्यांवर . मोहित्ती 
घालून आत शिरतो. या संदर्भात मृतांच्या प्रदेशाचे 
येणारे वर्णन भीतीने थिजवून टाकते. . .अनेक 
संस्कृतीतील पुराणकथांत असे उल्लेख येत असतात. 
सावित्री-सत्यवानकथेत यमराजाचे - वर्णन . येते. 
काळाकभित्र, लाल वस्त्र नेसलेल्या, एका हातात 
धारदार अस्त्र आणि रेड्यावर आरूढ झालेल्या 
यमाचे चित्रण मनाचा थरकाप करते.. 


आदिमानवापासुन आजवरील सर्व मानवांना 
मृत्यूचे भग वाटत आले आहे. त्यां विषयोबेदेले 
भीती, दु:ख आणि अतीव काळजी माणसाला वाटते. 
याचे कारण या घटनेचे नक्की स्वरूप कांय आहे हे 
कळत नाही. जीवनाच्या यो अंतिम टप्प्यांभोवती 
एक गूढतेचे वंलय आहे; म्हणून रूढी, संकेत आणि 
संस्कार त्याभोवती गुंफलेले आहेत, मृत्यचे. स्वरूप, 
मरणोत्तर स्थिती, मृत्यूत्तर गती वर्गरे सनातन प्रश्‍न 
काहीसे अनुत्तरीत आहेत. या प्रश्‍नांची चर्चा काही 
उपनिषदांत प्रभावीपणे झाली आहे. | 


कठोपनिषदात यम म्हणतो की, माणसेच काय 
पूण देवादिकांनाही या विषयाचे नीट आकलन 
झालेले नाही. छांदोग्यात (प्रपाठक ७ ते १३ खंड) 
इंद्र हा देवाधिराज आणि विरोचन हा असुराधिपति 


आत्म्याच्या स्वरूपाच्या. निश्चितीसाठी प्रजापतीकडे 
येतात. ३२ वर्षे ब्रह्मचयंत्रताने अध्ययन करतात. 
विरोचनास आत्म्याचा अथ कळलासे वाटते; परंतु 
इंद्राचे मात्र.संमाधान होत नाही. देहात्मवाद त्याला 
मान्य नाही. शंकाग्रस्त होऊन परत प्रजापतीकडे 
तो. आत्मज्ञानासाठी येऊन राहतो. | 

: 'कठोपनिषदातील. वाजश्रवस:- गौतमाचा मुलगा 
नचिकेत आपल्याला नेहमीच भुरळ घालतो. हा बालक 
यमापाशी मृत्यूचे भाणि मृत्यूत्तर स्थितीची जिज्ञासा 
पूणे करावी म्हणून हट्ट करतो.. येयं प्रेते विचिकित्सा 
मनुष्ये5स्तीत्येके -नायुमस्तीति चॅके । एतद्िद्यामनु- 
शिष्टस्त्वया$हं वराणामेषः वरस्तृतीय: । ( १-२०. ) 
“ कोणी म्हणतात तो आहे, तर कोणी म्हणतात तो 
नाही- तेव्हा मृत्यूनंतर माणसाचे काय होते एवढे 
मला सांगावे " असा नचिकेतचा आग्रह आहे. 
आणि हा. कठीण विषय आहे म्हणून सोडून द्यावा 
असे यमाचे म्हणणे आहे. यमाने त्याला. दुमिळ अशी 
अनेक सुखे बहाल केली; पण यो परमज्ञानाखेरीज 
कशानेच नचिकेतचे समाधान झाले नाही. 

. अनेक महत्त्वाच्या धर्मात-हिंदु, यहुदी, स्त्रिश्‍चन- 
संतांच्या अखेरच्या प्रयाणाचे वर्णन काही बाब- 
तीत सारखे आढळते. अतिशय दीप्तिमान आणि 
निरामय आणि स्तिमित करून टाकणाऱ्या प्रदेशात 
विहार अशी काहीशी रंगवलेली कल्पना येते. अंतिम 
आध्यात्मिक ज्ञानाचा क्षण असाच प्रकाशाने उजळून 
.टाकतो, असा भास त्यात होतो असे म्हणतात. तेव्हा 
हा निव्वळ भासच नाहीं. ह्या घामिक अभिव्यक्तीचा 
अर्थे वैज्ञानिक पद्धतीने लागतो का हे पाहण्याचा प्रयत्न 
झाला आहे. वैद्यकीय, मनोविज्ञानाच्या क्षेत्रांत त्या 


दृष्टीने मिळवलेले पुरावे वरील अनुभवाला पुष्टी 


देतात. विज्ञेषत: मृत्यूच्या अगदी निकट जाऊनही 
काहींना जीवनाची अकल्पितपणे परत संधी मिळते. 
त्यांचे अनुभव ग्रथित केले गेले. 


अनुक्रमणिका 


ग्हत्यूपतर स्थिती म्हणजे काय ? ष्‌ 


धरम, संस्कृती, शिक्षण वगैरे मर्यादा या (९1 


122815 1720९01005 ना ) मृत्युसांनिध्यातील . 


अनुभूतींना नाहीत. या पुराव्यांच्या आधारे जीव- 


नाच्या सीमेपलीकडे अलौकिक रंगसंगतीने नटलेले, 
तेजस्वी वातावरण बोलवत असते. या जीवनाचा 


निरोप घेताना क्षणभर त्रास होत असेल, पण 
अननुभूत - आकर्षक जीवनाचा - नजराणा डोळ्यां- 
समोर येतो आणि मृतप्राय व्यक्‍ती. स्वस्थचित्ताने 
पुढे जाण्यास . सज्ज. होते. १९५६ च्या सुमारास 
मादक द्रव्यसेवनाच्या व्यसनाने अमेरिकेतील, तरुण 
पिढीला ग्रासले त्यापूर्वीच. 1.91) सारख्या मादक 


द्रव्यांचे संभाव्य परिणाम स्टॅनस्लेंव ग्रॉफने अभ्यासिले, 


त्याने मानसोपचारातही अद्या काही. द्रव्यांचा 
उपयोग करून एरवी कधी न आढळणाऱ्या:मानवी 
स्मती जागृत केल्या, त्यावरून मृत्युसंत्रिध  अनु- 
भ्वांवर एक नवा प्रकाश टाकला जातो. -जव्म 
घेताना, आईची कूस सोडताना येणारे सावंत्रिक, 
संमिश्र. अनुभव कोणालाही स्मरत. नाहीत. पण्‌ 
अद्या काही औषधांच्या. अमलाखाली :-या . स्मृती 
उपलब्ध. होतात. ' कका 
_ अतिहाय सुरक्षित, उबदार, सुखासीन अवस्थेतून 
बाहेर पडणे हे गर्भाशयातील अर्भकाला नकोसे .वाटते. 
पण काही काळाने बाहेरच्या प्रकाशमय. . जगातः 
येताना कष्ट वाटले तरी शेवटी आल्यावर : बरेच 
वाटते. अँद्राफिन, बेलाडोना, अल्कलाइडस, केटमाइन 
यांसारख्या अमली द्रव्यांमुळे येणारे अनुभव तपासता 
आले. त्यावरून जन्माच्या वेळचे अनुभव. आणि 
जीवनाच्या अखेरचे-मरणाच्या घटकेचे-अनुभव यांत 
फार साधम्यं आहे, असे. लक्षात आले.. दोन्हीही 
घटनांमध्ये एका जीवनावस्थेतुन दुसर्‍या उज्ज्वल 
अवस्थेत संक्रमित होतानाचा अनुभव एका. समरस 
| झालेल्या जगाचा निरोप घेण्यासारखं आहे. 31130. 
( 92.42 गाला ऱथा€ता099१॥७1०६०॥00112 १ 
1)1॥17), 1.51) अश्या द्रव्यांच्या सेवनाने हलकेफुलके 
होऊन अलगद 'पक्ष्याप्रमाण : वर झेपावत जाणे, 
विदवाळ्ी एकरूप झाल्याची -मावना निर्माण होणे 


रय 


किंवा नि:स्तब्ध, अमर्याद क्षेत्रात पदापंण होत अस- 
ल्य़ाचे अंनुभव येतात हे मान्य झालेले आहे. यावरून 
मृतप्राय व्यक्तीचे अनुभव ही केवळ कल्पनाभरारी 
नव्हे. या अनुभवाची बरोबरी मादक द्रव्यसेवनातून 
येणाऱ्या अनुभवांशी करता येणार नाही. फ्रॅन्सिस 
बेकनने एके ठिकाणी म्हटले आहे, * मरण पावणे 
हे जन्म धेण्याइतकेच स्वाभाविक आहे, परंतु 
बालकाच्या दृष्टीतून दोन्हीही 'घटना. तितक्‍याच 
वेदनायुक्‍्त'- डॉ. ग्रॉफना, काही. द्रव्यांच्या उपचाराने 
जन्मपू्व आणि. जन्मकाळच्या अनुश्षवांत. आणि 
मृतप्राय व्यक्‍तीच्या अनुभवांत: सारखेपणा आढळला. 
झॉटो* रॅक; ..सॅन्डोंर फेरन्झि - आणि फ्रॉइडत्ताही 
रुग्णांत. अतिमानवी जगाबद्दल - अश्या. प्रकारच्या 
कल्पना रेंगाळताना.. आढळतात;:-अत्युच्छ धामिक 
अनुभूतीच्या प्रकाशात न्हाऊन निघालेल्या',व्यक्‍तीत 
वाःक्षेत्रात एकरूपतेचा अनुभव. येतो. हिंदुधामिकाला 
परमोच्च क्षणी ब्रह्मतत्त्वात विलीन झाल्यासारखे 
वाटते: तो,अनुभव;क्षसाच: अक्तावा : 
नान्तःप्रज्ञ नबंहिःप्रज्ञ॑ नोभंयेत:प्रज्ञ न प्रज्ञानधन 
27. आ. _______न॒ प्रश नाअजञंम । 
अदृष्टमव्यवहायंमलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्म- 
._. ____ _ प्रत्ययसारं प्रपज्चोपद्ममं 
शान्त दिवमद्दतं चतुर्थ मन्यन्ते। 
पं आत्मा स विज्ञेयः ॥ 
-' माण्डूक्योपनिषतू ७ 
. :% स्वप्नाप्रमाणे अन्तःप्रज्ञा नाही, जागृतीप्रमाणे 
बाह्यप्रज्ञा नाही, . दोन्ही. स्थितीतील . प्रज्ञा नाही; 
निद्रेतील प्रज्ञानचनता नाही; प्रज्ञा नाही;. आणि 
प्रज्ञेचा अभावही नाही; हे दृष्टीबाहेरचे, . व्यवहारा- 
तीत, ग्रहणाचा विषय- नसलेले, . लक्षणरहित, मन- 
नात.-न येणारे,. शब्दात त सापडणारे, एकात्मतेचा 
प्रत्यय हेच त्याचे,सार. : प्रपंचाचा . विलय झालेले, 
शांत, -शिव;- अद्वैत आणि, जागृती, स्वप्न व लिद्रा 
यांच्या पलीकडचे :चौथे आहे; असे मुनी म्हणतात* 
तो आत्मा, :तो जाणून घ्यावा. 


७. ९> 


जोसेफ अँलाइस शुंपेटर : 


: एक ज्ञानी अथेशास्त्रज् 


सी. प. खेर 


१ 

१९८३ साल हे केन्सप्रमाणेच, शृंपेटर या आणखी 
एका ज्ञानी अर्थशास्त्रज्ञाचे जन्यशताब्दीचे वर्षे होते. 
केन्सइतके ते गाजले नाहीत; पण म्हणून शुंपेटरचे 

महत्त्व कमी मानले जाऊ नये. 
पूर्वीच्या ऑस्ट्रियातील मोराव्हिया प्रांतात 
असलेल्या ट्रिंश येथे शुंपेटरचा जन्म झाला. सध्या हे 
ठिकाण चेंकोस्लेवाकियात आहे. १९३२ पासून 
अमेरिकेतील विश्वविख्यात हावड विद्यापीठात 
प्राध्यापक म्हणून त्याने काम केले. १९५० मध्ये तो 

मृत्यू पावला. 

भांडवलशाहीच्या स्थिति-गति-लयाचा. प्रदीधं 
अभ्यास करणाऱ्या अशथंशास्त्रज्ञांत शुंपेटरचे नाव 
प्रामुख्याने घेतले पाहिजे. “ आथिक विकासाचा 
सिद्धान्त ” (थिअरी ऑफ इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट) 
हा त्याचा पहिला ग्रंथ प्रथम जमन भाषेत प्रसिद्ध 
झाला (१९११). या ग्रंथाच्या जपानी आवृत्तीच्या 
(१९३७) प्रस्तावनेत शुंपेटरने म्हटल्याप्रमाणे- 
* यात कालौघात होणाऱ्या आर्थिक बदलाच्या 
प्रक्रियेचे एक सैद्धान्तिक प्रतिमान उभे करण्याचा 
किवा अधिक स्पष्टपणे सांगायचे तर आथिक 
व्यवस्था अविरतपणे स्वतःतच बदल घडवून आण- 
णारी शंकती कशी निर्माण करते या प्रश्‍नाचे उत्तर 
शोधण्याचा" प्रयत्न आहे. त्यांचा दुसरा नावाजलेला 
ग्रंथ म्हणजे “ व्यापारी कालचक्रे' (विझिनेस साय- 
कल्स, १९३९). त्याचे दोन भाग असून या ग्रंथाचे 
उपशीर्षैक * भांडवलशाही व्यवस्थेचे सैद्धान्तिक, ऐति- 
हासिक, संख्याशास्त्रीय विवेचन” असे आहे शुंपेटरच्या 
मते व्यापारी कालचक्राची मीमांसा भांडवलशाही 
प्रक्रियेच्या विशलेषणाहून वेगळी असु शकत नाही. 
आथिक विकासाचे संद्धान्तिक प्रतिमान ऐतिहासिक 
व संख्याशास्त्रीय कसोटीवर कसे (बरोबर) उतरले 
आहे है या ग्रंथावरून कळते. “भांडवलशाही, समाज- 
वाद आणि लोकशाही “ (कॅपिटलिझम, सोशलिझम 


अण्ड डेमॉक्रसी) हा त्याचा तिसरा ग्रंथ १९४२ 
साली प्रसिद्ध झाला. भांडवलह्याहीच्या भरभराटीतून 
भांडवलशाहीचा लोप होणार आहे, असा या 
ग्रंथाचा निष्कषं आहे. “ समाजवादाकडे प्रगमन " 
(दि मार्च इन टू सोशलिझम) हा त्याने लिहिलेला 
शेवटचा लेख; १ ते ७ जानेवारी १९५० च्या दर- 
म्यान केव्हातरी लिहून काढलेला. 

शृंपेटरंची जमन भाषेतील धरून एकूण १५ 
पुस्तके, १२५ लेख प्रसिद्ध आहेत. त्याशिवाय पुस्तक- 
परीक्षणे वेगळीच. 

“ आथिक विचारांचा इतिहास ” (हिस्टरी ऑफ 
इकॉनॉमिक अनॅलिसिस) हा शुंपेटरचा शेवटचा ग्रंथ 
त्याच्या मृत्यूनंतर १९५४ त प्रसिद्ध झाला. आथिक 
विचारांची, सिद्धान्तांची घडण इतिहासकालात कशी 
होत गेली, याचे इथे विश्लेषण आहे. ग्रीकांच्या 
आथिक विचारापासून (म्हणजे साधारणपणे इ. स. 
पुवे ४०० वर्षापासून) तो केन्सच्या विचारावर 
आधारित आधुनिक साकलिक अर्थश्शास्त्रापयंतची 
(१९५० पर्यंतची) चिकित्सा या ग्रंथात आलेली 
आहे. या ग्रंथावर शुंपेटरने आयुष्याची शेवटची नऊ 
वर्षे घालविली. समतोलावस्था, मूल्य, पैसा, पत, 
कालचक्रे, अर्थमिति इत्यादी अथंशास्त्राच्या विविध 
बाजूंवरील इंग्लिश आणि इंग्लिशेतर (जमन, फ्रेंच, 
इठालियन, रशियन ) अर्थशास्त्रज्ञांच्या सैद्धान्तिक 
तसेच उपयोजित विचारांची यात मीमांसा आहे. 
शुंपेटर अकस्मात निधन पावल्यामुळे यांतील थोडे 
भाग अपुरे राहिले. शुंपेटरने टंकलिखित करून घेत- 
लेले, तसेच त्याच्या ह्स्तलिखितांवरून व लघुलिपी- 
तील व पूर्णलिखित टिपणांवरून शुंपेटरच्या पत्नीने 
१२०७ पृष्ठांचा हा ग्रंथ संपादित केलेला आहे. या 
ग्रंथाची व्याप्ती व शुंपेटरच्या निधनाच्या वेळी अस- 
लेली त्याची विस्कळित अवस्था पाहता ज्या नेटके- 
पणाने हा ग्रंथ प्रकट झालेला आहे हे पाहून शुंपेटरच्या 
पत्नीचे कौतुक करावे तेवढे थोडके. 


जोखेफ अँलाइस शुंपेटर 


श्र 

अर्थशास्त्रीय वाड्मयात, त्यातील एकेका अंगाच्या 
विवेचनाची एकेक लॉट आलेली आढळते. १९४० 
च्या सुमारास बेकारी आणि व्यापारी काल- 
चक्रांच्या' अभ्यासाची चलती . होती. पुढे केन्सच्या 
सिद्चान्वाने अल्पमुदतीच्या प्रश्‍नांच्या धोरणप्रधान 
मीमांसेला प्राधान्य मिळाले, दुसऱ्या महायुद्धानंतर 
आलेल्या भरभराटीमुळे राजकोषीय अर्थकारणाचा 
आणि गृंतवणुकीच्या सामाजीकरणाचा अवलंब 
करून चढउतारी अर्थव्यवस्थेला नियंत्रित करता 
येते असा अनुभव आला. व्यापारी कालचक्रांचा 
विषय मागे पडला. व्यापारी कालचक्र आता लोपले 
आहे असा' समज आहे. 

शुम्पेटरने व्यापारी कालचक्रांचे तीन प्रकार 
मानले. साधारणपणे ४० महिन्यांची किचिन 
कॉलचक्रे, ९ ते १० वर्षांची जुगलर कालचक्रे आणि 
५०-६० वर्षांची काँड्रॅरिफ कालचक्रे. पहिल्या दोन 
कालचक्रांचा ( चढउतारांचा नव्हे ) लोप झाल्याचा 
अलीकडचा अनुभव आहे. पण या दीर्घे कालचक्रांचे 
काय ? शुंपेटरने विल्यम फेल्नर यांना लिहिलेल्या 
पत्रावरून* असे दिसते की, त्याच्या मते १९५३६हे 
साल समतोलपणाच्या शेजारावस्थेचे ( त्याच्या 
परिभाषेत ) असेल. म्हणजे या सालापासून कांडर- 
रिफ्‌ चढउतार सुरू व्हावयाचा होता. असे हे दीघ 
दोले ( ४४०४७५ ) आले काय ? येतील काय ? 
याबद्दल मतभेद आहेत.' ला 

मध्यंतरी आथिक विकासाच्या ची 
( तशीच दारिद्रयाच्या मीमांसेची ) एक लाट 
आली. ही मीमांसा अप्रगत व नुकत्याच स्वतत्र 
झालेल्या देशांच्या विकासासंबंधीची होती. शंपे- 
टरच्या आथिक विकासाचा विचार याहून वेगळा 
आहे. भांडवल्शाहीत स्थित्यंतरे कशी होतात 


याबद्दलचा तो विचार आहे. | 

केन्सच्या मीमांसेतूत उद्‌गम पावलेल्या; पण 
ताणलेल्या धोरणाचा व पुरवठ्याच्या तुटवड्याचा 
परिणाम अविरत भाववृद्धीत दृग्गोचर होऊ लागला. 
तेव्हा या धोरणासंवंधीचा संशय येऊ लागला. यातून 
निर्माण झालेल्या केन्सवाद व नवपसावाद यांचा 
गदारोळ आता संपेळ अशी आज्या वाटते' व 


पुनः मागणीच्या व्यवस्थापनाकडे वळेण्याची शक्‍यता 


अनुक्रमणिका 


१ एक क्षानी अर्थशास्त्रज्ञ न 


वाटते. अर्थात हे राजकीय मतप्रणालीवर अवलंबून 
राहील. 

या लाटांनी शृंपेटरच्या मीमांसेला बाजूला 
लोटले असावे, शिवाय भांडवलशाही आपण टिकव 
शकू या भ्रमात राहणाऱ्या अथेवेत्त्यांनी त्याच्याकडे 
दुलेक्ष केले असावे. 

परिस्थितिजन्य अल्पमुदतीचे धोरण ठरविण्याच्या 
दृष्टीने शुंपेटरच्या विवेचनाचा उपयोग होत नाही. 
भांडवलशाही आपोआप पक्व होऊन गळून पडेल व 
त्यातून सहजपणे समाजवाद येईल, असे शुंपेटरने 
मानले. भांडवलशाही आणि समाजवाद यांच्या 
शंपेटरच्या व्याख्या, संकल्पना वेगळ्या आहेत. इथे 
शंपेटर मार्क्सेंपासून, त्याचा दबाब राहूनही, अलग 
आहे हे ध्यानात बाळगावयास हवे. १९२९ चे ब्रिटन 
हे प्रौढ भांडवलशाहीचे तो प्रतीक मानी. ही भांड- 
वलशाही पिकायला ६० वर्षे लागतील, कधी शंभ- 
रही लागतील असा त्याचा अंदाज होता. मजूर 
वर्गाच्या हुकूमशाहीचा तर त्याला तिटकाराच होता. 
किंबहुना वर्गविरहित समाज शक्‍य नाही, असे त्याचे 
प्रतिपादन आहे. भांडवलशाही संस्कृती पिकून 
आपोआप गळून पडण्याची वाट पाहण्याची त्याची 
तयारी होती. वैचारिक तटस्थपणे या प्रक्रियेकडे शुंपे- 
टर पाहन होता. त्याबाबत त्याने कोणताच आदेश 
व अभिनिवेश धरला नसल्याने एकोकडे भाण्डवल- 
शाही उलथून टाकू पाहणाऱ्या माक्‍संवाद्यांना आणि 
दुसरोकडे भाण्डवलशाही टिकवू पाहणाऱ्या नेम- 
स्तांना शुंपेटर भावला नाही. 

शंपेटरने आपल्या विचारांचा कधी आग्रह धरला 
नाही. किबहुना वर्गात शिकवीत असता त्याच्या 
अर्थशास्त्राचा तो कधीच उल्लेख करीत नसे. 
एखाद्या विषयाची टीका करीत असताना स्वत: 
शंपेटरने या विषयावर लिहिले आहे हे विद्यार्थ्यांना 
कळावयाचे देखील नाही, 

शुंपेटर हा ऑस्ट्रियन; पण तिथल्या विद्याक्षेत्रात 
त्याला स्थान मिळाले नाही. जमेनीने बॉन विद्या- 
पीठात अध्यापन करण्यास त्याला (१९२५-३२) 
बोलावून घेतले. जपानने व्याख्याने देण्यास त्याला 
पाचारण केले (१९३१). त्याच्या व्याख्यान-लेख- 
नाचा प्रभाव जपानमध्ये अधिक पडला. त्याचे बरेच 
लेखन जपानी भाषेत प्रसिद्ध झाले आहे.” त्यासुळे 


हाराष्ट्र 


रशज्य मर] ठी विकास सर शे गरे 


ळा. डा > री 
२ | चै | ४! । क । क त 


र्ट नवभारत 


जर्मनी व जपानबद्दल त्याला आपुलकी वाढे. 
दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात अमेरिकन लोक जंमन 
व जपानी लोकांचा कडवट राग करीत हे त्याला 
पसंत नसे. नाझींचे त्याला प्रेम नव्हते. नाझीवाद 
वेगळा आणि सर्वसामान्य जमन लोक वेगळे असे 
त्याला सांगावयाचे असे. आणि म्हणून जमंनांशी 
किवा जपान्यांशी सर्रासपणे वेर धरणे त्याला चुकोचे 
वाटे. पण अमेरिकनांना हे पटावे कसे ? दुसऱ्या 
महायुद्धाच्या काळात तो अतिशय अस्वस्थ होता. 
त्यामुळे त्याने स्वतःला अभ्यास, अध्यापन आणि 
न यक विचारांचे इतिहासलेखन यांत पूर्णपणे गाडून 
घेतले. 


२ 
2" 


तसे पाहिल्यास शुंपेटरचे जीवन अपयशी म्हणावे 
लागेल. १९११ साली त्याचा पहिला ग्रंथ प्रसिद्ध 
झाला खरा; पण इंग्लिश जगाला त्याची माहिती 
होण्यास १९३४ साल उजाडले. त्यामुळे त्याचा 
अपेक्षित प्रभाव पडला नाही. १९०७ साली त्याचे 
पहिले लग्न झाले; त्याच्याहून १२ वर्षांनी मोठ्या 


असणाऱ्या इंग्लिश स्त्रीशी. हा विवाह सुखाचा 
ठरला नाही. पण कायद्याच्या आणि धामिक 


(शृंपेटर त्या वेळी कॅथॉलिकपंथीय होता) अडचणीं- 
मुळे रीतसर काडीमोड मिळण्यास १९२० साल 
उजाडावे लागले. यशस्वी लग्नामुळे एक प्रकारची 
ग्लानी येते असे शुंपेटर म्हणत असे. शुंपेटरचे कौटुं 
बिक जीवन असे विस्कटल्यामुळे त्याच्या बुद्धीला 
त्यावेळी धुमारे फुटले असावेत. १९०७ साली 
वकिली करण्यास शुंपेटर इजिप्तला गेला. परंतु 
* माल्टा-ज्वराचा ' तिथे फेलाव झाल्यामुळे त्यास 
लवकरच परतावे लागले. झेर्नोविच्छ येथे त्याने दोन 
वर्षे प्रोफेसर म्हणून काम केले, पण तेथील वाता- 
वरण बुद्धीला मांद्य आणणारे होते. पुढे त्याला ग्राझ 
विद्यापीठात नोकरी मिळाली. १९१३-१४ हे 
साल त्याने अभ्यागत प्राध्यापक म्हणून कोलंबिया 
विद्यापीठात वेचले. 
पहिल्या (१९१४-१८) महायुद्धाच्या काळ 
शुंपेटरला अतिशय त्रासाचा गेला. युद्धाने माणसे 
तर मरतच होती. पण आजवर जपलेली मूल्येदेखील 
कोसळताना त्याला पाहावी लागली. १९१६ साली 


ऑस्ट्रियाशी वेगळा श्ांतताकरार करण्यासाठी त्याने 
प्रयत्त केला. पण तो. निष्फळ ठरला. 


अनुक्रमणिका 


ऑगस्ट, १९८४ 


तहानंतर जमंनीत सोशलिस्ट सरकारसाठी 
राष्ट्रीयीकरणासाठी कोणते उद्योगधंदे घ्यावेत याचा 
विचार करणार्‍या मंडळावर शुंपेटरळा सल्लागार 
म्हणून नेमण्यात आले, पुढे ऑस्ट्यिन प्रजासत्ताकात 
समाजवादी माक्‍्सिस्टांच्या आघाडीच्या सरकारात 
त्याला अर्थमंत्री म्हणून घेण्यात आले (१९१९). 
ही त्याची कारकीदे यशस्वी ठरली नाही. किंबहुना 
युद्धोत्तर परिस्थितीत दुसरा कुणीही अर्थमंत्री म्हणून 
यशस्वी झाला असता को नाही, याची शंका 
आहे. युद्धामुळे देशाची सीमा बदलली गेली. नैस- 
गिक संपत्तीचा, स्वदेशी उत्पादनाचा आणि अन्न- 
धान्याचा अतिशय तुटवडा होता. आठवड्याच्या 
आठवड्याला शिधा पुरवून लोकांना उपासमारी- 
पासून वाचवणे अवघड जात होते. तशात आघाडीच्या 
सरकारातील मतभेद विकोपाला गेले. सरकार सजबत 
नसेल तर धोरण अमलात आणणे अशक्य वनते. 
शुंपेटरला भांडवलकर बसवून युद्धाचे कर्ज फेडा- 
वयाचे होते. पुनरंचनेसाठी परदेशी कर्ज उभाराव- 
याचे होते. त्यासाठी श्रीमंतवर्गाची संपत्ती तारण 
म्हणून ठेवावयाची होती. उद्योगधंदे खासगी उद्यो- 
जकांच्या स्वाधीन राखावयाचे होते; कारण त्यामळे 
उत्पादनाला अधिक प्रेरणा मिळेल असे त्याला वाटत 
होते. पण या त्याच्या धोरणाला पालंमेंटची वेळेवर 
संमती मिळविता आली नाही. एका सर्वात मोठ्या 
खासगी पोलाद कारखान्याचे इतर उद्योगधंद्यांबरोबर 
राष्ट्रीयीकरण करावे अशी माकसंवाद्यांची मनीषा 
होती. १९१९ च्या जून-जुठैत या कारखान्याच्या 
भागांचे (शेअर्स) भाव एकदम बधारले. व्हिएन्नाच्य़ा 
एका बँकेमाफंत काही इटालियन मंडळींनी हे भाग 
खरेदी करण्याचे आरंभले होते. परदेशी कंपनीची 
मालकी झाल्यास राष्ट्रीयीकरण करणे कठीण जाईल 
असे मा्क्‍संवाद्यांना वाटले. या प्रकरणात शुंपेटरचा 
हात आहे असा त्यांचा (उगाचच) संशय होता. 
वास्तविक भागांची खरेदी थांबवणे किवा त्यास 
संमती देणे अर्थमंत्र्याच्या अखत्यारीत येतच नव्हते. 
खरे तर अनेक कारणांकरिता निवडणुकीच्या जाहीर- 
नाम्यातील राष्ट्रीयीकरणाचा कार्यक्रम पार पाडणे 
सरकारला शक्‍य नव्हते. पण ते तसे मान्य न करता 
मार्क्सवाद्यांनी शुंपेटरला बळी केले व त्याला राजी- 
नामा देणे भाग पाडले, 


लृ 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


जोसेफ अलाइस शंपेटर : एक ज्ञानी अर्थशास्त्रज्ञ ट्‌ 


१९२२ मध्ये शुंपेटर एका मोठ्या बँकेचा अध्यक्ष 
झाला. पण १९२४ त अनेंक बॅंका बुडाल्या. त्यांत 
ही पहिली ठरली. पण इतरांप्रमाणे शुंपेटरने कातडी- 
बचावू वृत्ती ठेवली नाही. पुढे अनेक वर्षे आपल्या 
पगारातून तो ठेवीदारांचे पैसे फेडीत राहिला. 


आता शुंपेटरने परत विद्याक्षेत्रात जावयाचे ठर- 
विले. पण ऑस्ट्रियात त्याला स्थान मिळाले नाही. 
जपानचे आमंत्रण आले; पण तेवढ्यात जर्मनीनेही 
पाचारण केले. त्याने जमंनीचे-वॉन विद्यापीठाचे- 
आमंत्रण स्वीकारले. याच सुमारास व्हिएन्नाच्या 
एका युवतीशी त्याचे लग्न झाले. हे लग्न सुखावह 
होते न होते तोवर बाळंतपणात त्याच्या पत्नीचे 
निधन झाले (१९२६). याच साली त्याची आई- 
देखील गेली. शंपेटर ४ वर्षांचा असतानाच त्याचे 
वडील कालवश झाले होते व मोठ्या जिहीने तिने 
त्याला वाढविले होते. आईबद्दल त्याला निरतिशय 
प्रेम होते. तो आधार नाहीसा झाला, शुंपेटर एकाकी 
पडला. उदास, निराश बनला. 


१९२७-२८, पुढे १९३० व कायमपणे १९३२ 
वासून शुंपेटर हावेडे युनिव्हसिटीत शिकवू लागला. 
लेखन, अध्यापन, व्याख्याने आणि विद्यार्थ्यांना 
मार्गदर्षन यांत त्याने स्वतःला गुरफटवून घेतले. 
धोरण बनविण्यात त्याने कुठे सहभाग घेतला नाही. 
एक तर त्यावेळचे * न्यू डील" धोरण त्याला पटलेले 
नव्हते. दुसरे, एकीकडे भांडवलशाही ष प्रक्रियेला 
कार्यतत्पर राहू न देणाऱ्या पण दुसरीकडे समाज- 
वाद.त स्वीकारणाऱ्या अमेरिकन समाजाबद्दल त्याला 
विश्‍वास वाटत नव्हता. शिवाय शास्त्रज्ञाने रकाळ धोरण 
ठरविण्याच्या मागे लागू नये अश्ली ही शंंपेटरची 


धारणा होती. 


। व्यापारी कालचक्रे' हा ग्रंथ त्याच 


त्याचा ह शिळ. 
न अपेक्षेप्रमाणे त्याचा स्वीकार 


सुमाराचा. पण त्याच्या 
झाला नाही. 
१९३७ साली त्य़ाने पुनः लर ग 
शेवटी शुंपेटरला ' घर ' मिळाले. 
दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात शंंपेटर अस्वस्थच 
कदा त्याने आथिक विचाराचा 


तः: लग्न केले. यामुळे मात्र 


राहिला. पुनः ए. । 
इतिहास लिहिण्यात स्वतःला गुरफटवून घेतले 
न. भा. २ 


0_ €- 206 क | 
राज्य मराठी विकास संर्थंद्वार 


डु 

भांडवलशाही व्यवस्था सारखी बदलत राहणारी 
व्यवस्था आहे. ती स्थायी स्वरूपाची आहे किवा 
राहणार आहे अज्ली कल्पना करणे (केन्सच्या मता- 
प्रमाणे ) अशास्त्रीय आहे. या आथिक बदलाची 
( भांडवलशाही आथिक विकासाची ) मूळ प्रेरणा 
: नवी रीत ' आहे असा शंपेटरचा सिद्धान्त 
आहे. “ नवी रीत * म्हणजे नवी उत्पादनक्रिया, 
नवे तंत्र, नवा बाजार आणि नवी संघटना. 
नव्या वस्तूची किवा नव्या प्रतीच्या वस्तूची निमिती 
पुरवण्याचा नवा उगम किवा नव्या पद्धतीने उत्पा- 
दक घटकांची जोडणी या सगळ्यांचा नव्या रीतीत 
समावेश होतो. 

' नवी रीत म्हणजे नावीन्य, बदल. शुंपेटरच्या 
समतोलपणात* (किवा आथिक जीवनाच्या गोला- 
कार फिरतीत) रूढ, तोचतोचपणा चालू असतो. 
ही व्यवस्था स्थायी (819) पण अचल 
नव्हे. स्थिर ( 8812 ), स्तब्ध नव्हे. पण चलन 
तेचतेच. ही गोलाकारिता फोडण्याचे काम नवी रीत 
करते. नवी रीत आणल्याने उत्पादनखर्चे कमी 
होतो. नफा होतो. 

' नव्या रीती ' साठी नवी यंत्रे लागतात. उद्यो- 
गही नवा असतो व त्यासाठी रूढीविरोधी झगड- 
णारे नवे नेते लागतात. तेच उद्योजक. उद्योजक 
म्हणजे मालक किवा चालक नव्हेत, भांडवल पुरव- 
ठ्याचे, व्यवस्थापनाचे कार्ये उद्योजक करतीलही; 
पण * नवी रीत ' अमलात आणण्याचे कार्य हे या 
दोन्हीहून वेगळे आहे. उद्योजकांच्या निश्‍चयाचे, 
चिकाटीचे, कृतीचे फळ नफ्याच्या रूपाने त्यांता 
मिळते. “ नवी रीत ' पुढं आणून यशस्वी करण्या- 
साठी भांडवलशाहीतील इनाम म्हणजे नफा होय. 

चालकाची मजुरी म्हणजे नफा असे मानले जाते; 
पण ते खरे नाही. असे असते तर भांडवलशाही- 
व्यतिरिक्त इतर, म्हणजे साम्यवादी समाजात, 
नफ्याचा अभाव असावयास हवा. इथे सगळे 
चालकच असतात. नव्या रीतीने उत्पादनखर्च कमी 
होतो किंवा उत्पादन वाढते. जुन्याच्या तुलनेने हे 
जे आधिक्य येते तो नफाच होय. ती मजुरी नव्हे. 
नवी रीत ज्या उद्योगातून येते त्या उद्योगातूनच 
तेवढी मजुरांची मजुरी वाढत नाही. ' आधिक्याचा 


मुर व्रत रळ वश 
। . ०५ - 
121000 अ 


कत 


जता 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विका 


कास संस्थेद्ध 


संगणकीकृत 


१०७ 


उद्भव व विभाजन यांत परत भेद करावयास 
ह्वा. 
नफा हा कायम टिकणारा नाही. ' नव्या रीतींची ' 
जुन्यांना ठोकर बसते, त्यांचा उद्योग नाहीसा 
होण्याच्या मार्गाला लागतो. नव्या स्पर्धेत टिकाव 
धरण्यासाठी ते त्या नव्या रीतीची नक्कल करू 
पाहतात. त्यामुळे उद्योजकाला तात्पुरती लाभलेली 
अनुकूलता नाहीशी होते व नफा नाहीसा होऊ 
लागतो. 
उलट, नव्या रीतीची नक्कल केली जाऊ नये 
म्हणून उद्योजक प्रयत्नशील असतात. नफ्याचा प्रवाह 
कायम राहावा म्हणून नव्या रीती गुप्त राखण्याची 
वृत्ती असते. ह्या दृष्टीने पेटंट मिळविण्यासाठी, 
मक्तेदारी स्थापन करण्यासाठी ते धडपडतात (व 
खुली स्पर्धा ढासळू लागते). 
नवी रीत यहस्वी करण्याचे नफा हे फळ आहे; 
नव्या रीतीमुळेच नफ्याचे औचित्य आहे; असे प्रति- 
पादून शुंपेटरने नफ्याला एक नेतिक अधिष्ठान” 
मिळवून दिलेले आहे. नफा हे शोषणाचे प्रतीक नव्हे 
की जे घातक आणि अनावद्यक ठरते. 
नवी रीत अमलात आणण्यासाठी नवा पैसा 
लागतो. स्थायी व्यवस्थेत पैसा हे विनिमयमाध्यम 
असते. उत्पादकांना लागणारा पैसा त्यांच्या विक्री- 
प्राप्तीतून उपलब्ध होत असतो. इथे पैसा कर्जाऊ 
द्यावयाचा, तर वस्तूंच्या खरेदीपासून धनको परावृत्त 
होत असतो आणि क्रणको तेवढे मालश्रम खरेदी 
करीत असतो. यात एका बाजूने वस्तूंच्या पुरवठ्याचा 
प्रवाह चाललेला असतो तर उलट बाजूने पैश्याचा 
प्रवाह वाहत असतो. या रुळलेल्या प्रवाहातून नवी 
रीत अमलात आणण्यासाठी उद्योजकास जे मालश्रम 
खेचून घ्यावे लागतात त्यांसाठी त्याला वेगळा, नवा 
पैसा लागतो. बँकांचे कार्य नवा पैसा पुरविण्याचे 
आहे. 
उद्योजकांच्या यशस्वितेवर बँकांचा विश्वास 
असतो. या विश्‍वासापोटी त्या जोखीम घ्यायला 
तयार असतात. पतनिमिती करतात. शुंपेटरच्या 
परिभाषेत भांडवल म्हणजे उद्योजकाला केव्हाही 
उपलब्ध होणारे देणे फेडण्याचे साधन, आवद्यक 
पतपुरवठा म्हणजे उद्योजकाला देऊ केलेला तेवढाच 
पतपुरवठा होय. 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९८४ 


पतपुरवठ्यासाठी व्याज द्यावे लागते.' नफा 
आहे म्हणून व्याज आहे. आणि एकदा व्याजाचा 
उद्‌भव झाला कौ, ते अर्थव्यवस्थेत टिकून राहते. 
याप्रमाणे व्याजाचे अस्तित्व हे पैशाच्या आधारावर 
स्पष्ट करता येते. स्थायी व्यवस्थेत शुंपेटरने 
संचयाचा आणि व्याजाचा अभाव मानलेला आहे. 
या व्यवस्थेत व्याजाचा दर शून्य असतो. शुंपेटरचे हे 
भत वादग्रस्त आहे. केन्सच्या मते व्याजाचा दर 
कधीच शून्य असत नाही. या वादांत शिरण्याआधरी 
या दोघांच्या परिभाषेतील भिन्नंता ध्यानात ठेवाव- 
यास हवी. 

नव्या रीतींचा मोबदला नफा होय हे ठरल्यावर 
अथशास्त्रात नफ्याची आजवर जी चर्चा झाली ती 
शुंपेटरच्या दृष्टीने चुकोची आणि घोटाळा निर्माण 
करणारी ठरते. तो टाळण्यासाठी इतरत्र नफा हा 
खरा नफा नसून ते व्याज होय, अश्ली शंपेटरने 
मांडणी केलेली आहे. ी 

नबी दीत, नवी यंत्रे, नवा उद्योग, नवा वैसा 
यांच्या प्रक्रियेतून, तज्जन्य परिणामांतून, त्यांच्या 
आघातप्रत्याघातांतून अथंव्यवस्थेत विकास, भरभराट 
येते. नबी रीत अमलात येते तेव्हा सुटी येत नाही, 
पुंजक्याने की अनेक क्षेत्रांत येते. या सगळ्या 
क्षेत्रांतून र॑ 
त्यानंतर त्या दा प पनी कर 
नक्कल सुरू होऊन त्या मागासू लागतात. २ जा 

. नफ्याचा 

झरा आटू लागतों व त्यातून आथिक पीछेहाट, मंदी 


येते. भरभराटीची प्रतिक्रिया म्हणजे मंदी असे 
शंपेटरने मानले आहे. नफ्याच्या, नवे काही शोध- 
ण्याच्या ईपने र 

? जिकण्याच्या ईपॅने उन: नव्या रीती येतात: 
नव्या भरभराठीसाठी, | 


ष्‌ 
( भांडवल्शाही ) 


आथिक [ व 
नवौ रीत आहे होत विकासाची प्ररणा 


प्रतिपादन 


करणाऱ्या खाजगी बॅका.'* ही 


तीन वैशिष्ट्ये ज्यात | 
वेशिष्ट्ये ज नाहीत ती भाडवल्झाही नव्हेच. 
न्त्ज्वु ४ञा” ॥ क 


र 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


जोसेफ अऑँलाइस शंंपेटर : एक क्षानी अर्थशास्त्रज्ञ 


पहिल्या दोन वेशिष्ट्यांनी खासगी. उपकम' व्यक्‍त 
होतो. तिसऱ्या - वेशिष्ट्याशिवाय भांडवलशाही 
पद्धती पुर्ण होऊ शकत नाही. या तिन्हींत होणार्‍या 
स्थित्यंतरातून भांडवल्शाहीचे स्वरूप पालटून जाते. 

भांडवलशाही ही एक समाजरचना आहे. खाजगी 
उपक्रमशीलता, स्वावलंबन व व्यक्‍तीभोवती रुंजी 
घालणारे कुटुंब व घर अशी ही रचंना म्हणजे केवळ 
एक आर्थिक व्यवस्था नसून ती संस्कृतीच आहे. 
सामाजिक उत्क्रांतीतील तो एक टप्पा आहे. सरंजाम- 
शाही, जमीनदारशाही यांतून भांडवलशाही समाज 
जर उद्भवलेला असेल तर भांडवलशाहीतून 
आणखी एखादी नवी समाजरचना प्रकट होऊ शकेल. 
भांडवलश्याहीतील दोष घालविण्यासाठी समाज 
झटणार असल्याने या धडपडीतून एक नवे स्वरूप 
निर्माण होणार आहे. भांडवल्ह्याहीच्या प्रगतीतच 
अश्या काही मेखा आहेत को त्यामुळे भांडवलशाही 
नाहीशी होणारी आहे. ' निर्माणक विनाशाची ' ही 
प्रक्रिया आहे. 


तत्त्वतः भांडवलशाहीचा पाया खुल्या स्पर्धेवर 
रचलेला आहे आणि उद्योजक तिचे प्रेरक आहेत. 
खल्या स्पर्धेत छोटे छोटे उत्पादक सवेत्र विखुरलेले 
असतात. पण स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी स्पर्धेतला 
खलेपणा संकोचत जातो. मक्तेदारी व मोठाले 
उद्योगधंदे यांचा उदय होतो. नव्या रीतींचा मंत्र 
गप्त राखण्यापायी ही मक्तेदारी येते. प्रचंड उद्योग- 
धंद्यांतून उद्योजकांचे कार्ये, त्यांतील संशोधनखाते 
अंगावर घेते. नव्या रीतीने शोधण्याचे हे कार्य 
परिपाठी बनते. पूर्वीप्रमाणे नवी रीत अमलात 
आणण्यास व्यक्‍तीला सर्वस्व पणाला लावायची 
गरज राहात नाही. अशा रीतीने भांडवलह्याहीचे हे 


दोन आधार ढासळू लागतात. 

भांडवलश्याहीचा हास अटळ आहे हे अन्य अर्थ- 
श्ास्त्रज्ञानांही'* मान्य आहे. पण ते निराळ्या कारणां- 
साठी. त्यांच्या मते (१) लोकसंख्येच्या वाढीत घट 
किंवा वाढीचे स्थिर प्रमाण, (२) नव्या भूमीचा 


अभाव, (३) यांत्रिक प्रगतीने गाठलेली कमाल 
श क 
मर्यादा “ आणि (४) खासगी गुंतवणुकीची 


नाहीशी होत असलेली संधी या चार कारणांमुळे 
हा नाझ ठेवळेला आहे. पण याहून शुंपेटरची 


अनुक्रमणिका 


११ 


कारणे वेगळी आहेत हे स्पष्ट आहे. त्याच्या 
मते भांडवल्शाही प्रक्रियेमुळेचे भांडवलशाही संर- 
चना धोक्यात येते. पूर्वीच्या. उमरावश्याहीला 
भांडवलदारांनी हुसकून लावले. त्यामुळे चांगला 
शासकवर्ग नाहीसा झाला. कारखाने आले आणि 
ग्रामोद्योग नाहीसे झाले. मोठाली वस्तुभांडारे आली 
आणि लहान व्यापारी लोटले गेले. असे हे रचनात्मक 
बदल सतत होत राहिले आहेत. आजची करपद्धती, 
नियंत्रणे, तसेच राजकीय सत्तेची विभागणी, समा- 
जाची मनोवृत्ती, आणि राजकीय क्षेत्राकडे अभि- 


मुखता इ. घटना या भांडवल्झाही-स्मृतिविरोधी 


आहेत. 


कोणतीही समाजरचना निर्भेळ असत नाही. 
भांडवलशाहीत कायदा, रुढी, लोकमत आणि 
राज्यव्यवहार यांच्या हारा खुल्या स्पर्धेवर नियंत्रण 
आणि एक प्रकारचे सामाजिक नियोजन असल्याचे 
दिसून येते. तर समाजवादात खाजगी उत्पादन- 
व्यवस्था राखली जाऊ शकते. पृंजीवाद व साम्यवाद 
या दोन टोकांमध्ये अनेक प्रकारची भिन्न समाज- 
रचना संभवनीय आहे. 


शुंपेटरच्या मते भांडवलशाही पक्व होऊन गळून 
पडणारी आहे. मग त्यात कितीही काळ लोटू 
शकेल. यातुन समाजवाद येईल. पण त्यासाठी 
आवश्यक ती सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्ये निर्माण 
व्हावी लागतील. तसेच हा समाज वर्गविरहित 
असावयाचा नाही. ऐतिहासिक पा्वेभूमी लक्षात 
घेता व वस्तुनिष्ठ विचार करता वर्गंविरहित समाज 
असंभवनीय आहे. 


सावेजनिक गुंतवणूक वाढवून भांडवलशाही 
टिकविण्याचे प्रयत्न होत आहेत. पण शंपेटरच्या 
मते असे प्रयत्न म्हणजे भांडवलश्याहीला ' ऑक्सि- 
जनवर ' ठेवण्यासारखे आहे. किंबहुना अक्ा 
भांडवलह्याहीला भांडवलशाही म्हणून तरी कसे 
म्हणावयाचे ? नियंत्रित भांडवलशाही, विश्‍्वस्तीय 
भांडवलशाही अशी याला कितीही गोंडस नावे 
दिली, तरी ती खरी भांडवलशाही नव्हे. भांडवल- 
शाही राहील का जाईल, याचे उत्तर अंशतः 
कोणती परिभाषा वापरावयाची यावर अवलंबून 
आहे." 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


१९ 


द्‌ 


भांडवलशाही व्यवस्थेत स्थित्यंतरे कशी होंतात 
याचे सैद्ान्तिक आणि ऐतिहासिंक निरूपण शंंपेटरने 
जे केले आहें त्यांमागे एकं ' दृष्टी आहे. हो अंशी 
दृष्टी कोणत्याही शास्त्रीय विशश्‍लेषणामागे अंसते 


अंध्या शँपेटरचॉ-दांवा आहे.“ अमेरिकन अर्थशास्त्र 
परिषदेच्या. १९४९ च्यां ६१ व्या वाषिक अधिवेदं- 


नाच्या त्यांच्या अध्यक्षीय भाषणांचा हाच विषय आहे 
एंखांद्या प्रक्रियेशी संबंधित कोणकोणत्या घटना असू 
हंकतील यांची कल्पना आधी आपण अंतःप्रेरणन 
जुंळवीत असतों. त्याचें एक प्रतिमान चिंत्रीत असतो 
व मग हे प्रतिमान प्रत्यक्षाशी पडताळून पाहत 
असतो. मूळच्या प्रतिमानाला'. वस्तुनिष्ठ आकार 
देत असतो. विदलेषणाचे कार्ये इथून सुरू होतं 


असते. अँडॅम स्भिथ, माक्‍सं आणि केन्स यांच्या 


सिद्धान्तांमागे अशी एक वैचारिक दृष्टी होती. 


केन्सच्या बांबतीत सांगायचे तर त्याच्या * सर्व- 
सांधारण सिद्धान्तात ' ( १९३६ ) पूर्ण रोजगारी- 


आधी प्रस्थापित होऊ शकणारा सभतोल, समग्र 
विनियोगाचा अपुरेपणा आणि भांडवश्याहीची कृंठित 
होणारी गती अश्या तीन संकल्पनांवर आधारित 
एक दृष्टी आहे व तिचे बीज शंपेटर केन्सच्या 
शांततेचे परिणाम ( कॉनसिक्वेन्सिस ऑफ्‌ पीस.) 


या ग्रंथात पाहतो. स्वत: शुंपेटरच्या बाबतीतही हे खरे. 


आहे. * नवी रीत " हे स्थित्यंतराचे कारण शुंपेटरने 
१९११ त शोधले. ते त्याने १९३४ त व्यापारी 
कालचक्रातील ऐतिहासिक, संख्याशास्त्रीय आणि 
सैद्धान्तिक विवेचनातून घासून पाहिले. एवढेच नव्हे 
तर प्रत्येक अथंशास्त्रज्ञाच्या मीमांसेमागे कोणती 
दृष्टी आहे, हे शोधण्याचा त्याने सतत प्रयत्न 
केलेला आहे. 


७9 
अलीकडे  अथंभिति ' नावाचे एक शास्त्र उद्‌भ- 
वलेले आहे. या शास्त्राची सुरुवात शुंपेटरने १९३३ 
साली केली. अर्थमितिज्ञांच्या ' इकॉनॉमिट्रिका ' या 
नियतकालिकात पहिला लेख शंपेटरचा आहे. 
अर्थमिति परिषदेचा १९३७ ते १९४१ पयंत तो 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९८४ 


- अध्यक्ष होता. आथिक सिद्धान्त, संख्याशास्त्र आणि 


गणित यांचा त्रिवेणी संगम या शास्त्रात व्हावा 
अंशी कल्पना होती. तसेच यां संगमांत त्यांचा 
योग्य त्यां भ्रमांणात तोल राहील अशी अपेक्षा 
होती. पण ते केवळ गणिंत राहिलेले दिसते 
गणित. हे परिस्थितीचे आकलन करून देणारे एक 
साधन आहे; सर्वस्व नव्हे. गणित कितीही सूक्ष्मविले 
तरी ते । दृष्टीची, जागा घेऊ शकणार नाही. 
तसेच. ऐतिहासिक पाश्‍वंभूमीचेही यात भान राहत 
नाही. दृष्टी मुळांत अंतःप्रेरणेवर भर देते. गणिती. 
तांविकंतेला नांही. याचमुळे अर्थमितीबद्दल शृंपेटर 
पुढे उदासीन राहिला. 


टू 


शृंपेटर आणि केन्स हे समकालीन. पण त्या दोघांचे 
मुळीच सख्य नव्हते. केन्स हा उपयुक्ततावादी, 
अल्पमुदतीच्या प्रश्‍नाकडे लक्ष देणारा, आणि 
( माक्संसारखे ) भांडवल्झाहीविरोधी वत्तीला 
खंतंपांणी घालणारां म्हणून शुंपेटरने त्याच्याबद्दल 
नापसंती व्यक्‍तविली, तर केन्संने शुंपेटरचा कुठेही 
उल्लेख केलेला नांही. केन्सने आपल्या सिद्धान्तात 
पुरवठ्याची बाजू स्थिर, न बदलणारी मानलेली 
आहे. भांडवलशाही प्रक्रिया अशी स्थायी स्वरूपाची 
कधीच नसल्यामुळे केन्सने भांडवल्झयाहीच्या वाढी- 
तील एका महत्त्वाच्या घटकाला बाजूला सारले 
आहे असे शृंपेटरलां वाटे, . व्यापारी कालचक्राच्या 
विवेचनात शुंपेटरला केन्सकुलीन अर्थक्ास्त्रातील 
गुणक आणि प्रंवेगतत्त्वे सहज सामावन घेता 
आली असंती. दीघ कालचक्रांचे स्पष्टीकरण नव्या 
रीती देत असले, तरी व्यापारी कालचक्रांची कारण- 
मीमांसा त्यात शोधता येत नाही. तसेच शंपेटरने 
घरबांधणीच्या कालचक्रांची दखल घेतलेली नाही 
मंदी ही भरभराटीची प्रतिक्रिया आहे, समायोजन 
आहे असे शुंपेटरने मानले. त्यामुळे मंदीबेकारी- 
विरोधी धोरण आखण्याचा त्याने प्रयत्न केला 
नांही. धोरण म्हणजेच राजकारण व शास्त्रज्ञाने 
त्या फंदात पडू नये अशीच शंपेटरची धारणा 


होती. 


जोखेफ अँलाइस शंपेठर': एक शानी अर्थशास्त्रक्ष ि.३- 
सँदैभे व टीपा 


१. यावर मराठीत ' राष्ट्रीय उत्पश्न; व्यॉपारी कालेचक्रे, आणि आथिक विकास ' या नावाचा 
ग्रंथ लिहिण्याचा प्रस्तुत लेखकाने प्रयत्न केलेला आहे. .पण तो प्रकाशकाच्या अभावी बाजूला 
पडला आहे. ह म मील वे र 

२. शुंपेटरच्या आधथिक- विचारसरणीचे सविस्तर विंवेचन,. प्रस्तुत लेखकाच्या * केन्स आणि 
शृंपेटर यांचे अर्थशास्त्र ' ( १९५८ ) या पुस्तकात आलेले आहे. | 

३.  ट्रेण्डस अँण्ड सायकल्स इन इकॉनॉमिक ऑक्टिव्हिटी  - पु. ४७. 

४. दीघ दोल्यांच्या चंढौंची सुरवांत ' नव्या रीतींच्या ' पुंजक्यॉमुळे होते. उदाहरणाथं : 

(अ) शुपेटरच्यामते- .  .., .. “0... 

“-१७८८ : यबरनिमित कापड, कॉँकेमासून लोखंडाची. निमिती व वाफेचे इंजिन. 
१८४३:रेल्वेमागी त ९५ 
१८९७ : वींज, रसायनं, आणिं अंतंज्वेलक इंजिने. ह 
( ब) स्मरिस्तीफर प्रीमॅने यांच्या मते- 
१९५०-५३ : कृत्रिम तंतू, प्लास्टिक, आणि इलेक्ट्रॉनिकी. 
(क): रोस्टोच्या मते-. . . | ति 
१९८० च्या पुढे : सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी, यंत्रमानव, दळणवळणाची ( उपग्रहांच्या 
साधनाने ) साधने इ. | 
पहा : इकॉनॉमिक इम्पॅक्ट, १९८२/४. - 

५. पहा : २६-१२-१९८३ च्या टाइम्स ऑफ इंडियामधील अग्रलेख. 

६. शृंपेटर सोशल सायन्टिस्ट- (सं.) एस्‌. ई. हॅरीस, पू. १५. 

७: त्याच्या-मृत्यूनंतर तेथील- वृत्तपञ्ंतून: प्रदीथं-मृत्मुलेख- लिहिठे-गेठे. होते. 

८. शुंपेटर सोशल सायन्टिस्ट- (सं. ) एस्‌. ई हॅरीस, पृ. १५. 

९, सैमौर्तलेप्रेंणांची शुंपेटरची. संकल्पना अभिजात (क्लासिकल) संकल्पनेहून निराळी आहे. 
नफा, व्याज वगळता वालरासच्या समतोलपणाशी ती जुळणारी आहे. 

१०. पहा : शृंपेटर अँण्ड केन्स- पीटर डकर, इम्प्रिण्ट, डिसेंबर १९८३. 

११. अभिजात सिद्धान्ताला विरोधन व्याज हे पैक्षाच्या मागणी-पुरवठ्याने ठरते हे सिद्ध 
करायला केन्सला आटोकाट प्रयत्न करावे लागले. शुंपेटर ते सहज सांगून जातो. 

१२. हिस्टरी ऑफ इकॉनॉमिक अनॅलिसिस, पृ. ६४७. | 

१३. पही : एसेंज ऑफ जे. ए. शुंपेटर- ( सं. ) रिचर्ड क्लेमन्से पू. १७०. 

१४. उ. ए. एच्‌. हन्सेन. 

१५. पण या मर्यादेचे क्षितिज विस्तारत आहे असा अनुभव देत आहे. 

१६. एसेज ऑफ्‌ जे. ए. शुंपेटर, पृ. १८०. 

१७. उपरोक्त पुं. २०४. क इकॉनॉमिक अनोलि | 

१८. उपरोक्त पृ. २७२, शिवाय हिस्टरी ऑफ्‌ इकॉनॉमिक अनेलिखिस पु. ४१-४२, ५६१-६२, 


११७१-७२. 


ष्ट 


नवभारत ऑगस्ट, १९८४ 
22. .... व १२22222 ४०-42. 527... ०. -.2>. - 0... ">>> 
त व य ७०६०६. ६ यम सक्म समळ ी 
१, “ बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय ” 


१-3 


हादिक शुभेच्छा ! 


सातत्याने प्रगतिपथावर असलेला 
व 


ज्ञ >> 


डू 25%... «4:29... 
स्म कन 


1 


: शुभ्र दाणेदार साखरेसाठी प्रसिद्ध असलेला र 
॥६ सातारा सहकारी साखरवर काररताना लि. ४ 
धी भुईंज किसनवीरनगर ता. वाई जि. सातारा ग; 
1, 
1; 


ह... ३-१ मवाल २८ वि 4. वि 
वन ऱ्यळन जेर 


2; “ तार-किसानसाकर ? फोन नंबर भुईज़- ४० 


-*- 


१? आर. बी. मोरे वि. रा. ऊफ बाबासाहेब जाधव डी. बी कदम 
पर कार्यकारी संचालक व्हा. चेअरमन चेअरमन 
पतन ऱ्य ऱ्ययन स स् पयन यप ऱ्य जपन सळ 


निवृत्ती नंतर, आपण आयुष्यभर केलेल्या केवळ आपल्यालाच नव्हे 


सेवेची भरपाई म्हणून आपल्याला, तर वारसांना देखील ! अधिक माहितीसाठी 
निवृत्ती वेतन, प्रॉव्हिडंड फंड आपल्या नजिकच्या आमच्या शाखेस 
ग्रेच्युइटी इ. फायदे मिळणारच! भेटद्या. 

पण मिंटीच्या सदाफुली सारख्या 


त्र्र्‌ 
थोजनेत काही वर्ष बचत बक ऑफ महाराष्ट्र राष्ट्र 
केलीत तर आणखी एक प (भारत सरकारचा उपक्रम) 


टू हक्काची पेन्शन सुरु होईल मुख्य कचेरी : "लोकमंगल'' शिवाजीनगर पुे - पययचपणणणपण5पपयययय न... तेल ल १. १ ००५ 


क्रग्वेदातील तथाकथित आर्य-अनार्य संघर्ष ( लेखांक २) 


नी, र. वऱ्हाडपाडं 


दस्यु, दास व पणि 


क्रैरवेंदात आर्य हा शब्द ३६ वेळो आला असूनही 
आर्य म्हणजे मोनव कौ अमानव, विशेषण की नाम 
हे कळण्याइतकेदेखील त्या शक्‍्दाचे' स्पष्ठीकरण 
नाही. आता आर्योचाच जेथे पत्ता नाही तेथे आये- 
अनार्य संघर्षाचा पत्ता कुठून असणार ? 

यावर नेहमी असे उत्तर देण्यात येते की, आर्य 
नेहमी दस्यु, दास व पणि यांना मारण्याची अभि- 
लाषा धरतात व तशी आपल्या देवांना प्रार्थना 
करतात. हाच आये-अनाय संघर्षाचा पुरावा होय. 
या मुद्द्याचा विचार करण्यासाठी दस्यु, दास व 
पणि यांचे उल्लेख तपासून पाहिले पाहिजेत. 

क्रग्वेदात दस्यु हा शब्द ८६ वेळा आला आहे. 
८.७०. ११ मध्ये दस्यूंना अन्यव्रत, अमानुष, अयज्वे 
व अदेवयु अशी विशेषणे लावली आहेत. अमानुष 
या विशेषणावरून दस्यु हे मानव नव्हते हे मान्य 
व्हायला हरकत नसावी. पण अमानुष म्हणज 
मानवांना न शोभणारी क्रूरतेची वगेरे कृत्ये करणा- 
ऱ्यांना अलंकारिक अर्थाने अमानुष म्हणत असल्या- 
मळे असाच अलंकारिक अर्थ येथे विवक्षित आहे 
असे काही लोक म्हणतील. त्यांचे समाधान करण्या- 
साठी दस्यूंच्या अमातवत्वाचे पुरावे क्र्ग्वेदात 
डझनावारी आहेत हे पुढे दाखवून देण्यात येईल. 

अन्यब्रत म्हणजे वैदिक देवता सोडून इतरांची 
व्रते करणारे वा कोणतीच देवताविषयक व्रते न 
करता दुसरीच कर्मे करणारे असा होऊ शर्केल. 
अदेवयु म्हणजे वैदिक देवांना वा कोणत्याच देवांना 
न मानणारे. अयज्वे म्हणजे यज्ञ न करणारे. १०८ 
२२.८ मध्ये वरील विशेषणांव्यतिरिकक्‍त अकर्मा व 
अमन्तु ही विदोषणे दस्यूंना लावली आहेत. अकर्मा 
म्हणजे वेदिक कर्मे न करणारा व अमत्तु म्हणज 
न .मातणारां नास्तिक. ४' १९ ९.. सध्ये अब्रह्मा 


हे विशषषणदेखील वापरले आहे. अब्रह्मा म्हणजे 
वैदिक मन्त्र न जाणणारा वा वापरणारा. 

': नास्तिक, अयज्वे वगरे विशेषणे मानवांनाच 
लागू होतात. तेव्हा दस्यूंना अमानव कसे म्हणावे?" 
असा काही वाचकांना प्रश्‍न पडेल. दस्यूंची केवळ 
अंमानवालाच लागू पडणारी प्रचुर वणंने क्रग्वेदात 
नसती तर या युक्‍्तिवादात तथ्य होते. पण या 
इतर वणंनांच्या संगतीने वरील विशेषणेदेखील 
मानवाची नसून देवाच्या बरोबरीचे सामर्थ्ये अस- 
णारा सैतान ज्याअर्थी नास्तिक व अपुजक असतो 
त्याअर्थी दस्यू हे नास्तिक व अकमे होते, असाच 
अर्थ करावा लागतो. 
दस्यु मानव नव्हते 

दस्यूंच्या अमानवत्वाचे उल्लेख असे:- 

१-३२-७ मध्ये इन्द्राचे व दस्यूंचे युद्ध रजसः 
पारे म्हणजे लोकांच्या पार झाले व त्याने दस्यूंना 
स्वर्गात जाळले असे म्हटले आहे. १.१००-१८ 
मध्ये दस्युवधाबरोबर सूये व पाणी मुक्‍त केले असे 
म्हटले आहे. दस्यु मानव असते अर त्यांना मारून 
सूर्य मुक्‍त केला असे म्हणण्यात काहीच अर्थ 
नव्हता. २०११-१८ मध्ये दस्युहत्येने आर्यासाठी 
ज्योति अनावृत झाली असे म्हटले आहे. ९-९२-५ 
मध्ये तसाच उल्लेख आहे. १०- १७० -७ मध्ये 
दस्यूलां मारणारा वा मारल्यामुळे प्रकाश उत्पन्न 
झाला असे म्हटले आहे. तेव्हा दस्यु ही एक प्रकाश- 
रोधक अमानवी शक्‍ती मानली गेली होती हे स्पष्ट 
आहे. 

४.१६. १२ मध्ये दस्यूंना मारल्याबरोबर इन्द्राने 
सूर्याचे चक्र मोडले असे म्हटले आहे. तेव्हा सूर्याचे 
चक्र मोडण्यासारखीच दस्युहत्या ही अमानवी 


घटना होती. 


दस्यूला मारणे हा पराक्रम एवढा अचाट होता 
की, त्या उत्पाताने सूर्याचे चक्र मोडले हा अति 


| । ध्9 ष्‌ 
त 
कला पात टर 
मराठीचा विकार ष्टाचा विकार 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीोीकत 


१द्‌ 


शयोक्ति अलंकार आहे असे कुणी म्हणेल; पण 
इत्द्राची सवेच कृत्ये अचाट व अमानवी आहित. 
स्तोत्रकते इन्द्र हा देव व त्योची अमानवी कृत्ये 
खरी मानीत होते. तेव्हा इन्द्राच्या कृत्यांत अति- 
शयोक्ति अलंकार शोधू जाणे, बायबलातीळ देवाने 
सात दिवसांत पृथ्वी निर्माण केली हे वर्णन हा 
अतिशयोक्ति अलंकार आहे असे म्हणण्यासारखे 

८*५०.८ मध्ये “ हे इन्द्रा, तुझे अवध्य अश्व 
वायूला बल पुरवितात. त्यांच्या साहाय्याने तू 
मानवांचे दस्यु रडविले. त्यांच्या साहाय्यानेच तू 
स्वर्गात फेरफटका करंतोस ” असे म्हंटले आहे. 
येथे मानवांचे ' दस्यु म्हणजे मानवांचे उपक्षेयिते- 
घातक. येथे दस्यु हा शब्द विशेषणं म्हणून वांपरला 
आहे व दस्यू हे आंये नांवाच्या एखाद्या विशिष्ट 
'होकसमूहाचे घातक नसून साऱ्या मांनवजांतींचेच 
घातक होते असे स्पष्ट म्हटले आहे. " 

८-७६-११ मध्ये “हे इन्द्रा, तु दस्युह्र झाल्यामुळे 
आकाश व पृथ्वी विलिखन करणाऱ्या तुझे अनुकल्पन 
करोत असे म्हटले आहे. येथे विलिखन म्हणजे 
शत्रूला ओरखडणे, अंनुकल्पन म्हृणजे अनुसरण. 
दस्युहन्त्या इन्द्राचे आकाश व पृथ्वी अनुसरण 
करतात यांवरून दस्युहनन ही प्राकृतिक घटना आहे 
हे सिद्ध होते. | 
. : १०-.७३.५ मध्ये इन्द्र मरताबरोबर दस्थूंच्या 
जवळ आला. त्याने तम्र-म्हणजे म्लात करून टाक- 
श्रार्‍्या वृष्टीचा व. तमाचा नाश केला असे म्ह्ट्ले 
आहे. हेही वर्णन कुणा मानवाच्या हत्येचे नसून 
श्राकृतिक घटनेचे आहे. - 

५ ०१४०४ मध्ये अरतीने पेटल्याबरोबर दस्यु व 
सम नाहीसे केळे व गायी, पाणी आणि स्व: प्राप्त 
केले असे म्हटले आहे. सायणाच्या मते स्व; म्हणजे 
सुर्य. या सवं अमानवी घटनांत दस्यु हेच तेवढे 
मानव होते असे मानणे हा दुराग्रह आहे. ५.३१.५ 
मध्ये मरतांनी दस्यूंवर चाल केली असे म्हटले आहे. 
मॅरुतू म्हणजे वादळी वारे. दस्यु या . आदिवासी 
जमातीवर वादळी वार्‍्यांनी चाल केली असा याचा 
त्यांच्याशी चर्चा करणे 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९८४ 


आतापयंन्त उल्लेखिलेल्या स्थळांमध्ये बहुधा 
सवेमान्य अर्थच स्वीकारले आहेत. पण १.१०४.५ 
:या क्रचेमध्ये, माझ्या मते, दस्यूंच्या अमानवत्वाचा 
जो उल्लेख आहे तो महत्त्वाचा आहे. मात्र असा 
उल्लेख. दाखविण्यास सायणाचा अर्थ वा आजपयंन्त 
दाखविण्यात आलेले अर्थ अमान्य करणे जरूर आहे. 
तेव्हा ती कचा उद्धृत करून तिच्या अर्थाची चर्चा 
करतो. 
प्रति यत्स्या नीथादशि दस्योरोको.. नाच्छा सदनं 
जानती गात । 
भध, स्मा नो मघवन्‌ चकुतादिन्मा नो मघेव 
शया निःषपी परा दा: । 
घर कुठे आहे हे जाणणारांप्रमाणे- दस्यूच्या 
गृहाकडे जाणारा मार्ग आम्ही पाहिला. हे मधवन्‌, 
एखादा लम्पट भापळे धन गमावतो त्याप्रमाणे. तू 
भाम्हाला आमच्या कर्माखातर सोडून देऊ नकोस. 
__सायण येथे चकृंताद्‌ ग्राचा अर्थ असुरांच्या 
कर्मापासून असा करतो. असुरांच्या . कर्मापासून 
आमचे रक्षण कर असे येथे म्हटलेले नाही. अर्थात्‌ 
येथले कमेहे असुराचे करम नसून स्तोत्याचे स्वत:चेच 
कम आहे. या कर्मामुळे इन्द्राने त्याची कास सोडली 
तर तो संरळ दस्यूच्या मार्गाने जाणार आहे. 
नः चेकृंताद्‌ म्हणजे आमच्या कर्मापासून असे स्पष्टच 
म्हटले आहे. दुसर्‍या न:चा अन्वय आम्हाला सोडू 
नकोसे असा लागतो. पहिल्या न:चा अन्वय चकंता- 
कड घेऊन आमच्या कर्मापासून असा अर्थ केला 
नांही तर हा दुसरा न: व्यर्थठरतो. 
__ आमच्या कृत्यावर रोगावून हे इन्दरा, तू आमचा 
पक्ष सोडलास तर आम्ही सरळ दस्यच्या मार्गाने 
जाऊ याचा अर्थ अध:पाताच्या मार्गाने जाऊ असा 
आता स्पष्टेच लागतो. अर्थात्‌ येथे दस्य्‌ हा शब्द 
अध:पात या अर्थी वापरलेला आहे. 
दस्यु हे मानव नव्हते असे मॅक्डोनेलप्रभूति बहुंधा 
सारेच वेदाभ्यासक कबूल करतात. पण पुढे हा 
शब्द. आदिवासींना लावण्यात येऊ लागला असे 
टगच म्हणून हरदासाची कथा मूळपदावर आणतात. 
उत्तरकालीन संस्कृत वाड्मयात दस्यु हा शब्द 
मानवांना लावलेला आढळून येतो हे खरे आहे. 
विशवामित्राच्या सन्ततीत ५० जोति दस्यु होत्या 
अल्ञें ऐतरेव ब्राह्मभात म्हटले आहे. दस्यू म्हणजे चोर 


अनुक्रमणिका 


झग्वेवातील तथाकथित आयं-अनार्य संघष 


या अर्थी कालिदासाने हा शब्द वापरला आहे. 
म्हणन खुद. क्हमवेदात दस्यु हा. शब्द मानवांना 
कुठे लावलेला आहे काय हे पाहणे आवश्यक आहे. 
गजेन्द्रमोक्ष व दस्युवघ 

: : जेथे साक्षात इन्द्राने दस्यूंना ' मारले नाही तर 
अमक्यासाठी मारले, म्हणजे अमुक मानवावर कृपा 
करण्यासाठी मारले असा उल्लेख आहे, तेथे दस्यूला 
इन्द्राने मारले नसून त्या मानवाने इन्द्राच्या कृपेने 
मारले असा अर्थ करावा व अशा ठिकाणी दस्यु या 
मानवशत्रशी झालेल्या युद्धाचे वणन आहे असे 
काही सुचवितात. पण या युक्‍्तिवादात अर्थ नाही. 
गजेन्द्राच्या .प्रार्थनेने प्रसन्न होऊन विष्णूने त्याला 
ग्रासणार्‍्या नक्रांपासून सोडविले अशी पौराणिक 
कथा आहे. पण एवढ्यावरून विष्णूने नक्राचे 
निवारण केले नसून गजेन्द्रानेच ते केले व नक्र हा 
मानव होता असे अतुमान कोणी काढीत नाही. 
भक्ताच्या प्रार्थनेने प्रस्न होऊन इन्द्राने त्याला 
त्रास देणाऱ्या अमानवी दुष्ट शक्तींचा नाश केला 
असा सरळ अर्थ करण्यास काहीच प्रत्यवाय नाही. 


१. ३३.४ मध्ये दस्यूला धनी म्हटले आहे. या- 
वरून दस्यू हे धनवान लोक होते व त्यांचे धन 
आर्यांनी लुटले असे म्हटले जाते. पण येथे देखील 
दस्यूंवर इन्द्राने मात केली ती मरुतांना साहाय्याला 
घेऊन. म्हणजे येथेही इन्द्राचे कृत्य अमानवी आहे. 
सायणाच्या मते येथे दस्यु हे वृत्राचे विशेषण आहे. 
दस्यचा विशेषणरूपाने वापर इतर ठिकाणीही 
दाखविलेला आहे. दस्यु, चोर, व्‌त्रं असे सायण 
म्हणतो. वत्राला धनी म्हटले आहे कारण “ वृत्रा- 
मध्ये सर्व देव, सवे विद्या व सर्व हवि दडविले 
होते ” अशी परंपरा सायण सांगतो. वृत्र हा पाणी 
अडवणारा, दस्यु हा प्रकाश अडवणारा ; पाणी व 
प्रकाश नसेल तर हवि कुठले, विद्या कुठल्या व देव 
| कुठले ? अन्न, विद्या व देव ही मानवाच्या समृद्धीची 


कुठ , 
रूपे ज्यांच्या ताब्यात आहेत त्या वृत्राला व दस्यूना 
धनी ते मानव ठरत नाहीत. 


घनी म्हटले आहे. यावरून ठा 

१-५१-८ मध्ये विजानीहिं आर्यान्मे च दस्यव: । 

असे म्हटले आहे. दस्यु ही जर अमानवी शक्‍ती 

होती तर हे आर्य व हे दस्यु असे तू ओळख जा 

म्हणण्यात काय तात्पर्य आहे? ही विजेची . शकत 
न. भा. ३ 


4: 


व हे महाराष्ट्रीय असे तू ओळख असे आपल्या 
देवाला कुणी महाराष्ट्रीय म्हणेल काय ? 

या प्रश्‍नाचे उत्तर मिळण्यास हे लक्षात ठेवले 
पाहिजे की, अमानवी प्राकृतिक शक्‍ती या नैतिक 
दृष्ट्या तटस्थ व प्राकृतिक नियमाप्रमाणे काम कर- 
णाऱ्या आहेत हे आधूनिक विज्ञानाचे गृहीतकृत्य 
वेदातील आधिदेविक कल्पनांना चिकटविणे योग्य 
नाही. अमानवी प्राकृतिक शक्‍तींना देखील दुष्टपणा 
वगैरे गुण असतात असे या आधिदैविक कल्पनांचे 
गृहीत आहे. या पार्श्वभूमीवर “ हे इन्द्रा, आम्ही 
आर्य म्हणजे यज्ञयाग करणारे व दस्यु हे तुझ्य़ा 
प्रिय कर्माचे शत्रू हे लक्षात ठेवून आमच्यावर अनु- 
ग्रह कर ” अशी प्रार्थना केली आहे ती अयुक्तिक 
वाटत नाही. “ हे. देवा, आम्ही कष्टाळू झेतकरी 
आहोत हे तू जाण व आमच्या कष्टांवर पाणी फेर- 
णाऱ्या अवर्षण, पुर वगेरे. आपत्ती दुष्ट आहेत हे 
जाणून तू त्यांचे निवारण कर. ” अशी प्राथना 
साहाजिक आहे. मानवी व अमानवी आपत्ती यांचा 
उल्लेख एकत्र आल्यातेच केवळ अमानवी आपत्ती 
मानवी ठरत नाहीत. कका 

१-३३.४ मध्ये “ हे अश्विनींनो सोमबिंदूंच्या 
साहाय्याने इत्काकरवी दस्यूला मारीत. आम्ही 
आमची ईप्सिते तुप्त करू ” असे म्हटले आहे. येथे 
दस्यूंना स्तोत्यांनी मारले आहे, इन्द्राने नव्हे. पण 
एवढ्यावरून स्तोत्यांच्या व मानवी दस्यूंच्या युद्धा- 
तील दस्युवध सुचित होत नाही. इन्द्राची - प्राथना 
करून त्याच्या कृपेने आम्ही दस्युरूपी अमानवी उप- 
द्रवकारी शत्रूंचा नाश केला. असे स्तोता म्हणत 
आहे असे मानण्यास काहीच प्रत्यवाय नाही. यज्ञ 
केल्यामुळे पाऊस पडतो अशी श्रद्धा असल्यामुळे 
आम्ही यज्ञात इन्द्राला सोम पाजून दुष्काळाचा नाश 


'केला असे स्तोत्रकर्त्याने म्हटले तर तेवढ्यावरून 


दुष्काळ हा मानवी शत्रू आहे असे सिद्ध होणार नाही. 

५-.३०-.९ मध्ये दासाने इन्द्रावर स्त्रीसेना पाठ- 
वली तेव्हा इन्द्र म्हणाला “या अबला सेना माझे काय 
करणार आहेत ?” त्याने त्या सेनेतील दोन प्रमुख 
स्त्रियांना आपल्या अंतःपुरात घातले व तो दस्यृंशी 
युद्ध करण्यास पुढे आला. येथे स्त्रीसना पाठवणारा 
दास मानव असला पाहिजे अशी काहींना शंका येईल 
पण केवळ स्त्रीसेना पाठवल्यामुळे दस्यु मानव ठरला 


शट 


तर आपले पद बळकावण्यासाठी तपडचर्या करणा- 
ऱ्यांचा तपोभंग करणाऱ्यावर अप्सरा पाठवणारा 
इन्द्रदेखील मानव ठरेल. वैदिक देवतांचे वणेन 
व्यक्‍्तित्वारोपाने केलेले आहे. या वर्णनावरून या 
देंवतां कोणी मानवी व्यक्ति होत्या अशी हजारो वर्षे 
कोणालाही शंका आली नव्हती व आजदेखील 
वैदिक स्तोत्रांमध्ये हतिहास कोंबण्याची प्रतिज्ञा 
केल्याशिवाय अशी शंका कोणाला येणार नाही. 


दस्यूंप्रमाणेच आर्यांचे शत्रू म्हणून क्र्ग्वेदात 
दासांचा उल्लेख आहे. पण पुष्कळ वेळा दस्यु व दास 
यांत फरक केला जात नाही. ५.३०.९ मध्ये दासाने 
आपली सेना इन्द्रावर पाठवली असे म्हटले आहे, 
तर लगेच दुसऱ्या ओळीत इन्द्र दस्यूंवर चालून 
गेल्याचा उल्लेख आहे. १०-२२.८ मध्ये पहिल्या 
ओळीत दस्यूंची विशेषणे असून दुसऱ्या ओळीत 
तस्य दासस्य म्हणून दस्यु व दास एकच असे सुचविले 
आहे. तेव्हा दस्यु अमानव होते तसेच दासही 
अमानव होते हे ओघाने आलेच. 


दासांची जातकुळी 


कुठेकुठे वृत्र व अहि यांना दास म्हटले आहे. 
१-१२२.११ मध्ये दास व अहि यांनी अडविलेले 
पाणि वृत्राला मारून सोडविले असे म्हटले आहे. 
वृत्र म्हणजे झाकणारा ही व्युत्पत्ती प्रसिद्ध आहे. 
अहि हा शब्द गोठवणे या अर्थाच्या धातूपासून 
निघाला आहे असे मॅक्‍्समूलर म्हणतो. तेव्हा वत्र 
व अहि या दोन्ही पाणी, प्रकाश वयेरे रोखणार्‍या 
शक्‍ती होत्या. यावरूनच दस्यूंप्रमाणेच दासही अमा- 
नव होते हे स्पष्ट होते. ४. ३०. १४ मध्ये शम्बराला 
दास म्हटले आहे. झुम्बर हा अमानव म्हणनच 
कवेदात येतो हे मॅकडोनेललादेखीलत मान्य आहे 
५"३०-७मध्ये नमुचि या असुराला दास म्हटले 
आहे. १० ४९६ मध्ये वृत्रेव दासम्‌ । असे शक्द 
आहेत. वृत्रासारख्या दासाला असे म्हणणे, व्त्र 
दास होता असे म्हणण्यासारखे आहे. स्वा 
अतासारक्षा दास म्हणजे उपद्रव करणारा या प्रकारे 
दास हे विशेषण म्हणून वापरलेले आहे 
अथ केला तरी दास शब्दाचा कुठे कक. 
अर्थी उपयोग केला आहे हे स्पष्ट आहे यी 
यांना मॅक्डोनेल अँटमॉस्फेरिक डो क 

डीमनस्‌ म्हणतो. 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९८४ 


दास हे मानव असल्याबद्दल दुसरा पुरावा म्हणज 
त्यांचा अमानुष असा स्पष्ट उल्लेख आहे -१०. १२.८ 
अमानुष म्हणजे मान'वसुलभ भावभावना नसलेला 
क्रूर वा अचाटकर्मी मानव असा अलंकारिक अर्थ 
घेण्याची सोय नाही, कारण १०९९६ मध्ये सहा 
डोळ्यांचा व तीन डोक्यांचा दास उल्ल्खित आहे. 

दासांच्या अमानवत्वाचे तिसरे प्रमाण असे कौ 
दासांना मानवासाठी मारले असे उल्लेख आहेत. 
नमुचि दासाला मारून मानवासाठी देवाप्रत जाणारा 
मार्ग केला १०.७३.७. २.२० *६ मध्ये मनुषे दस्म- 
तम: म्हणजे मानवासाठी दहषेनीय असे इन्द्राचे 
दस्युवधाच्या सम्बन्धात वर्णन केले आहे, २. २०.७ 
मध्ये मानवासाठी दासवध उल्लेखिलेला आहे. 


हिंटलरशी लढताना आम्ही मानवजातीच्या 
कल्याणासाठी लढतो आहोत असे इंग्रज व रशियन 
दोघेही म्हणत होते; तेवढ्यावरून हिटलर हा 
अमानव ठरत नाही असे कुणाला म्हणायचे अस- 
ह्यास दासवधाने काय साधले हे पाहिले पाहिजे. 
दासवधाने साधलेल्या गोष्टी मानवाला मारून 
साधण्यासारख्या नाहीत. दासांना मारून पाणी व 
पृथ्वी निर्माण केली- २. २०.७ पाणी मोकळे केले- 
१.२२. ११, ५.३०.५, ८०९८१८, ८. ३२.२. 


 ऐस्वधाच्या घटना ही मानवी यद्धे नाहीत हे 
त्याच्या इतर वर्णनांवरूनही स्पष्ट आहे. २-११.४ 
मध्य दासांची स्थाने वा प्रजा आम्हाला सूर्याने सह्य 
कर असे म्हटले आहे. तेव्हा दासावर सूर्य हा उपाय 
होता. म्हणजे दासदेखील दस्यंप्रमाणे प्रकाशाचा 
रोध करणार्‍या शक्‍ती होत्या. ५.३३.४ मध्ये सुपीक 
भूमिप्रीत्यथ वृष्टी व्हावी म्हणून सूर्याच्या घरात 
दासाचे नाव नाहीसे केळे असे म्हटले आहे. 
सुर्याच्या घरात म्हणजे आकाज्ात ज्या वृष्टिरोधक 
शक्‍ती होत्या त्या नष्ट केल्या हा अर्थ स्पष्ट आहे. 


९.२६.५ मध्ये गिरीच्या खाली लोटन 
"स्वराला मारले असे म्हटले आहे. हिमशिखरा- 


वरील बफ वितळून ती शिखरे खाली कोसळण्याच्या 
क्रियेचे हे नणन आहे. शसम्बर म्हणजे पाणी. हा 
ह पवेतात दडून बसतो म्हणजे बर्फरूपाने 
कर व असे इतर ठिकाणीही वर्णन आहे- 


प कयाड) 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


कग्वेदातील तथाकथित आये-अनाये संघषे 


१०.३४.१ मध्ये द्यावापूथ्वी भयभीत होऊन 
इन्द्राला बोलावतात व तो दासाला मारून देवांचे 
रक्षण करतो असे म्हटले आहे. ज्या दासांना द्यावा- 
पृथ्वी भीत होत्या ते मानवी उपद्रवकारी नव्हते हे 
स्पष्ट आहे. १०११३८.३ मध्ये आर्य इन्द्राला जेव्हा 
दासाचा प्रतिकार जमला तेव्हा सूर्याने आकाशा- 
मध्ये आपला रथ सोडला असे म्हटले आहे. येथला 
दास म्हणजे सूर्यावर पडणारे खळे, व त्याला झाक- 
णारा ढग, वा ग्रहण असू शकेल. पण पाणी अडवणे 
हे दासाचे नेहमीचे काम आहे हे लक्षात घेता नुस- 
तीच आशा दाखवून वर्षा न करणारा ढग हाच येथे 
विवक्षित दिसतो. इन्द्राने अया नाठाळ ढगांना पाणी 
पाडायला लावून रिकामे केले. 

८*४०.६ मध्ये आपण इतन्द्रासह दासाचे साठव- 
लेले धन वाटून घेऊ असे म्हटले आहे. येथील 
दास हा आर्यांनी लुटलेला एखादा धनाढ्य आहे 
असे वाटण्याचा संभव आहे. पण दासाने अडवलेले 
पाणी इन्द्राने सोडवले म्हणजे धनधान्यसमृद्धी होते, 
व हवीरूपाने त्याचा काही भाग इन्द्रालाच अर्पण 
केला जातो. दासाने संभृत केलेले धन म्हणजे दासाने 
अडवून ठेवलेले धन. इंग्रजीत ज्याला कॉर्नेरिंग म्हण- 
तात ती हीच क्रिया होय. दास धनराशीवर बसलेल्या 
नागाप्रमाणे धान्यकारक वृष्टिरूपी धन अडवून 
ठेवतो. ते इन्द्राने मुक्‍त केले की, इन्द्रालाच हवि अर्पण 
करून आम्ही ते त्याच्याशी वाटून घेऊ असेया 
क्रूचेत म्हटले आहे. 

१०.३८.३ मध्ये दास वा आर्य, जो आमच्या- 
समोर युद्धाला उभा ठाकेल त्याला प्रतिकार करण्याचे 
सामर्थ्य आम्हास दे असे म्हटले आहे. येथील प्रति- 
कार इन्द्र करीत नसून इन्द्राच्या कृपेने स्तोता करीत 
आहे. तेव्हा येथला दास हा मानवी शत्रू आहे असे 
वाटेल. पण मानवी व अमानवी अशा दोन्ही प्रका* 
रच्या शत्रशी झगडण्यास इन्द्राची कृपा साहाय्यभूत 
होते. तेव्हा इथला दास हाही निश्चितपणे मानवी 
शत्रू आहे असे म्हणता येत नाही. 

७.१९.२ मध्ये शुष्ण व कुयव नावाचे दोन दास 
उल्लेखले आहेत दास हे जर विशेषतः जलरोधक 
उपद्रवकारी शक्‍तीचे नाव असते तर अश्या शक्‍तीचा 
व्यक्तिनामांनी उल्लेख कसा झाला असता असा प्रश्‍न 
पडेल, पण मलेरियाची निरनिराळी नावे निर- 


अनुक्रमणिका 


र 


निराळ्या प्रकारच्या मलेरियावरून पडलेली आहेत 
तशीच दासांची निरनिराळी नावे असू शकतात. शुष्ण 
म्हणजे शोषणारा व कुयव हा यु मिश्रणे वा बन्धने 
या धातूपासून प्रदूषक वा बन्धक या त्या दासांच्या 
कर्मावरून ही नावे दिली असावी. व्यक्तींच्या गुण- 
धर्माशी मुळीच संबंध नसणारी ही व्यक्‍तिनामे दिसत 
नाहीत. तशी ती मानली तरी नैसर्गिक घटनावर 
व्यक्‍्तित्वारोप करून त्यांचे वर्णन करण्याची सूक्‍्तांची 
पद्धत लक्षात घेता केवळ व्यक्‍्तिनामे वापरली म्हणून 
दास हे मानव ठरत नाहीत. | 
इलीबिश्न हे दासाचे नाव अनाये मानवाचे 
असावे असे मॅक्डोनेल म्हणतो. पण इलीबिश याचा 
इलाया भूमेबिले शयानस्य म्हणजे पृथ्वीच्या बिळात 
राहणारा असा सायण अर्थ करतो. हिमालयीन 
प्रदेशात भूमीच्या खोळ भागात गोठलेले पाणी 
पुष्कळ वेळा कडक उन्हाळ्यात देखील वितळत 
नाही. बिहूलणाने आपल्या विक्रमांकदेवचरितात 
म्हटले आहे की, उन्हाळ्याचा त्रास दूर करण्यासाठी 
काइ्मीरी लोक बफे वापरतात. बिहूलणाच्या 
काळी कृत्रिम बफे तयार करण्याची कला अवगत 
असण्याचा सम्भव नाही. तसे असते तर फक्त 
कारमीरातलेच लोक उन्हाळ्यात बर्फाचा वापर 
करू शकत होते असे वर्णन करण्यात तात्पयं नव्हते. 
तेव्हा कारमीरचे लोक उन्हाळयात ज्या बर्फाचा 
वापर करीत ते भूमीच्या बिळात राहून न वितळ- 
णारे बफे असले पाहिजे. याचाच उल्लेख इलीबिश 
म्हणून केला आहे. इन्द्राने इलीबिश्याचा वेध घेतला 
म्हणजे आपल्या सूर्यस्वरूपाने तेदेखील वितळविले. 
तेव्हा इलीबिश हा शब्द संस्कृतसारखा वाटत 
नाही या केवळ रुचिवशश मतावरून त्याला अनार्य 
दासाचे नाव समजणे युक्‍त नाही. शिवाय मॅक्डो- 
नेलच्या सूचनेवर मूले कुठार: असा आक्षेप म्हणजे 
इलीबिश हा दास होता असे कुठेच म्हटलेले नाही. 
पाश्‍चात्त्य पण्डितांच्या आधारे दाण्डेकर म्हण- 
तात : “ दास वा दाहे हे मूलतः आर्यांना विरोधी 
असणाऱ्या परिचिम एशियातील एका टोळीचे नाव 
होते. कालान्तराने त्याचा शत्रु असा अथे झाला. 
दास शब्दाच्या अर्थातील या परिवतंनावरून आर्यांचा 
पड्चिमेकडून पूर्वेकडे विजयी मोर्चा सिद्ध होतो. 
ठासून विधाने केल्याने ती आपोआपच सिद्ध होतात 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


-4-* 
षी 


> से 1 ढाळ आयडी वड र कट 
राज्य मराठी विकास संर 


संगणकीकृत 


२०७ 


असे ज्यांना वाटते, त्यांनाच वरील वत्तान्तात काही 
अथे दिसेल. दाहे व दास यातील ध्वनिसादृल्या- 
व्यत्तिरिक्‍त क्रग्वेदातील दास हा शब्द दाहे या 
टोळीला लागू होता याला काही पुरावा दिलेला 
नाही. तसेच दाहे हे नाव क्रग्वेदातील दास या 
शब्दापेक्षा अधिक प्राचीन आहे यालाही काही 
पुरावा दिलेला नाही. उलट मॅक्‍्डोनेलच्या मते 
दास याचा अमानवी अर्थ आधीचा व मानवी अथ 
मागूनचा आहे. तेव्हा क्वग्वेदात दास हा शब्द 
वापरणाऱ्या आर्यांनी जर दाहे या टोळीचे नाव या 
शब्दाच्या अनुरोधे ठेवले असेल तर त्यावरून 
क्ग्वेदाच्या सप्तसिधू या भूमीतून म्हणजे भारतातून 
पश्चिम एशियाकडे आर्यांचा मोर्चा सिद्ध होतो असे 
का म्हणू नये? | नश 
'दाण्डेकरांच्या उलट अनुमान अधिक संयुक्तिक 
रीतीने गिरीशचन्द्र अवस्थींनी काढले आहे. दाव 
म्हणजे वणवा या संस्कृत शब्दापासून दाहे हा शब्द 
क्षाला आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे. इराणीय भाषेत 
वचा ह्‌ होतो. जसे नव चे नह॒ होते. त्याप्रमाणेच 
दाव चे दाह झाले तेव्हा तकंच करायचे तर आर्यांचा 
'पद्चिभेकडून पुर्वेकडे मोर्चा सिद्ध करणार्‍या तर्का- 
पेक्षा, पूर्वेकडून पश्चिमेकडे मोर्चा सिद्ध करणारे 
तंके अधिक अनायासे करता येतात. | 
मानवपर वाटणारे उल्लेख 
दासांचा मानवरूपाने उल्लेख कुठेच नाही असे 
नाही. ८.५६.३ मध्ये पौतक्रताने शम्भर दास दान 
दिले असे म्हटले आहे. १.५९२.८ मध्ये, हे उषे 
आम्हाला दासप्रवरग धन मिळो, असे म्हटले आहे. 
दासप्रवर्ग म्हणजे दासदासींचे समूह त्यात आहेत असे. 
येथे दास म्हणजे नोकरचाकर वा गुलाम असा अर्थ 
आहे. पणं गुलामगिरीची प्रथा साऱ्याच प्राचीन 
देशात होती. गुलामांच्या उल्लेखावरून आये/अनार्य 
संघर्षाचे अनुमान काढायचे तर जगातल्या सवच 
" देशात आयं/अनार्य संघषं झाले असे म्हणावे लागेल. 
८*४६.३२ मध्ये गवाश्‍्वादींचा तारक बल्बथ 
दास असतांना विप्राने शत दक्षिणा घेतली असे म्ह्टले 
आहे. चित्राव, तंरुक्ष वे बल्बूथ ही यजमानांची नावे 
मानेतांत. पणं पुढे “ हे वायो, तुझ्या दस्युंभक्तांनी 
मला झतावधि घेनुवृंषभ दिले ” असे भाषान्तर करर- 
तात. तेव्हा येथला दास हा उपक्षयिती वा उपद्रेवे- 


ज्यांचा उल्लेख येतो असे तिसरे पणि 


ऑगस्ट, १९८४ 


कारी नसून उलटा दाता काहे. दान्‌ दाने या धातू- 


' पासून इथला दास शब्द आलेला दिसतो. दास 


शब्दाचा पुढील वाडू्मयात नोकर वा गुलाम असा अर्थ 
कसा झाला यावर यावरून प्रकाश पडतो. दास सेवा 
करतो, सेवा करणे हा अर्थ काम देणे या शब्दप्रयो- 
गाने देखील व्यक्‍त करतात. जसे माझ्या सायकलंने 


'मला चांगले काम दिले. तेव्हा सेवा हा अर्थ दानार्थक 
धातूने व्यक्‍त होऊ शकतो. 


पण दस्यु हा शब्द दसु उपक्षये या धातूपासून 
झाला आहे. या धातूचा सेवा असा अर्थ होण्यास 
वाव नाही. त्यामुळे उपद्रवकारी हाच दस्यु शब्दाचा 
अर्थ कायम राहून पुढील वाड्मयात तो चोराला 
लावू लागले. न म 

दास शब्दाची व्युत्पत्तीदेखील दसु उपक्षये या 


धातूपासुन होऊ शकते. तेव्हा उपक्षय वा उपद्रव 


आणि सेवा यांची सांगड घालण्यासाठी १.९२.८ 


मध्ये शत्रूंना उपद्रव देणारे असा सायणाने दास 


शब्दाचा अर्थ केला आहे. या अनुरोधे दास म्हणजे 
मूलतः: सैनिकाची नोकरी करणारे व नन्तर साधा- 
रणपणे कोणतीही सेवा करणारे असा अर्थ झाला 
असे दिसते. . 

असे परिवर्तन दस्यूंच्या बाबतीत होऊ शकले 
नाही कारण त्याच्या मूळ धातूत अशा परिवर्तनाला 
सोय नव्हती. 
पणि, व्यापार आणि ग्रायी 

दस्यु व दास यांच्यासारखेच आर्यांचे शत्रू म्हणून 

वा. आहेत. या 
हेल कृग्वेदात काय माहिती मिळते, पणि हे 
अनाये मानव होते या मताला पुष्टी देणारे तीत 
काही आहे काय हे आता पाहू. | 

पणींचा निदेश करणारे मुख्य सुक्त १०.१०८ 
हे आहे. यात सरमा ही इन्द्राची दूती बनून 
गोधनाच्या शोधात पणींकडे आलेली आहे. ते तिला 
नाच दाखवून वश करू पाहतात. पण ती बधत 


सरमा ज्या प्रदेशात गोधनाचा शोध घेत आली 
तो रसा नदीच्या पलीकडे होता. रसा ही सिन्धूची 
उपनदी मानलेली आहे. 

पणि म्हणजे कवडीचुम्बक व्यापारी असे सायण 
म्हणतो. यात पण्‌ धातूचा अथं सौदा करणे किवा 


कग्वेदातील तथॉकथित आर्य-अनाये संघषं 


जव्वा खेळणे असा आहे. व्यापार व 'जुव्वा यांत 
पुष्कळ वेळा फारसा फरक नसतो. व्यापार जुव्व्या- 
सारखाच भाग्यावर अवलम्बून असतो. व्यापारी 
वर्गावर कवडीचुम्बकपणाचा आरोप नेहमीच कर- 
ण्यात येतो. | 

'पणींचे दुसरे विशेषण बेकनाट असे आहे. सायण 
याची व्युत्पत्ती हि, एक, नाट, म्हणजे दोन एक 
असे शप्रामक हिशेंब करून नाचविणारे सावकार 
असा करतो. शिरा | 

. तिसरे विशेषण ग्रथिन्‌ असे आहे. सायण याचा 
अर्थ जल्पकान्‌ असा करतो; . पण मृधवाच: या 
पणींच्या एका विद्वोंषणाचा अर्थ त्याने हिसितवाचः: 
असा केला आहे. ज्यांची वाणी हिसित म्हणजे अधू 
. आहे अश्या पणींना जल्पक म्हणणे विचित्र आहे. 
तेव्हा ग्रथी हा शब्द ग्रन्थ कोटिल्ये किवा ग्रन्थ्‌ 
बन्धने या धातूपासून असावा. या धातूचे कृदन्त 
ग्रथित असे होते. त्याचप्रमाणे न्‌ गाळून ग्रेथी असे रूप 
. झाले असावे. ग्रथी म्हणजे बान्धून ठेवणारे वा 

पणींचे चौथे विशेषण वैरदेय असे आहे. सायण 
याचा अर्थ दानवीरांनी देण्याचे धन असा करतो. 
_ पणींची अक्रतु, अश्रद्ध, अयज्ञ वगेरे विशेषणे 
दास/दस्यूंच्या विज्षेषणांसारखीच आहेत. | 

वरील सर्व विद्षेषणे मानवांना लागू होत असल्या- 
मुळे पणी है मानवी व्यापारी होते असे वाटेल. पण 
ते अमानव होते याबद्दल काहीच शंका राहू नये 
. अशी वचने अनेक आहेत. ११५११९ मध्ये हे मित्रा- 
वरूणांनो, पणींना तुमचे देवत्व लाभले नाही असे 
म्हटले आहे. कुणा कंजूष व्यापाऱ्यांना उद्देशून असे 
म्हणणे शक्‍य नाही, कारण त्यांना देवत्व लाभेल 
अश्ली अपेक्षा कुणी करीत नाही. पणींचे सामथ्ये 
अतिमानवी होते म्हणून त्यांना देवत्व लाभणे शक्य 
होते; पण त्यांची कृत्ये दुष्टतेची होती म्हणून त्यांना 
देवत्व लाभले नाही. ११८२ २ मध्ये पणींना 
मारून विप्रासाठी ज्योति करा असे अश्विनीकुमा- 
रांना म्हटले आहे- कंजुष व्यापाऱ्यांना मारून 
- आमच्यासाठी ज्योति कर ही भाषा फार ओढा- 
ताणीची आहे. वस्यूंप्रमाणेच प्रकाश अडवण हेही 
पणींचे काम होते ही कल्पना यात व्यक्त झाली 
आहे. ४.५८.४ मध्ये म्हटले आहे : “ पणींनी 


हि. 


गायीमध्ये तीन प्रकारचे घृत ल्पवून ठेवलें. हेतु हा 
की ते मानवाला मिळू नये. पण मग इन्द्राने. दूध, 
सूर्याने दही व अग्नीर्ने घुत मिळवून दिले. प्जेन्मदेव 
इन्द्राने पाऊस पाडून गायींना चारापाणी मुबलक 
मिळवून दिल्यामुळे त्या दुभत्या झाल्या, उन्हामुळे 
दूध आम्बून त्याचे दही होते.व अग्नीवर उकळल्या- 


मुळे तुप मिळते. तेव्हा सूर्याने दही व अग्नीने घृत 
मिळवून दिले याचा अथे स्पष्टच आहे. गायीमध्ये 


घृत दडवून ठेवणारा पंणी हा कुणी मानवी व्यापारी 
होता असे म्हणण्याचे धाष्ट्ये कोणी करील असे 
वाटत नाही, - | 
““.६.१३-३ मध्ये हे अग्ने, वेद्यंताग्नीने संगत 
होऊन तू ज्याला पाठवतोस तो ' शक्तीने वृत्राला 


.मारतो व पणींचे धन वा शक्‍ती अपहूत करतो 
.असे म्हटले आहे. येथला अग्नी हा त्रतजात म्हणजे 


यज्ञात पेटलेला अग्नी आहे. यज्ञ केल्याने पाऊस 
पडतो अशी समजूत आहे. यज्ञीय अग्नीच्या प्रभावाने 
पाणी अडवणारा वृत्र मरतो व पाऊस पडून पणींचे 
धनाची कमतरता निर्माण करण्याचे सामर्थ्ये नष्ट 


'होते, व सववेत्र समृद्धी होते. 


१०.६७-६ मध्ये गायींना कोण्डून ठेवणाऱ्या 
बलाला इन्द्राने केवळ आवाजाने मारले, मरुतांश्ली 
सख्य करून त्याने पणींना रडविले व गायी हिसकल्या 


असे म्हटले आहे. बल हा मानव- होता असे कुणी 


समजत नाही. तसेच मरुत्‌ हेही मानव नव्हते. या 
घटनेतले इन्द्र, बल व मरुत्‌ हे सवे अमानव आहेत. 
तेव्हा पणीचं तेवढे मानव कसे मानावे ? 
कंजूषपणाचा आरोप: फक्त मानवावरच होऊ 
हकंतो असे नाही. १'८३-३ मध्ये हे इन्द्रा, तू 
आमच्या बाबतीत पणि म्हणजे कंजूष होऊ नकोस 
असे म्हटले आहे. ८.४५: १४ मध्ये इन्द्रालाच पणि 


म्हटले आहे. नामदेवाने देवालाच कृषण म्ह्टले 


त्यातलाच हा प्रकार असावा. 
गायी इंडप करणे 

पणि हे मानव नव्हते याबद्दल आता कुणाला 
शंका उरली असेल असे वाटत नाही पणींचे मुख्य 
दुष्कृत्य म्हणजे गायी हडप करणे. या गायी म्हणजे 
खरोखरीच्या गायी असा अर्थ विवल्षित नाही हे 
अनेक क्लचांवरून स्पष्ट आहे. ९-१०८-६ मंध्ये 
दगडाच्या आतून कापून गायी बाहेर काढल्या असे 


3-3 


म्हटले आहे. १०.६८. १० मध्येही अश्ीच भाषा 


आहेः दगड फोडून ज्यांना बाहेर काढावे लागते 
' त्याःगायी म्हणजे दूध देणारे चार पायाचे पशु 
नव्हेत हे स्पष्ट: आहे. या गायींचे अप्या म्हणजे 
जलसम्बन्धी असे विज्षेषण आहे. तेव्हा गायी म्हणजे 
खडकासारख्या मेघातून बाहेर पडणारे पावसाचे 
पाणी वा मोठा. कातळ फोडून खणून काढलेले पाणी 
हा अर्थ स्पष्ट आहे. | 
. पण पणींच्य़ा सम्बघधात सर्वेत्रच गायी याचा अथ 
पाणी असा करता येत नाही. कारण १.३२. ११ 
मध्ये पणींनी गायी अडवून ठेवल्या त्याप्रमाणे दास 
व अहि यांनी पाणी अडवून ठेवले असे म्हटले आहे. 
पाणी अडवण्याला गायी अडवण्याची उपमा दिली 
आहे त्या अर्थी संवंत्रच गायी म्हणजे पाणीं नव्हे, 
नाही तर उपमान आणि उपमेय असा. भेळ्च उरणार 
नाही. 
एकंदरीत वणंनावरून गायी म्हणजे सर्वच प्रका- 
रचे धन' असा अथं आहे असे वाटते. वेदकाली गायी 
हे विनिमय वापरले. जात होते. ४.२४. १० मध्ये 
माझी इंद्राची मूति दहा गायींना कोण विकत घेईल 
असे विचारले आहे. तेव्हा गायी म्हणजे पैसा वा 
समृद्धी. वैदिक समाज हा मुख्यतः: शेतीवर जगणारा 
समाज होता. प्रजांचा म्हणजे जनतेचा कृष्टी: म्हणजे 
कसणारे म्हणून नेहमी उल्लेख येतो. या जनतेचा 
प्रमुख देव इन्द्र हा पावसाचा देव आहे. अतिवृष्टी व 
अवृष्टी हे शेतकऱ्याचे दोन मोठे शत्रू आहेत. म्हणून 
त्यांचा नाह करण्यासाठी इंद्राची सतत प्रार्थना 
केलेली आहे. पणींसारखे शत्रू हे वरील आपत्ती 
निर्माण करून कमतरता निर्माण करतात. ते गायी 
हरण करतात वा. दडवून ठेवतात व आपल्याला 
ळाभू देत नाहीत. चांगले पीक थेतेसे. वाटले की, 
आयत्या वेळी पाऊस पडू नये, वा पिकांना कीडच 
लागावी; गायींची चांगली जोपासना करून दूध- 
दुभत्याची रेलचेल होईल म्हणून आनंद मोजावा 


तोच एखादा रोग त्यांच्यात पसरून बऱ्याचक्षा ्ि 


आटाव्या वा मराव्या हे कार्ये पणींचे आहे. ते गायी 
हरण करतात म्हणजे एकन्दरच धनाची कमतरता 
निर्माण करतात. एखाद्या कंजुष सावकाराने नेहमी 
आपल्याला मिळावयाच्या रकमेचा असा हिशेब 
करावा की, आपल्याला जे वाटते त्यापेक्षा कमी 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९८४ 


हाती लागावे तसे पणी करतात अज्ली कल्पना 
आहे. 
पणींनी चोरलेल्या गायी या खरोखरीच्या गायी 
नव्हत्या व पणी. हे मानव नव्हते हे पणींवरील प्रमुख 
सुक्‍तातच स्पष्ट आहे. ज्या निगूढ गायींना बृहस्पति, 
सोम, सोम कुटणारे.दगड, विप्र व कृषि प्राप्त करते 
झाले त्या गायी निसगंक्रमानेच वर येवोत असे 
-१०१०८.२ मध्ये म्हटले आहे. बृहस्पति वगैरे सर्व 
यज्ञकर्मात सहभागी असणारे आहेत. यज्ञ केल्याने 
समृद्धी होते, समृद्धीच्या आड येणाऱ्या बद्धमुष्टि 
“पणिरूपी शक्‍ती नाहीशा होतात अशी श्रद्धा होती. 
. पश्च कडून आम्हाला देवी कृपा लाभली व म्हणून 
_आम्ही पणिरूपी मानवी शक्तींचा नाश करून त्यांनी 
' चोरून नेलेल्या गायी. परत मिळविल्या असे म्हणायचे 
असते तर सोमाला व सोम कुटणाऱ्या. दगडाला 
गायी मिळाल्या असे म्हणण्यात काहीच अथ नव्हता. 
पहिल्या ओळीतील-गायी %ताने म्हणजे विसगं- 
''मानुसार किंवा यज्ञाच्या सामर्थ्याने वर येवोत हे 
विधान महत्त्वाचे आहे. योग्य वेळी पाऊस पडला, 
व पिकांना व गुरांना. होणाऱ्या रोगादी पीडा झाल्या 
नाहीत म्हणजे निसगंक्रमानुसारच समृद्धी होते. 
निसगंक्रमाच्या आड येणाऱ्या दुष्ट शक्‍ती यज्ञाने 
नष्ट वा हतबल होतात म्हणून यज्ञाला करत म्हटले 
आहे. मानवी चोरावर बलप्रयोग करून चोरलेल्या 
गायी हस्तगत करण्याच्या क्रियेचे वर्णन गायी निसर्ग- 


क्रमाने वा क्रताने वर आल्या या शब्दांनी कोणी 
करणार नाही. . | | 


क, पणि हे वायुमण्डलातील राक्षस होते .असे 
 पकडोनेलने कबूल केळे आहे. पण नेहमीप्रमाणे 
पूळचा अर्थ असा असला, तरी पुढे तो शब्द अनार्यांना 
हावू लागले असे आपले पालुपद त्याने कायम ठेवले 
आहे. तेव्हा पणींचा मानवरूपाने कोठे उल्लेख आहे 
काय हे पाहिले पाहिजे... | 
-पणींचे मानवपर वाटणारे उल्लेख 
१९.६०.६ मध्ये म्हटले आहे: “हे असमाति 
अजा, अगस्त्यांच्या नातलगासाठी तू रथाला रोहित- 
वण अश्व जोड व सार्‍या अदानक्षील पणींवर 
आक्रमण कर," येथे दान न देणाऱ्या म्हणजे यज्ञात 
आहुती न देणाऱ्या असा अर्थ करून यज्ञ न करणार्‍या 
एखाद्या पणि नावाच्या अनार्य जातीवर चढाई 


करग्बेदातील तेथाकथित आर्य-अनार्य संघर्ष 


करण्याची भाषा आहे असे वाटण्याचा 'संभव आहे. 
पण' बृंहृद्देवतेत दिलेल्या आख्यायिकेप्रमाणे ही क्रचा 
अगेस्त्यांचौ भगिनी व सुबन्धूची माता हिंने म्हटली 
आहे. ही क्रचा म्हटल्यानंतर सातपांसून अंकराप्यंतं 
ज्या कचा आहेत' त्यांच्यात अग्नीने सुबन्धूला जिवंत 
केल्याचे वर्णन आहे. हा अग्नि असमाति राजाच्या 
प्रार्थनेने अवतीर्ण झालां. अर्थात पणींव॑र आक्रमण 
कर अंशी सहाव्या क्रंचेतली विनवणी ऐकून असमाति 
राजाने एखाद्या अनार्य मानवावर चाल केली नाही, 
त'र अग्तींची प्रार्थना करून सुबन्धूला जिवंत केले. 
तेव्हा विनंती ऐकून त्याने जे केले त्या अनुसारच 
विनंतीचा अर्थ लावला पाहिजे. ज्या पणींवर 
असमातीने आक्रमण केले तो एखादा मानव नसून 
मानवाचे पूर्ण जीवन त्याला जगू न देता मध्येच 
ओढून नेणारा मृत्यु होता. सहाव्या क्र्चेचा पुढील 
भ्रंचांशी काहीच संबंध नाही असें मानेल्यांशिवांय 
त्या क्चेचा मानवपर अर्थ करता येत नाही. 

१०.५७ च्या टीकेत सायण म्हणंतो- “ असमातिं 
नांवाचा इक्ष्वाकी राजा होता. बंधु, सुबंधु, 
श्रुतबंधु व विप्रबंधु असे त्याचे चार पुरोहित होते. 
ते गोंपायन होते. असमाति रांजानें त्या पुरोहितांचा 
त्याग करून दुसरे मायावी पुरोहित नेमले. तेव्हा हे 
चार पुरोहित क्रुद्ध झाले व त्यांनी राजावर अभिचार 
केला. मायावी असुरांना हे कळताचे त्यांनी सुबंधूला 
मारले. तेव्हा त्याच्या तीन. बंधूंनी अविनाहप्राप्ति- 
हेतुभूत असे ५७ वे सूक्त म्हटले. 

५७ च्या टीकेत चित्रावशयास्त्री म्हणतात- 
५ बुहुदुदेवंतामंते किरात व आकुलि नामक दोन 
असुरांनी इक्ष्वाकु राजा असमाति रायप्रीष्ठ याचे 
मन कलुषित करून सुबन्धु नामक पुरोहिंताचा वध 
करविला आणिं त्या  पुरोहिताच्या श्रुतबंधु आदि 
तीन कनिष्ठ बंधूंना हद्दपार केले. त्या प्रसंगी “माप्र 
गाम पथो वयम्‌” या मत्त्राने प्रारभ होणाऱ्या 
५७ व्या अभिचार सूक्ताचे पठण करून कनिष्ठ 

बंन्धूंनी मुत सुबन्धूला पुनरुज्जीवित केले. 

साऱ्या कथेचा रोख पाहता असमाति सुबन्यूच्या 
विरुद्ध होता असे दिसते. तेव्हा त्याने अग्नीकरवी 
सुबन्धूला जिवन्त करविले, व ६०१६ मध्ये अगस्त, 
भगिनी सुबन्धुमातेने असमातीचा धावा केला हे 
विचिंत्र वाटते. 


३-4 


. ऐंकूंग सन्दर्भ पोहता पाचवीप्रमाणे सहावी. क्रचाः 
देखील इन्द्रालाच उद्देशून असावी. ती असमातीलाच' 
उहेशून आहे असे मांनले तर सुबंधुमातेने असमातीचीच 
करुणा भाकल्यामुळे त्याला दया ओली वः त्याने 
सुबन्धूला जिवन्त करविले असे मानावे. असे मानले 
तर असमातीला पणींचा पराभव कर असे म्हणताना 
अकाल मृत्यूचा पराभव कर असेच विवक्षित दिसते. 
एकूण पणींचा येथला उल्लेख देखील निविवादपणे 
सानवाचा उल्लेख नाही. कारण अद्या उल्लेखाने 
काहीच संगति लागत नाही; एवढे पटायला हरकत 
नसावी. मग संगति लावण्याचा वरचा प्रयत्न कोणास 
पटो वा न पटो. _ , 

-प्रणि या शब्दाच्या बाबतीत दुसरी महत्त्वाची 
गोष्ट अशी की दास व दस्यु हे शब्द उत्तरकालीन 
संस्कृतात मानवांचे द्योतक म्हणून वापरले आहेत 
तसा पणि हा शब्द वापरलेला नाही. शुक्ल यजुर्वेद 
३५-११ मध्ये पणींना देवपीयु म्हटले आहे. महीधर 
व उव्वट हे दोघेही त्याचा अर्थ देवहिसक वा देव- 
द्वेष्टे असा करतात. मॉनियर. विल्यम्सच्या इंग्रजी- 
संस्कृत कोशात मायझर वा ट्रेडर यांना प्रतिशब्द 
म्हणन पणि शब्दाचा उल्लेख नाही. आपट्यांच्या 
कोह्यात पणि याचा अर्थ मायझर असा दिलेला आहे; 
पण उत्तरकालीन संस्कृतात या अर्थी तो कोठे 
वापरलेला आहे याचा उल्लेख केला नाही. 

आधुनिक संशोधकी कल्पनांनी दासांना पर्चिमे- 


शियातील दाहे ठरविले त्याचप्रमाणे पणींना 
फोनीशियन ठरविले आहे. पणि व फोनीशियन यांत 


ध्वनिसाम्य आहे व फोनीशियन हे व्यापारी होते. 
या व्यतिरिक्त या मताला काही आधार नाही. 
युद्ध म्हणजे यक्ष | 
दास, दस्यु व पणि आणि त्यांच्याशी झालेली 
आर्यांची युद्धे हा काय प्रकार आहे याचे सम्यक्‌ 
ज्ञान होण्यासाठी वेदा हि यज्ञार्थमभिप्रवृत्ता: । वेद 
यज्ञासाठी प्रवृत्त झाले ही प्रांचीन परंपरा लक्षात 
ठेवली पाहिजे. ' वेदातील क्रचा यज्ञात म्हणण्यासाठी 
रचल्या गेलेल्या आहेत असे या परंपरेप्रमाणे ठरते. 
यज्ञ हीच वैदिकांची प्रमुख उपासनापद्धती होती. यज्ञ 
करून आपल्या मानवी व अमानवी शत्रूंवर विजय 
मिळवितां येतो अशी त्यांची श्रद्धा होती. किंबहुंना 
हे यज्ञ म्हणजेच अश्या शत्रूंवर विजय मिळेंविण्यांसांठी 


अनुक्रमणिका 


3-4 


केलेली युद्धे होती. ३-२९.९ या क्र्चेवर टीका कर- 
ताना सायण म्हणतो को, वेदात पुष्कळ वेळा यज्ञ व 
युद्ध हे शब्द समानार्थी वापरले आहेत. १०.२७.२४ 
ही त्रश्चा या बाबतीत निर्णायक आहे - 


आदित्यदेवता हे तुमचे जीवन आहे. तिला जाणा. 
समर्यामध्ये एवढे लपवून ठेवू नका. आदित्य स्वर्गाला 
प्रकट करतो व पणि झाकून ठेवतो. त्या शुद्ध 
कर्त्याचे गमन कधी सुटत नाही. येथे समर्य हा शब्द 
समर या अर्थी वापरला आहे असे मानण्यास फारच 
ओढाताण करावी लागेल आदित्यदेंवता समरामध्ये 
म्हणजे युद्धामध्ये झाकून ठेवणे हा शब्दप्रयोग सरळ 
नाही. सैन्यसंचलनाच्या धुळीमुळे सूये झाकला जातो 
हे येथे विवक्षित नाही. कारण अशी वर्णने 
सेन्यशक्‍तीचा गौरव करण्यासाठी केली जातात. 
उलट या क्रचेमध्ये आदित्यदेवतेला समर्थामध्ये 
झाकून ठेवू नका अशी विनंती आहे. समर्यामध्ये 
झाकून ठेवल्यामुळे तिचे ज्ञान होण्यास अडथळा 
होतो. लक्षावधि सैनिकांच्या हालचालीमुळे धुळीचे 
लोट उडून सूर्य झाकण्याची घटना ही सूर्याचे ज्ञान 
होण्यास बाधक आहे म्हणून हे सैनिकांनो लढू नका 
अशी विनंती येथे अभिप्रेत आहे असे समजणे हास्या- 
स्पद आहे. देवतेला यज्ञामध्ये ठेवणे हा शब्दप्रयोग 
सार्थ आहे. यज्ञ ही उपासनापद्धती आहे. उपासना- 
पद्धतीचे बाह्य आचार नुसते यांत्रिकपणे पाळल्याने 
उपास्य देवतेची नीट ओळख पटत नाही. त्यासाठी 
आणखी कशाची तरी आवड्यकता आहे. केवळ 
स्नानसंध्याटिळेमाळा करून देव पावत नाही. त्या- 
साठी अंतःकरणाला देवाची ओळख पटली पाहिजे 
असे जे साधुसंत म्हणतात त्यातलाच भाव येथे प्रकट 
झाला आहे. 


सायणाची स्पष्टीकरणे फार महत्त्वाची आहेत. 
यज्ञ म्हणजे मानवी ब अमातवी शत्रूवर विजय 
मिळविण्यासाठी केलेले युद्ध ही क्रचाकारांची भूमिका 
अजिबात विचारात न घेतल्यामुळे व भारतावरील 
आर्याच्या स्वारीच्या कल्पनेने डोक्यात ठाण मांडल्या- 
मुळे पुष्कळशा वेदवाचकांना आर्यांची अनार्यांशी 
झालेली शतशः युद्धे क्रग्वेदात वणिली आहेत असे 


वाटू लागते. अशा गेरसमजापासून बचावण्यासाठी 
क्रइग्वेदाचे यज्ञप्रधानत्व लक्षात ठेवणे जरूर आहे. 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९८४ 


मानवी व अमानवी शत्र्वर विजय मिळविणे हे 
यज्ञाचे कार्य इतर अनेक क्रचांत स्पष्ट आहे. एकट- 
दुकट तक्न्वांतील उल्लेखाची ती बाब नाही. 
१०.८७-४ म्हणते- 
यज्ञेरिषू: संनममानो अग्ने 
वाचा शल्यां अशनिभिदिहान: । 
ताभिविध्य हृदये यातुधानान्‌ 
प्रतीचो बाहून्‌ प्रतिभड्ध्येषाम्‌ ॥ 
हे अग्ने, आमची स्तोत्रे व यज्ञ यांनी आपल्या 
बाणांची अग्रे तीक्षष करीत तू यातुधानांच्या हूृदया- 
वर प्रहार कर. 
एकूण दास, दस्यु व पणि हे आर्याचे शत्रू मानव 
असल्याबद्दल मग्वेदात एका अक्षरानेही उल्लेख 
नाही व या अमानवी शत्रूंशी झालेले युद्ध म्हणजे 
यज्ञ हे दोन परंपरापूत मुहे लक्षात घेतले की, 
त्रहग्वेदात आर्य/अनार्यसंघष आहे ही कल्पना सवेंस्वी 
निराधार आहे हे स्पष्ट होते. 
इन्द्राची जातकुळी 
दास, दस्यु व पणि यांच्या संहाराच्या वर्णना- 
वरून आर्य / अनायंसंघर्षाचे अनुमान काढता येत 
नाही यासाठी दुसरे एक प्रमाण म्हणजे हे संहाराचे 
काम बहुधा इन्द्र करतो. कधी कधी अग्नि, अशश्‍विनी- 
कुमार वगेरे देखील हे काम करतात. अर्थात ही 
देवतांची कामे असल्यामुळे साहजिकच ऐतिहासिक 
नाहीत. अग्नि व अश्विनीकुमार हे मानव होते असे 
कुणा संशोधकाचे मत असल्याचे वाचनात आले 
नाही. इन्द्राला देखील पेरी व दाण्डेकर यांशिवाय 
कोणी मानव मानीत नाहीत. मॅक्‍्डोनेल इन्द्राचा 
समावेश वायुमण्डलामधील देवतांमध्ये करतो. 
इन्द्र हा मुख्यत: मेघग्जना व पर्जन्य यांचा देव 
आहे. इन्द्राचे वज्र म्हणजे वीज असे उल्लेख आहेत. 
तसेच पावसाळ्यात दिसणाऱ्या पृथक्कृत रंगीबेरंगी 
सूर्यकिरणांना इन्द्रधनुष्य म्हणतात. अग्नि हा इन्द्राचा 
जुळा भाऊ मानला आहे. मरुत्‌ म्हणजे वादळी वारे 
हे त्याचे सहकारी होते. पृथ्वी दहापट झाली तरी 
इन्द्र तीत मावणार नाही एवढा तो महान होता. 
त्याने आकाशात सूर्याची स्थापना केली. उडणाऱ्या 
पर्वेतांना त्याने स्थिर केले. आकाश व पृथ्वी पूर्वी 
एकमेकांना चिकटून होती. एकमेकाला चिकटलेले 
रबराचे तुकडे वेगळे करावे त्याप्रमाणे इन्द्राने 1. 


., _गा२त 


| 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


क्रग्वेदातील तथाकथित आर्य-अनार्य संघर्ष 


वेगळे केले व ते पुनः एकमेकांवर आदळू नयेत 
म्हणून आसं जसा रथाच्या चाकांना धरून ठेवतो 
तसे धरून ठेवले. तो उषेचा रथ मोडतो. 

इन्त्राचे वणन हे कोणा मानवाचे वर्णन नाही 
योबेहेंल कौणाचं परंपरागंत वेदाभ्यासकाला शंका 
नव्हती. पण पेरी व दांडेकर यांनी, वरील सव 
वर्णने जमेस धरूनही इन्द्र हा मुळात मानवच होता 
असे मत मांडले आहे. इंद्राच्या जन्माचे वर्णन आहे 
म्हणून तो मानव मानावा असा त्यांचा एक युक्‍्ति- 
वाव आहे. २१४८ व ४.१८ ही सूक्ते इन्द्राच्या 
जन्माचा उल्लेख करतात. यांपैकी पहिल्या सुक्‍्ता- 
मध्ये इंद्राने जन्मल्यावरोबर त्वष्ट्याला मारले, 
तो दूध न पिता सॉमंच प्याला, यांवरून हे कुणा 
मानवाच्या जन्माचे वर्णन नाही हे स्पष्ट आहे. दुस- 
रीच्या चौथ्या. क्रचेमध्ये अदितीने इन्द्राला हजार 
महिने गर्भात धारण केले असे म्हटले आहे. अदिती 
ही देवता होती, कोणी मानवी नव्हती. पाचवीमध्ये 
जन्मल्याबरोबर तेज धारण करीत इंद्राने द्यावा- 
पथ्वी भरून काढल्या असे वर्णन आहे. दहावीच्या 
अनुसार इंद्राला जन्म दिला तोच मुळी स्थविर 
अवस्थेत. तो कधी तान्हा नव्हताच. 

८४५४ मध्ये इंद्राने जन्मल्पाबरोबर हातात 
ब्राण घेऊन उग्र म्हणून कुणाकुणाची कीति आहे असे 
विचारले, १०:११३-४ मध्ये इंद्राने जन्मल्याबरोबर 
स्वर्गाचे स्तम्भन केले असे म्हटले आहे. ८"७९'१५ 
मध्ये अभेक असतानाच इंद्राने नव्या रथावर आरो- 
हण करून पिता व माता यांच्यासाठी विभुक्रतु अशा 
महिष मृगाला पक्षिले म्हणज पचविले असे वर्णन 

मते हा महिषमृग म्हणजे संघ. 


आहे. सायणाच्या मत ( षि 
त्याला इंद्राने शिजविल म्हणजे वृष्टी करायला 


लावले. ही संवे वर्णने एखाद्या मानवाच्या जन्माची 


आहेत असे समजणे हास्यास्पद आहे. 

इन्द्राचे सोमप्रेम हे त्याच्या मानवत्वाचे सगळयात 
प्रबळ प्रमाण आहे असे दॉण्डेकर म्हणतात. पेरी 
म्हणतो की, १०१११७ मध्ये वणिलेली इन्द्राची 


अवस्था इतकी वास्तव आहे की, ती मानवाची नाही 


असे मानणे कठीण आहे. या सूक्तात द्यावा व प्स्बीं 
माझ्या एका बाजूइंतक्याही नाहीत, मी स्वगे व 
न, माझा एक पक्ष स्वर्गात 


पृथ्वी यांचा अभिभव करी नदीचा 
व एक पृथ्वीवर आहे. मी देवांना हवि वाहून नेणारा 
न.भा. ४ 


अनुक्रमणिका 


त 


अग्नी आहे वर्गरे मानवाला लागू न होणारी वणंने 
आहेत. ४-२९.७ मध्ये इन्द्र सोमाची तीन सरोवरे 
प्याला असे म्हटले आहे. इन्द्र हा मानव असता तर 
तीन सरोवरे पिऊ शकला नसता म्हणून दाण्डेकर 
याला अतिशयोक्ती म्हणतात. एकूण सोमपानाचे 
वणेंन अमानवी वाटले तर ते अलंकारिक म्हणून 
निकालात काढायचे व वास्तविक वाटले तर त्यावरून 
इन्द्राला मानव म्हणायचे वस्तुतः इन्द्र सोमाची 
तीन सरोवरे प्याला हे वणन अतिशयोक्तीचे नसून 
तो एकाच वेळी हजारो ठिकाणी चाललेल्या यज्ञातला 
सोम पितो म्हणून अगदी वास्तविक आहे. इंन्द्राला 
मानव म्हणून मग या साध्या वर्णनाला अतिशयोक्ती 
मानून निकालात काढणे, आधी पायावर कुऱ्हाड 
मारून मग त्यावर मलमपट्टी करीत बसण्यासारखे 
आहे. इन्द्राच्या सोमपानाच्या अमानवी वणेनांना 
अतिशयोक्ति अलंकार म्हणायचे तर त्यांच्या वास्तव- 
वादी वर्णनांना स्वभावोक्ति अलंकार म्हणून ते 
देवतेच्या सोमपानाचे वर्णन का मानू नये? 
बृहद्ेवतामते लवक्रषीच्या रूपाने सोम प्राशिणाऱर्‍्या 
इन्द्राला अन्य क्रषींनी पाहिले. तेव्हा सोममदोत्पन्न 
स्वशरीरस्थितीचे आणि पराक्रमांचे वणन त्याने या 
सुक्‍्तहारा केले. चित्राव-या माहितीवरून सोम- 
मदाच्या व्णंनाचा सगळाच उलगडा होतो. लव- 
क्रूषीच्या अंगात इन्द्र संचारला होता किवा तो तशी 
बतावणी करीत होता. सोमपानाच्या वरणेनात जी 
वास्तवता असेल ती सोम पिऊन मत्त झालेल्या एका 
मानवाचे म्हणजे लवक्रषीचे तीत वणेन आहे म्हणून 
आली आहे. अवास्तवता व दैवी वर्णने जी आहेत ती 
इन्द्राबद्दल लवक्रषीच्या ज्या कल्पना होत्या त्याच 
त्याच्या तोंडून सोमाच्या तारेत बाहेर पडल्यामुळे 
आहेत. एखाद्या बाईच्या अंगात काली संचरली की, ती 
कालीच्या लौकिक कल्पतेप्रमाणे भाषणे करू लागते. 
तिच्या वर्तनात जो वास्तव अंश असतो तो ती 
खरोखरीची स्त्री असल्यामुळे असतो. अश्या वणेना- 
वरून काली ही खरोखरीच एक मानवी स्त्री आहे 
असे कुणी म्हणू लागल्यास त्याला काय म्हणावे ? 
दाण्डेकरांची विचारपद्धती अवलंबिली तर 
इन्द्रच काय, शिवाच्या विवाहाचे व मुलाबाळांचे 
बास्तववादी वर्णन केले आहे, सरस्वती, लक्ष्मी 
वगैरेंच्या स्त्रीसौंदर्याचे व सवतीमत्सराचे देखील 


य 


वर्णन आहे, म्हणून शिव, लक्ष्मी, सरस्वती वगैरे 
देखील मानव आहेत, शिव हा देव नसून त्या 
नावाचा एक मानव खरोखरच पारवती नावाच्या 
आपल्या पत्नीबरोबर हिमालयात राहत आहे, 
लक्ष्मी व सरस्वती या खरोखरीच्या स्त्रिया आहेत 
असे म्हणायला काय हरकत आहे ? 

यावर कोणी म्हणतील की, राम व कृष्ण हे 
देखील मानव होते; पण त्यांना समुद्राला बाणाने 
भिववून शरण आणणे, मेलेला द्विजपुत्र जिवन्त 
करणे, गोवर्धन पर्वत उचलून धरणे वगैरे अमानवी 
कृत्ये चिकटविली आहेत. तसेच मूळच्या मानवी 
इन्द्राला देवी सामथ्ये चिकटविले नसेल क्यावरून ? 


यावर उत्तर असे की, रामायण व महाभारत 
वाचताना आपण एखाद्या मानवाचे जन्मापासून 
मृत्यूपयंतचे चरित्र वाचत आहोत याबद्दल शंका 
येत नाही. हे मानव ऐतिहासिक होते की काल्पनिक 
हा प्रश्‍न येथे असंबद्ध आहे. कादंबरीतला नायक 
काल्पनिक असला तरी मानवच असतो. राम- 
कृष्णांना चिकटविळेली अमानवी कृत्ये फार थोडी 


आहेत व ती देखील मानवी व्यवहार करतानाच 
केलेली आहेत. 


दुसरे असे की, राम व कृष्ण हे मानव होते एवढेच 
नव्हे तर ऐतिहासिक मानव होते अल्ली या देशात 
हजारो वर्षांची परंपरा आहे. त्यांच्या चरित्राश् 
संबद्ध अशी स्थळे देशभर दाखविली जातात व या 
स्थळांची ही परंपरा लिखित इतिहासाचे हात जेथ- 
पर्यंत पोचतात त्यापेक्षा देखील प्राचीन व अक्षुण्ण 
आहे. रामायण व महाभारत हे ग्रंथ रामकृष्णांना 
देव मानीत नसून अवतार मानतात, अवतार हा 
देवाचा असला तरी तो मानव असतो. 


या उलट, इन्द्र हा मानव नव्हता, मानवरूपाने 
कधीही न येणारा देव होता, त्याची कृत्ये ऐतिहासिक 
नेसून अतिमानवी व प्राकृतिक होती अज्ञीच हजारो 
वर्षांची परंपरा आहे. इन्द्राचे जन्मापासून मृत्यूपर्यंतचे 
इहळोकीचे चरित्र सांगण्याचा कोठेच प्रयत्न नाही. 
तेव्हा क्ग्वेदातील स्पष्ट वर्णने व हजारो वर्षांची 
परंपरा खोटी मानून इंद्राच्या कृत्यांत मानवी इति- 
हास शोधण्यासाठी पाइचात्त्य पंडितांच्या निरंकुश 
कल्पनाजालापेक्षा फारच बलवत्तर प्रमाण पाहिजे. 


*>च्क - 9 | 
9 | 
। 
10 || 
| 
| 
। 
(0)_ (> । 

राज्य मराठी विका: 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९८४ 


मोठा आटापिटा करून इंद्राला मानव ठरविल्या- 
वरही या पंडितांनी जे निष्कर्ष काढलेले आहेत ते 
त्यांच्याच अंगलट येणारे आहेत. ई सेग म्हणतो की 
व्यंस हा दास इन्द्राचा बाप होता. ज्या वृत्राला इंद्र 
नेहमी मारतो तो या त्वष्ट्याचा मुलगा होता. इंद्र हा 
बापाच्या बाजूने दासांचा व आईच्या बाजूने देवांचा 
वंशज होता. आर्योत्तम इंद्र व अनार्योत्तम वृत्र हेच 
याप्रमाणे भाचे-मामे ठरल्यावर आर्य / अनार्य संघर्ष 
हा कस-कृष्ण संघर्षाप्रमाणे यादवी युद्धाच्या स्वरू- 
पाचा ठरतो. आणि तीही यादवी मानवांची नव्हे 
तर देवयोनितल्या लोकांची, 

कारण इंद्र हा जसा देव होता तसाच त्याचा 
मुख्य शत्रू जो वृत्र त्याचा बाप हा देखील एक 
वैदिक देव होता. १.१४२.१० मध्ये त्वष्टा आमचे 
पोषण करो असे म्हटले आहे. यास्काच्या मते त्वष्टा 
म्हणजे तूर्णमश्‍नुते, वाढवितो वा व्यापतो तो. साय 
णाच्या मते वृष्टि वगैरे क्रियांचा कर्ता असा त्वष्टा 
शब्दाचा अर्थ आहे. १. १८६६ मध्ये त्वष्टा आमच्या 
यज्ञात येवो अशी प्राथना केली आहे. १.१८८.९ 
मध्ये त्वष्टा हा र्पांचा प्रभू व सर्वे पश्लूंना व्यक्‍त 
करणारा असे म्हटले आहे. २.३.९ मध्ये त्वष्टा 
आम्हाला प्रजा देवो असे म्हटले आहे. २.२३. १७ 
मध्ये ब्रह्मणस्पतीला त्वष्ट्याने निभिले असे म्हटले 
आहे. म्हणूनच वृत्र हा ब्राह्मण होता व वृत्रवधाने 
इंद्राला ब्रह्महत्येचे पातक लागले ही कल्पना निघाली 
असावी. २-३१.४ मध्ये त्वष्टा आमच्या रथाला 
प्रेरणा देवो असे म्ह्टले आहे. ३.५५ १९ मध्ये 
त्वष्टा हा देव विश्वरूप सविता आहे, त्याने प्रजांचे 
पोषण व बहुप्रकारे जतन केले असे म्हटले आहे. 
५'४९-४ मध्ये विष्णु, वायु, सोम, क्हभ्‌ व अक्विनी- 
कुमार या देवांमध्ये त्वष्ट्याचे नाव गोवले आहे. 

उकूण त्वष्टा हा वेदिक देव होता यात संशय 
नाही, त्याची व इंद्राची स्पर्धा होती असे दिसते. 
१०.४९.१० मध्ये त्वष्ट्याला 
मी केला असे इंद्र म्हणतो 
विष्णूच्या स्पर्धेची 
वृत्राला त्वष्ट्याचा 
विस्तार केलेला दि 
त्वष्ट्याला जन्माने 
चमसातले सोमं 


1 न साधलेला पराक्रम 
* पुराणांतरी जशी शिव- 
केथानके आहेत त्याचप्रमाणे 
उतत कल्पुन इंद्र-त्वष्ट्स्पर्धेचा 
सतो. ३.४८.४ मध्ये इंद्र 
न्मानेच पराभूत करून त्याच्या 
म प्याला असे म्हटले आहे. 


१<७९७ | 9 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


कास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


कग्वेदातील तथाकथित आर्य-अन्नार्य संघर्ष २७ 


इंद्राचे शत्रू हे केवळ अमानवच नव्हे तर शक्‍ती या देखील प्रार्थनेचा विषय होतात व 
देवयोनीतले होते. ज्या शक्‍ती मानवापेक्षा अधिक हितकारी दैवी शक्‍ती हा तर प्रार्थनेचा मख्य विषय 
शक्तिशाली आहेत त्या अधिकारी असल्या तरी असतोच. रव 
देवयोनीतल्याच. त्यांच्यापासून बचाव करायचा  सारांशतः क्रग्वेदातील तथाकथित आये/अनायं 
असेल तर एक तर त्यांचीच प्रार्थना करावी किंवा संघर्षे या दैवी व प्राकृतिक घटना आहेत. कुठेकुठे 
त्यांच्यापेक्षा अधिक शक्तिमान देव कल्पून त्याची व्यक्‍्तित्वारोप करून त्यांचे वर्णन केले आहे. या 
प्राथना करावी. सुर व असुर शब्दांतील घोटाळा वणंनावरून मानवी इतिहास शोंध्‌ जाण्यास दुरा- 
निर्माण होण्याचे कारण देवी पण अहितकारी ग्रहाशिवाय दुसरा आधार नाही. 


€>:€€>€€€>€>€€ €>3€>€ €>€93€3€>€3 99 च. ००७ च चस्के€>:** 
(१ । सत्‌फलाय सहकारिता | 0) 
9 वाईकरांच्या जिव्हाळ्याची... - 
(र ९* "च. ऑप 4 0 
0) दि वा अर्बन को-ऑप. बँक लि. 0 
१" वाई ( सातारा ) फोननं७ (00 

९) 
: कै मुदत ठेवींवर भाकर्षेक व्याज शै बचतीच्या विविध योजना कै सुलभ हप्त्यांची - 
6 हायरपरचेस योजना जर सेफ डिपॉझिट लॉकसंची सोय क्र तत्पर सेवा 0) 
९ शाखा : पांचगणी; फोन नं. २२० (0) 
९ 0 
0) . ९) 

र, (! 11७ 313. " नू. पटवधन 
७) प. कृ, अभ्यंकर तत ळल. 1 3 ध् कव्या 0 
- मॅनेजर ऐै 
:श्ञे 

€3:€9€3€3€9€3€>€9€६9€>€>€3€3€3९3 €$€>€9€9€3€9€>€9:€36 


पन्ट2 ळा 9 र्शा। 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकार 
राज्य मराठा [वकास सस्थद्वार 


संगणकीकृत 


आपण बोलतो तसं लिहितो का ? ( उत्तरार्ध )* 


श्रीकृष्ण खडपेकर 


व्यंजनांचे विभाजन आणि वैचित्र्य 

आपण यापूर्वीच पाहिले आहे, की आमच्या समोर 
पाच प्रमुख वर्ग व पाच उपवर्ग असे दहा वर्ग 
आहेत नि त्यांशिवाय भरीचे चार वर्ग असून 
त्यांतला शेवटला वर्ग केवळ जोडवण उच्चारासाठी 
वापरल्या जाणाऱ्या स्वतंत्राकृतींचा आहे. सुरुवातीला 
येणारी “श्री' “इ' कार वगळता लिहिल्यास 
होणारा '* श्र ', ' क्ष ' ऐवजी वापरात येणारा “क्ष, 
महाराष्ट्रात शिकविला जाणारा ' दुन्य' या उच्चा- 
राचे चिन्ह बनलेला 'ज्ञ' आणि हिंदी भाषिकांनी 
वर्णमालेत समाविष्ट केलेला 'त्र' अश्या या चार 
आकरृतींना मूलाकृती म्हणून उच्चारदृष्ट्या समाविष्ट 
करणे अयोग्यच ठरते. पुन्हा याही चोकडीत 'श्र ' 
आणि 'त्र” यांच्यात उच्चारदृष्टीने 'र' चा 
ध्वनी स्पष्टच येतो. त्याची मूलाधार व्यंजनाकृतीशी 
जोडण्याची पद्धतही एकसारखीच आहे. परंतु, आमच्या 
डोळ्यांसमोर * र ' ही अकारदर्दांक ऊध्वेंग किवा 
उभ्या रेषेची आकृती असल्याने आपण त्यांना स्वतंत्र 
चिन्हे मानण्याची चूक करीत आहोत. मराठीची 
ऐतिहासिक लिपी जी मोडी, तीत र ' या अक्षरा- 
साठी शब्दातील त्याच्या स्थानपरत्वे वेगवेगळी रूपे 
आहेत. मोडीत “रा ' हा “त्रा! असा काढला जातो. 
बाळबोध लिपीत आम्ही ' प्राण ', ' प्रास ', ' ब्रज ', 
'ब्रण' अश्या तर्‍हेने हे शब्द सर्रास लिहितो. या प्रत्येक 
शब्दात आम्ही सारे अल्पोच्चारित ध्वनी पूर्णाक्षरांनी 
वा व्यंजनांनी लिहीत जातो आणि तिला ' र दर्शी 
“,' तिरपी रेषा जोडतो असेही समजतो. परंतु 
सत्य असे हवे, की आम्ही “र ' ऐवजी “त ' हेच 
अक्षर वा वणंचिन्ह वापरीत असतो. त्याला काना 
देऊन “आ ' कार जोडून फक्‍त अल्पोच्चारित पूर्वांगे 
चुकीची लिहितो. खरे म्हणजे “प्राण ' किंवा ' प्राण! 
“ ठरण ! किवा ' हण ' असे लेखन योग्य ठरेल. परंतु 


* या लेखाच्या छपाईत ज्या तांत्रिक अडचणी आल्या, त्या दूर करण्यात श्री. अनंत 
यांनी बहुमोल मदत केली. त्यांचे आम्ही आभारी आहोत. - संपादक 


। 


“र ' साठी आम्ही ध्वनिविचार न करता रूढाकृती- 
साठी नवनवी चिन्हे जन्माला घातली आहेत. 

“ सूर्य ', । रकाना ', 'राष्ट्र', ' प्रसाद', 'चौर्‍्यांशी' 
हे पाच शब्द वाचल्यानंतर ध्यानात येईल, की 
अधोरेखित वर्णाचा उच्चार किंवा ध्वनी सववत्र पूरण 
*'र ' चाच आहे. 

असे असताना आम्ही “* अ'कारदर्शी ' उध्वेग ' 
ऊफे उभ्या रेषेविना ' र ' ची आकृती ' र ' साठी 
स्वीकारल्याने अकारणच तीन चिन्हांना जन्म 
दिला आहे. ज्याप्रमाणे आम्हाला “ल ' चा 
“ल ' करताना अडचण भासली नाही तर 'र 
ऐवजी “त्र! ही आकृती स्वीकारण्यास कोणती 
अडचण उरते ? आमच्या “प्र ' मध्ये पसत, 'त्र ' 
मध्ये तून- प्र ' ग्र मध्ये गफत्र हेच आहेत. 
राहिला प्रश्‍न “श्र ' चा ; आपल्या ध्यानात 
येईल, की तो सोडवायला “ज्ञ ! या वर्णाची ख्वे 
तपासावी लागतील. 

आम्हाला ' श ' शिकविला जातो दीड उभ्या 
रेषांचा ! या दीड रेषा 'ग' या आहेत. अर्ध्या 
उभ्या रेषेखाली आपण अंकामधील २! हा 
आकडा जोडतो नि आमचा शझ तयार होतो ! 
नागरी लिपी हिंदीसाठी शिकणारी मंडळी '२' च्या 
आकड्याला वरील भागी गाठ देऊन '१' असं 
पुर्वाग जोडून 'श ' बनवतात आणि दोन्हीही 
भाषाभाषी “ इवान ' व ' इवास ' हे शब्द ' श्‍वान! 
किंवा “ *वान ' आणि वास असेच लिहितात ! 
म्हणजे उच्चारातील अर्धा 'शू' किंवा “श्‌! 
लिहिताना तो आडवा करण्याचा प्रधात पाळला 
जातो. म्हणजेच आम्हाला परिचित असणाऱ्या 
“श्री ' मधील अर्धा किवा अल्पोच्चारित ' शा 
“५' असा बनतो ! यातूनच योग्य लेखनाला 
कोणत्या तरी एकाच आकृतीचा पाठपुरावा केल्याने 


चितळे, पुणे 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


आपण बोलतो तसं लिहितो का ? (उत्तराध) 


' प्रमाण ' आकरतींनी उच्चार लिपिबद्ध करणे शक्‍य 
होईल हे स्वीकारणे भाग पडते. 

आपण “र 'च्या विचारात 'श्री मुळे ' शश 
कडे वळलो. परंतु त्यामुळे मूळ 'र किवा त्र ' 
चा अल्पोच्चारांचा प्रश्‍न संपला नाही. वरील जोडा- 
क्षरांत वा जोडवर्णांत' र' ची आकृती "1 ' ही 
उभी रेषा व तिच्याशीं ६० अंश्यांचा कोन करून 
मध्यावर भेटणारी '» ' तिरपी रेषा अशी बनविली. 
तरीही हीच रेषा * चौर्‍्यांशी ' मध्ये प्राय: आडवी 
झालेली आढळते. तरीही नव्या स्वीकार्य “त्र ' चे 
पुर्वांग म्हणून तिचे “प्र ' शी असलेले साम्य नाका- 
रता थेत नाही अन्‌ “ अ ' कारविरहित अल्पो- 
च्चारित “त्र ' म्हणून हे ग्राह्मच ठरते. अर्थात 
या ' उच्चार ' शब्दाच्या श्रेणी तपासण्यासाठी 
आपणास तीन-चार पारिभाषिक शब्दांची ध्वनि- 
विचार अंगाने छाननी करावी लागेल. पहिला शब्द 
' उच्चार ' ! मुखावाटे आवश्यक मुखावयवांचा 
वापर करीत वर येऊन बाहेरील वातावरणात कपने 
करीत श्रवणेंद्रियापर्यंत ' चर ' किवा ' चल ' ध्वनी 
म्हणजे ' उच्चार ' होय. तो कधी पुसट, अस्पष्ट 
किंवा निसटता असतो. त्यालाच संस्कृत ध्वनिविदांनी 
' निभृत ' असे नाव दिले आहे. त्यानंतर आमच्या 
भाषिक परंपरेने आम्हाला सारे अन्त्य ' अ कार 
हवेत सोडून देण्याची सवय लावली आहे. त्यामुळे 
: होवट ', 'गोड , 'फळ , 'तेल',, “वीट या 
साऱ्या शब्दांतील अकारांत व्यंजने आम्ही शेवट, 
गोड, फळू, तेल्‌ आणि वीट्‌ अश्लीच उच्चारतो. 
या " उच्चारदर्शी पायमोड चिन्हांता आमची 
मराठीतील रूढ संज्ञा ' हलन्त चिन्ह ' अशी आहे. 
अर्थात मराठीत आम्ही वणे -व्यंजने- ' अ ' स्वराने 
यक्‍तच क्षिकतो. तेव्हा त्यांना पाय मोडल्या- 
शिवाय उच्चारविचारात व्यंजने म्हणणे कठीण जाते. 
लेखनातील व्यंजने अकारयुक्‍त व उच्चारातील मात्र 
पाय मोडन नंतर त्यात स्वर मिळविठेली चिन्हे 
म्हणजे ह हल्‌ ' ऊफ व्यंजने होत. अर्थात वैज्ञा- 
निक ध्वतिमूल्यात निभूत आणि हलन्त उच्चारातील 
अंतर मापणे कंपमापन यंत्राने सहजसाध्य आहे. 
आपण स्वरित व्यंजनाचे प्रमाण मूल्य १०० धरल 
तर निभत उच्चार ३० किंवा २५ ठरावा, 
य 'शी समबल रूपाने एकजीव होणाऱ्या ' - ला 


अनुक्रमणिका 


द 


ऱ्या ' मधील ध्वनिमूल्य वेगळेच असेल आणि अन्ती 
येणाऱ्या हलन्त ' र 'ला ५० हे मूल्य द्यावे लागेल. 
मराठीतील ' सूर्य ' मधील रेफ्‌ ऊफ ' र 'फार हा 
निभृत उच्चार आहे. मात्र त्याचे चिन्ह दुर्देवाने * ई 
मधील दीघंत्वचिन्हाहन वेगळे नाही. वर्णांच्या 
शिरोभागी टेकून, हवेत एक टोक तरंगणाऱ्या दीघे 
“ई 'कार चिन्हाची वेलांटीच आम्ही वर्षानुवर्षे 
* रेफ॒ ' म्हणून वापरीत आलो आहोत. बाराखडीच्या 
संदर्भात हीच दीघंत्वाची वेलांटी दोन्ही टोकांनी 
शिरोरेखेला का चिकटविली गेली याचे कारण 
शोधण्याची निकड आम्हाला भासलीच नाही ! 

“ रेफू ' या चिन्हाची ही दीर्घे : ई" वरील वेलां- 
टीशी जवळीक जशी खटकली नाही, तसेच त्या 
चिन्हाचे लेखनातील शिरोरेखेवरील दोन वर्णांमधील 
योग्य स्थान कोणते असावे, हाही प्रश्‍न मनात 
आला नाही. आपल्या परिचयाचा शब्द “ आशिर्वाद 
हाच घेऊ. त्यात रूढीने दीर्घ “शी ' ऐवजी सतत 
ऱ्हस्व वापरला. पण मूळ संस्कृत शब्द 'आरिस्‌ ' व 
त्याचे प्रथमेचे रूप 'आशीः:' असेच असल्याने त्यातील 
स्‌ चा विसर्ग झालेला भाग पुढे *र्‌' किवा रेफ्‌ 
बनला आहे. उच्चाराची जागा तपासता असे आढ- 
ळते की, या विभूत 'र्‌*' ची जागाशि किवा 'शी' 
आणि “वा? यांच्या मध्येच आहे. मग आपण 
वर्षानुवर्षे नि पिढ्यान्‌ पिढ्या तो रेफ्‌ * आशीर्वाद ' 
असा वा च्या आकारदर्शी कान्यावर म्हणजे पर्या- 
याने वा आणि “द च्या मध्ये का लिहीत आलो? 
केवळ आम्ही उच्चारानुवर्ती लेखन करीत असतो 
या दुढ श्रद्धेवर किवा भ्रमात वावरत असल्यामुळेच 
ना? अर्थात उच्चारांच्या जागा न तपासता आपण 
जी चिन्हे शिरोरेखेवर स्वरांत वा व्यंजनवरणेलेख- 
नात वापरताना पाहतो, त्यांतच उच्चा रानुवर्ती लेख- 
नाचे अधिकांश दोष दृढमूल झाले आहेत. ' ऱ्हस्व 
'इ चे स्वराक्षरी चिन्ह  ', “*ए' या एकारा- 
साठी चिन्हच नसताना जन्माला घातलेले ' ऱ्ह 
चिन्ह, ' ऐ' वर एकच मात्रा असताना त्याच 
उच्चारासाठी वापरलेले दोन मात्रांचे ** ' हे चिन्ह, 
अ आणि अ यांच्या मिश्रणातून जन्म पावलेल्या 
स्बरसंधी ' ओ ' साठी आ वर दिलेली ओ किंवा 
' गे? कार मात्रा, आणि अनुस्वारासाठी जन्माला 
घ्रातलेळा शिरोरेखेवरील बिन्दू व त्याची लेखनातील 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


> 


जागा या गोष्टी परंपरेने कितीही पक्‍क्‍या झाल्या 
असल्या तरीही त्यांचा उच्चाराशी व उच्चारविले- 
षणाशी लेखनात सांधा जुळत नाही हे शास्त्रीय- 
६्वनिशास्त्रीय-सत्य स्वीकारावे लागेल. * रेफ्‌ ' हाही 
शिरोरेखेवरच दिले जाणारे चिन्ह आहे. आणि 
त्याचे रूढ दीघ “ई' च्या “' ' दीघंत्वदर्शी वेलां- 
टीशी साम्य आहे. हे ध्यानी घेतल्यावर मनात उद्‌- 
भवणाऱ्या गोंधळाचे स्वरूप आकलनीय होईल. एका 
सहासात वर्षीय तेलबुद्धी बालिकेने आपल्या पित्याला 
सहज जिज्ञासेने प्रश्‍न विचारला, “बाबा ! गाई 
आणि सूर्य मध्ये काय फरक आहे ? मी “ सूई ' असे 
पण म्हणेन ! तिथे र आहेच कुठे?” “अन्‌ जर 
असला तरमी सुरी किवा गारी काही पण म्हणेन ! ” 
ही थाप नव्हे. माजी कुलगुरू देवदत्त दाभोलकरांच्या 
पुतणीने आपल्या वैज्ञानिक पित्याला हा प्रश्‍न केला 
नि त्यांनी मुद्दाम मला फोन करून माझ्या चितनाची 
योग्यता स्वयंसिद्ध आहे, हेच लेकीच्या जिज्ञासेमधून 
दिसते असे म्हटले. 

स्वरांवरून व्यंजनांकडे जाताना मी अचानक 
: रेफू' किवा “ र कडे कसा आलो याचाही प्रश्‍न 
वाचकाला पडणे साहजिक आहे. स्वरमालेमधील 
मह, “ऊ, ४४” आणि ' लु” हे स्वरचो- "य ', 
'व',, “'र' आणि “ल चे जन्म-दाते आहेत. 
अर्थात 'व , *र , “ल” यांनी आपल्या स्वर- 
मालेतील क्रमांत अदलाबदल का केली हा विचार- 
विषय होऊ शकतो. इ--अ-सय, उप्अ>व, 
तस--अ> र आणि 'लु ५" 'अ'-ल अशीच 
फोड या मिश्र वर्णांची होते. परंतु आपटे यांच्या 
संस्कृत कोषात १९६५ च्या दिल्लीमुद्रित आवृत्तीत 
“३ चा आकार आढळतो. तर प्रत्यक्ष शब्दात वाप- 
रताना तो 'क्र ' असा छापलेला आढळतो. परंतु 
त्यात “ र 'ची मूलाकृती ओझरतीही आढळत नाही! 
पुर्वांगी मात्र 'त्र' आहे. म्हणजे ॥ चा जन्मदाता 
“क्र ' ठरू शकतो. ' लु ' मात्र पुर्णपणे “ल या 
आकाराच्या ८० टक्‍के जवळ आलेला आहे. 

संस्कृत वर्णमालेत वा शब्दावलीत “क ', ' क्र !, 
“ळल, “ळू यांच्या नावावर फारच थोडे शब्द जमा 
होतात. अधोरेखित चिन्ह वजा जाता बाकीच्या तीन 
चिन्हांनी सुरू होणारे व त्यांतच आवरते घेणारे 
एकवर्णे शब्द फक्त चार आहेत ! तेव्हा आमची 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९८४ 


चिंता एकट्या * र ' च्या जन्मदात्या “ क्र ' पुरतीच 
आहे. त्याचे अन्य वर्णाशी जुळणारे चिन्ह वर्णाच्या 
पायी बिलगणारे “«' हे रूप आहे आणि त्याचे आकृतिक 
साधम्ये दीर्घ ळू व ऱ्हस्व “ ल यांतच आढळते. तरी 
आम्हाला “'अ॒', कृ, तृ मधील क्र कारदर्शी चिन्हाचा 
विसंगत आकार खटकलेला नाही; कारण आकृती 
आणि उच्चार यांत सुसंवाद असावा हेच आम्हाला 
सुचलेले नाही. 

अंतस्थ अथवा अधंस्वर व्यंजनांतील आद्य किंवा 
प्रथम स्थान ' य ' या वर्णाचे आहे. असे असुन आपण 
प्रथम “ र ' कडे वळलो; कारण “ जसं बोलतो तसं 
लिहितो ” आणि “ उच्चाराला एकच चिन्ह” या 
दोन्ही तत्त्वांना * खो ' देणारा हा वर्ण-राज आहे. 
त्याची योगवरणंप्रसंगी होणारी संयोगस्थानस्थिती 
व आकृत्यंतर आणि तरीही पूर्णीच्चार व अल्पोच्चार 
या दोनच क्रियांसाठी वापरली जाणारी पाच ख्पे 
यामुळे त्याला अग्रस्थान दिले गेले. 

“य मात्र स्वभावाने वेगळा आहे. याचा जन्म 
“इ मधून स्वरसंधी पद्धतीने झाला. मात्र पुढे 
भाषेतील तालव्य वर्णातील “ ज 'ही त्यामधूनच 
जन्म पावला. संस्कृतमधून आजकालच्या भाषा व 
बोली कसकशा विकसित झाल्या व त्यांत कोण- 
कोणते बदल किवा परिवतंन घडत गेले हे पाहणे 
फक्त ध्वनिवैधर्म्ये व साधम्ये टिपणारे कान आणि 
प्रगल्भ मन असल्याशिवाय कठीण जाते. 'इ-य-ज', 
उ-व-व, ष-ख, स-हू, ड-ळ, र-ल हे काही वर्ण 
प्रादेशिकता, परंपरा आणि भाषिक विकास यांच्या 
अनुषंगाने ' एकमेकांसाठी ' वापरले जातात, तरीही 
ह ह 'च्या जागी व आणि “इ! च्या जागी य 
दीच्या प्रादेशिक बोळीत आढळतात. यहाँ" ऐवजी 
'इहाँ व वहां ' ऐवजी ' उहां' ही ती रूपे आहेत. 
“य' चा “ज' मात्र अनेक प्रादेशिक बोलींत 
आढळतो. ' जजमान ', ' जस !, ' जसोदा ' हे शब्द 
यजमान, यश, यशोदा या जागी सर्रास आढळतात. 
यूरोपीय भाषांतही ' य ' साठी * | हा वर्ण कित्येक 
भाषा वापरतात. भारतीय लिपिमालेत 'उर्द' चा 
समावेश भाषापरत्वे झाल्यापासून तिच्याही वर्ण- 
मालेकडे पाहणे अनिवार्य ठरते. उर्द लिपीत ' इ ' 
आणि “ए वय यांसाठी दोन चिन्हे वापरली 
जातात. पैकी शब्दांती येणारा वर्ण, अन्य स्थानी 


लि. >. -_्क्ा गा 
१ ळा एड” नी 


टी 202. | *“तथदधन ७ क. त डी 
द -चॅफबणम (र जम र साळा 
पु न्न "565 


४ ८0प14 


संगणकीकृत | 


आपण बोलतो तसं लिहितो' का ? (उत्तराचे ) 


यणारा वर्ण यांच्या वापरात फरक करतात. 
शब्दाच्या अंत्यस्थानावरील इ आणि ए या प्रत्येका- 
साठी दोन वेगवेगळी वर्णचिन्हे वापरतात; पण इ 
आणि ए मध्यस्थानी आले तर त्या दोघांसाठी एकच 
पणं आणखी वेगळे तिसरे चिन्ह वापरतात. 

या लेखनवेशिष्ट्यांचा उच्चार व चिन्हे यांशी 
अभिन्न संबंध असल्याने भाषासाधरम्ये नसतानाही 
स्वर व व्यंजन-उच्चारप्रवासाचा मार्गे दाखविण्यास 
हैं विश्लेंषण॑ उपयुक्‍त ठरावे. 

मराठीत “ य " प्रामुख्याने जोडवणंप्रसंगी ' हवित्त! 
रूपात येतो. परंतु हे द्वित्त पुवंपदी जोडल्या जाणाऱ्या 
वर्णाचे होते असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. स्वतः 
जेव्हां“ य“ चे ह्ित्त होते तेव्हा अल्पोच्चारित 
“य ' हा अधिक “ इ 'कडे झुकलेला असतो. कित्ये- 
कदा तर त्याचे उच्चारण “ ऐ ' याही स्वराने केले 
जाते. जसे ' शय्या ' हा शब्द ' शेया ' किवा “'शड्या' 
असां लिहूनही उच्चारात श्रवणगोचर फरक पडला 
असे वाटत नाही. मात्र उत्तरस्थानावरील किंवा 
अंत्यस्थानावरील ' य ' पूर्वाक्षरातील वर्णाचे ह्वित्त 
साधीत असतो आणि टाळीतही असतो. “शाक्य, 
* सख्य ', ' भाग्य ', नाट्य, जाड्य, पण्य, कृत्य, 
पश्य, गद्य, आराध्य, जाप्य, लभ्य, गम्य हे पाचही 
वर्गातील ' य * य्षी जोडले जाणारे वर्ण पाहिले 
तर सवंत्र पुर्ववर्णावर ( जोंडव्यंजनातील ) जोर 
पडन स्पष्टपणे दुहेरी उच्चार ऐकू येतो. तरीही 
आपण लेखनात त्याची दखल घेतच नाही. बरे, ती 
न घेतल्यांने काय बिघडते असे कुणी विचारील तर 
त्यांला सांगावे लागते की “बाबा, सख्याहरी ! किवा, 
: भाग्या ! ', 'जाड्या' या शब्दांतील किवा नामांतील 
अगदी सपाट व आघातरहित उच्चार आणि सख्य, 
भाग्य व जाड्य यांचे उच्चार एकसारखेच होतात 
का? नाही ना? मग तू जसे बोलतोस तसे लिहीत 
नाहीस ! ” अर्थात ही प्रासंगिक उदाहरण असली तरी 
छ्ढार्थाने “जोडाक्षर-उच्चार” या प्रकरणाशी त्याचा 
संवंध आहे. ' स्वराखडी ' प्रमाणेच हाही उच्चार, 
ध्वनिमल्य आणि आकृती किवा वर्णचिन्हे यांच्याशी 
अभिन्नपणे एकजीव झालेला आहे. त्यातील ध्वनि- 
मूल्य हेच आपल्या बोलण्याचे गमक आहे, कथागळे 
बोलण्यात चढउतार, सपकपणा, लालित्य, परिणाम- 
क्ारकता आदी गुणांचा प्रादुर्भाव होत असतो. 


अनुक्रमणिका 


34 


संस्कुतातही “य ' अल्पोच्चारित येणारे शब्द 
फार आहेत असे ठरविणे कठीण आहे. “ अग्नि, वायु, 
आदित्य, ब्रेह्म' या चार शब्दांचा सामासिक शब्द 
लिहितांना “ अग्निवाय्वादित्योब्रह्म ” असे छापलेले 
वाचलेले आठवते आहे. परंतु साय, माय, गाय, 
काय, होय या साऱ्या रोजच्या शब्दांत अंत्यस्थानी 
येऊन देखील “य ' चा उच्चार पुर्ण व्यंजनलेखनात 
वापरूनही आम्ही तोकडा करतो. जसे अ, आ, ए आदी 
स्वरांना आपण “हलत ' चिन्ह तोकडेपणासाठी किंवा 
ऱ्हस्वत्वासाठी वापरीत नाही, तसेच य, र, ल, व 
यांहीसाठी वापरीत नाही. मात्र ज्यांचे शिक्षण ्ड्दू 
लिपिद्वारा झाले आहे, त्यांना अधोरेखित वर्णाचे 
उच्चांर करताना अडचण होते. ते गाय शब्द गाये 
किवा गाए असा व गाव शब्द ' गाओ' असाच 
उच्चारतात. आता समोर य ' चा प्रश्‍न असल्याने; 
फक्त य आणि इ आणि ए यांची गफलत कशी होते 
व त्याचा उच्चार आणि लेखनाशी कसा संबंध आहे 
हेच समजावणे आहे. आमच्या दूरचित्रवाणीवरील 
प्रवाचिका “ राजकीय ' हा शब्दही “ राजकीए 
किवा * राजकी्ये ' असाच उच्चारतात; कारण 
लिहिताना “य ' लिहूनही उद्‌ंभाषिक संस्कारांचा 
लेखनातील परिणाम उच्चारामुळे बोलण्यात व वाच- 
नात येत राहतो. 


बरे, हे पंडितांत व शिक्षितांतच आहे असे नाही; 
अशिक्षितांतही आहेच. बाईल, बायली, बायलीला, 
बायकोला आणि बाई व बाय्‌ हे सारे स्त्री व पत्नी- 
वाचक शब्द मनाशी पडताळून पाहावेत. यांतील 
“ई'चा य सहजगत्या झालेला आहे. पण तो सर्वच 
शब्दांत अंत्य व मध्यस्थानावर येऊनही सारखा 
म्हणजे अल्पोच्चारित आहे. अर्थात उच्चारात शब्द 
कोणत्याही स्वरांनी युक्‍त व्यंजन म्हणून वापरले 
गेले तरी “अ 'कारात देखील लघुगुरू आवतंनेच 
होऊन उच्चारले जातात. अर्थात यांना काव्यात 
लघगरू ठरवताना “ एक व दोन मात्रा दिल्या 
जातात. '7 य़ा मात्रा म्हणजे काना ' मात्रा ' वेलांटी- 
मधील नसून ध्वनिमूल्य या अर्थाने असतात अन्‌ ती 
मूल्ये हलन्त चिन्ह्रहिंत अकार व ऱ्हस्व, दीघ 
आकार, ईकार, एकार यांच्या वाटयाला व शुद्ध - 
वर्ण व जोडवणे यांना अनुक्रमे लाभतात. 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य " पपप ७ 
राज्य मराठा ]वकास 


संगणकीकृत 


डर 


मी तुझी ग॒य केली, त्याला आईची सय येते. या 
दोन वर्णाच्या एकावचनी शब्दांनी हा मुद्दा पटवून 
देता येईल. पूर्वस्थानावरील वणे “ अ 'कारांत 
असूनही त्यांचे ध्वनिमूल्य किवां उच्चारगुण सोबत 
येणाऱ्या “ य ' पेक्षा भित्नच आहेत. हे कानांना पटत 
असूनही आम्ही “ग किवा “ स ' दीर्घ अकारयुक्‍त 
आहेत असे म्हणत वा मानीत नाही. आणि 'य! चा 
पाय मोडीत नाही. म्हणजे जसे लिहिले गेले तसे 
वाचीत नाही किवा जसे बोलतो तसे लिहीतही 
नाही; अन्‌ तरीही म्हणतच असतो की आम्ही 
उच्चारानुसारी नागरी लिपीचा वापर करतो. 

जाता जाता वापरलेल्या उदाहरणांत ' बायको ' 
शब्द आला आहे. “ बाई ' चे “ बाय्‌ ' झाले हेही 
दाखवले आहे. पण त्यातला अन्त्य स्थानावरच्या 
“को 'मुळे मात्र विचारांची गाडी सांधा बदलू 
लागली. तेव्हा तिला शब्दोत्पत्तीचा ' ब्रेक ' लावून 
अल्पकाळ थांबून मूळ मार्गावर आणण्यापुर्वी आलेला 


९* 


विचार मांडणे अयोग्य न ठरावे. मराठीत “क्र्णको"" 
आणि “ धनको ” याही शब्दांत “को ' हा प्रत्यय 
येतो. परंतु “ को ' चा अर्थ 'करी' किंवा 'करणारा? 
असा आहे. एक म्हणजे कर्ज करणारा नि दुसरा 
त्याला कर्जे देऊन व्याजाच्या व मुह्दलाच्या रूपाने 
धन करणारा असाच ठरतो. बाई हा शब्द स्त्री या 
रूढ अर्थानेच भाषेत येतो. बाय पण जानपद भाषेत 
त्याच अर्थाने येतो. पण नागर भाषेत “ पत्नी ' अज्ञा 
अर्थी वापरला जाणारा “ बायको ' शब्द नागर व 
जानपद भाषेचे मिश्रण का बनला ? जर धनको व 
त्हूणको मधील “ करणारा ' किवा ' करणारी असा 
लिगभेदरहित अर्थ “को ' साठी वापरायचा असेल 
तर “ बाईला पत्नीची भूमिका अपण करणारा ” 
असा नवरासूचक अर्थ द्यावा लागेल. कारण क्रूणको 
व धनको पुरुषप्रधान संस्क्रतीत वावरणारे पुरुष 
आहेत. आणि ' पत्नीची भूमिका आजन्म करणारी 
बाई पी तरी अशा अर्थाने मध्यपदलोपी अर्थ स्पष्ट 
करावा लागंल. परंतु बाईचे बाय हे नागर नसलेले 
रूप पत्नी या अर्थी वापरले जाऊन तिला को'हा 
जानपद प्रत्यय वापरणारा शब्द निव्वळ ' ड्‌ 
मक रि चा 
य॒ करण्याच्या सरावामळे खपविला गेला अ 
निष्कर्ष प 1 असावा 
असाच 'षे काढावा लागतो' अर्था हासां 
ढ त €९। साध्या- 
वरचा विचार आहे. 


अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९८४ 


य प्रयाणेच व हा अर्धस्वर भाषेत मूळ रूपात व 
बाराखडीच्या रूपात अनेक शब्दांत वापरला जातो. 
परंतु त्याचे जोडवर्णातील स्थान मात्र नित्य पूर्णच 
असते. अपूर्ण रूपात किवा अल्पोच्चारित स्वरूपात 
त्याचे सांधे व अग्रस्थान फक्त य, र, व (द्वित्तप्रसंगी 
आणि ह या चारच वर्णांत असते. व्याप, व्रण, 
आव्हान या शब्दांत ते आढळते. तरीही 'व्ह' हे 
रूप मराठीच मानावे लागेल. कारण संस्कृत व हिंदी 
कोशात हा व नेहमी ह्‌ च्या पोटात लिहिला जातो 
आणि तो पुर्ण रूपाने असतो म्हणजे स्वरित रूपात 
असतो. जसे ' आह्ान '. जानपद भाषेत ' होय ' अशा 
रकारात्मक अर्थाचा शब्द व्हय! असा उच्चारला 
जातो. स्वरांच्या अभ्यासात आपण 'ओ हा स्वर- 
संधी असून त्यात अ -- उ हा क्रम असल्याचे पाहिले 
होते. वर्णविच्छेद करताना आपण “उ मधून 
जन्मलेला “व अग्रस्थानी घेतल्याने 'होय' चे 
विच्छेदन हू--अ-- उ५- य असे करावे लागते नि 
ते योग्यही आहे. परंतु ' व्हय्‌ 'चे लेखन करताना 
तेच विठ्लेषण व्‌ -- ह--य्‌ असे होते. म्हणजे 
उकारजनित व्‌ अग्रभागी येऊन त्याचा ओ होण्याची 
शक्‍यता नष्ट होते. म्हणजे व्हय हा शब्द स्वतंत्र 
मानण्याची गरज भासते. कारण उच्चचारांनी या दोन 
शब्दांतील अर्थ पालटत नसला तरी लेखनातील 
स्थानबदलामुळे हा शब्द वेगळा ठरतो. 

उर्दूत व आणि उव ओ या सर्वासाठी ' वाव ' 
या “एकाच वर्णचिन्हाचा वापर केला जातो व 
त्यामुळे उ, व आणि 'ओ? हे तीन उच्चार एकाच 
' उ मधून जन्मतात हे ध्वनिविश्लेषणाने संस्कृत 
मधील सत्य एकाच चिन्हाच्या वापराने सिद्ध होते. 
भाषा बदलल्या तरी ध्वनींची निमिती आणि फोड 
एकाच तत्त्वाने व्हावी लागते हा पाणिनीय सिद्धांत 
आपणास डावलता येत नाही. 

य, र, ल, व यांना अंतस्थ किवा द्रववर्ण असेही 
मानतात. त्यात * र' आणि 'ल' हे मोडतात, 
यांची आपसात अदलाबदल होते. लहान मूल ' घर 
हा शब्द ' घळ ' असाच उच्चारते नि जपानी 
माणसालाही रच्या ऐवजी * लच वापरावा 
लागतो. 

'ल' मध्ये 'र' च्या उच्चाराप्रमाणेच कल्क 
प्रमाण, दीघ ब हलन्त असे चाळ प्रकारचे उ 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


आपण बोलतो तसं लिहितो का ? ( उत्तरार्ध ) 


संभवत असले तरी चिन्हे ऊफे वर्णाकृती मात्र दोनच 
आहेत. प्रमाण व आजवर रूढ असलेला “ल हा 
उभ्या अर्धरेषेचा आहे आणि त्याचाच हिंदी आळकृति- 
पर्याय “ल ' असा पुर्ण रेखायुक्‍त आहे. आपल्या 
वर्णाकृतीचे अल्पोच्चारांसाठी वापरात येणारे रूप 
अथवा हलन्तोच्चार रूप “९ ' असेच असते म्हणजे 
बाळबोध ल ची अर्धी रेखा व उजवी वाटी कापल्या- 
बरच हा “९ ' तयार होतो. उलट, हिंदीच्या नागरी 
लिपीत फक्‍त उभी रेखा नाहीशी केल्याने हे रूप 
साध्य होते. म्हणून 'त्र ' प्रमाणेच “ल ' हा पूर्ण 
रेखाकृती हवा किवा असावा हे सहज पटावे. परंतु एक 
अडचण अशी आहे की 'गाऱ्हाणे'? 'गुऱ्हाळ', 'ऱ्हास' 
या शब्दांत ज्याप्रमाणे अल्पोच्चारित ' - ' हा. अग्र- 
भागीच येतो तसा “ह ' शी जोड होताना मात्र 
' ल' राहत नाही. मराठीत रूढ उच्चारात 
' आल्हाद ' हा शब्द लू अग्रभागी टाकून लिहिला 
जात असला तरीही संस्कृत व हिंदी कोषांतुन (को 
कोश्यांतून ) तो “ ह॒' च्या पोटात पूर्णाकृतिरूपाने 
वसतो. जसा ' आहाद ' ' प्रह्माद ' वगरे. 'ह' शी 
असा वेगळा व्यवहार करणारा हा वर्ण अन्य सार्‍या 
वर्णांशी अल्पोच्चा रित स्वरूपात सारखाच लिहिला 
जातो. शुल्क ', ' अल्प ', ' गुल्म ', ' शुल्ब ' अक्ल 
मर्यादित वर्णांत याचा उच्चार अल्पोच्चारितच होतो. 
परंतु द्वित्तसमान उच्चार होत असूनही त्याची नोंद 
लेखनात न घेण्याचा व्यवहार य ह्या द्रववर्णाशी 
ल चा जोड होताना मराठीत रूढ आहे असे मूल्य, 
शल्य, बाल्य, वैफल्य, पाल्य हे शब्द लिहिले जातात 
त्यांवरून दिसते. या शब्दांचे लेखन उच्चारांच्या 
दिशेने करायचे झाल्यास मूलल्य, शलूल्य, बालूल्य 
असेच व्हावे लागेल. आजच्या लेखनात विश्‍लेषण 
केल्यावर मूलय अश्यासारखे लेखनानुसारी उच्चा- 
रण करावे लागेल. म्हणजे पुनः आम्हाला उच्चा 
रांशी संबंध त ठेवता लिहिण्याची किवा जसे लिहिले 
चण्याची वा बोलण्याची व्यवहारात 


जाते तसे व 
जाणीव ठेवावीशी वाटत ताही. पण संवय मात्र 


ह्ट्राने उच्चारानुसारीच लिहिले जाते हे म्हणण्याची 


आहे. | 
व्यंजनवर्णांच्या सुरुवातीस अंतस्थ वा स्वरांतून 
जन्म घेतलेल्या व्यंजनाची वासलात आपण लावली. 
आता आपण अन्य व्यंजनांकडे जाऊ. 

न. भा. ५ 


अनुक्रमणिका 


1. 


सुरुवातीच्या उल्लेखात कंठ्यतालव्यादी पाच 
वर्गांचा उल्लेख आला आहे. या पाच वर्गात प्रत्येकी 
पाच वणंचिन्हे आहेत; परंतु प्रत्येक वर्गात दोन 
अल्पप्राण, दोन महाप्राण व एक अनुनासिक असे 
पोटभेद आहेतच. अल्पप्राण-महाप्राणांत पुन: सघोष 
व अघोष अश्या जोड्या आहेत. प्रत्येक वर्गाची 
प्रथमचिन्हे अघोष मानलेली आहेत. प्रत्येक वर्गा- 
तील तृतीय चिन्हे सघोष मानली आहेत. अन्‌ हो 
दहा चिन्हे अल्पप्राण आहेत. 


त्याच रीतीने प्रत्येक वर्गाची द्वितीय स्थानावरील 
वर्णचिन्हे अघोष महाप्राण आहेत आणि चतुर्थ 
स्थांनावरील सघोष महाप्राण आहेत. ही दहा चिन्हे 
महाप्राणवर्ण म्हणवितात. ढोबळ मानाने दहा 
अल्पप्राण व दहा महाप्राण असा वणंसंख्याक्रम 
ठरतो. आता या वर्गीकरणाचा वापर कसा होतो ते 
पाहणे उद्बोधक ठरावे. यांची वर्गवारी आपल्या 
पुर्वीच्या सुत्राप्रमाणे करावी लागणार आहे. 
१ ) ज्या वर्णामध्ये अकारदर्शी चिन्ह असलेली पूर्ण 
उभी रेखा 1 उजव्या हाताला आहे ती चिन्हे; 
२) ज्यांच्या आकृतीत ही चिन्हे शिरोरेखेजवळ 
अर्ध्या उभ्या रेषेने अकार दर्शवितात अशी चिन्हे; 
३) ज्यांत ही रेखा आकृतिबंधाच्या मध्यावरून जाते 
अशी चिन्हे; ४ ) ज्यांत एक अर्धी व एक पुणे उभी 
रेखा आहे अशी चिन्हे आणि ज्यांत ही मुळातच 
नाही अशी चिन्हे ही ती वर्गवारी होय. वरील पाच 
वर्गांत असलेल्या पंचवीस व्यंजनचिन्हांची कल्पना 
पुढील लेखनक्रमात आढळेल-- 

१) ग, घ, च, ज,ज, ण, त, थ, ध, न, प, ब, 
भ, म - १४ 

२) ड, छ,ट, ठी ड, ढ. द: 3७ 

३) क, फ; ४) झ; आणि ५ ) दोन आकृती 
एकत्र. येऊन बनलेला ख अशी एकूण २५. 


या पाच विभागांनंतर येणार्‍या वर्णांची ही 
विभागणी केल्यास सारा वर्णाकृतिविचार व्यंजनां- 
पुरता संपविणे शक्‍य होईल. ती वर्गवारी अशी : 
(१)य,व,श,षा स ५, (२) ल, (क ळ>३. 
(३) शस १, (४) विना उभ्या रेषंच आकृती 
र॒ > १ अशी एकूण - ९. अशा प्रकारे जर *श 
च्य़ा दोन चिन्हांना जमेस धरले तर १० संख्या होते. 


डा सामन्य 
मराठांचा विर 


राज्य मराठी विकास संय्थद्वार 


[णकीकृत 


-१-। 


परंतु /क्षिवज्ञ: मूळाकृतीतून * बहिष्कृत असल्याने 
'एकूण व्यंजनसंख्या ३४ उरते. . शा 
* आतापर्यंत स्वरचिन्हविचारांच्या बरोबर आपणे 
बाराखडी किंवा स्वराखंडीविचारांची छाननी केली 
मआहे: पण ही स्वराखंडी म्हणजे स्वरचिन्हे असलेली 
मूळ वर्णेभांलांचिन्हे असता त्याच उच्चारासाठी नवी. 
' संकेतचिन्हंभाला आपण तयार 'केली. ती व्यंजनांना 
जोडून जे स्वर-ग्येजनंसंधी झाले त्याला ' बाराखडी 
नाव दिले. खरे पाहिले तर रूढ अर्थाने * अक्षर ' 
'मानली गेलेली सर्वे चिन्हे स्वरसंकेत अथवा स्वरचिन्हे 
आहित. व्यंजनसंकेत म्हणून वापरात असलेल्या'सांऱ्या 
“रूढ आक्कती. व्यंजनांचो चिन्हे ऊफे व्यंजने म्हणवितात 
वे स्करांचा व्यंजनांशी संयोग घडविणारी स्वर्‌संकेत- 
चिन्हे मात्र बाराखडीची चिन्हे म्हणवितात. त्यामुळे 
पारिभाषिक शब्दावलीत वर्ण, अक्षर व. चिन्ह असे 
तीन शब्द रूढ झाले. आहेत. वर्णांतही पुनः स्वर-वणं 
व-व्यंजन-वर्ण असे दोन्ही प्रकार सामावतात. शास्त्रीय 


.दृष्टीने तपासले तर हे सारे पारिभाषिक शब्द 


“चिन्ह' या एकाच अर्थाचे द्योतक ठरतात. पण आम्ही 
व्यवहारात मात्र ' अक्षर ! या शब्दाशी इतके एकात्म 
झालो आहोत, की “अक्षर आणि जोडाक्षर! हे 
“दोन्ही शब्द फक्त व्यंजनवाची ठरतात हे ध्यानीच 
:घेत नाही. दोन व्यंजने किंवा अधिक व्यंजने एकत्र 
लिहिली गेली की, नि:शंक मनाने भाम्ही 'जोडाक्षर! 


/लिहिले असे मानतो. स्वरचिन्हांनाही आम्ही अक्षरेच : 


“मानतो. . पण पर्यायी स्वरचिन्हांना मात्र चिन्हे 
म्हणतो. जर सारी वर्णमालाच द्विविध वर्णांची 
चिन्हे आहेत व बाराखडी. ही चिन्हेच आहेत तर 
सारा चिन्हविचार अक्षरविचार का. मानू नये? 
अशा प्रकारे अक्षरविचार व 
पर्याय मान्य केल्याने रूढार्थाने स्वर-व्यंजन जोड- 
विचार ऊफ बाराखडीविचार जोडाक्षरविचार ठरतो. 
आणि व्यंजन :- व्यंजन जोडविचार 
आहेच: ही सारी आपत्ती ढिसाळ पारिभाषिक 
शब्दांनी घडणारी घटना आहे. कारण आम्ही 
ज्यांना “अक्षरे! मानतो ती व्यंजनचिन्हे किवा 
- वर्गे-अक्षरे नाहीतच. ती तुटतात व एकत्र येताना, 
जोड- साधताना एक किंवा अधिक क्षतांग व॑ 'एक' 
पूर्गांग अश्या रूपाने एकत्र येतात. अक्षर हा शबद 
'डंदेवाने नपुसक्रलिंगी असल्याने त्याची भग्न वा. पणं 


चिन्हविचार एकमेकांचे . 


ऑगस्ट, १९८४ 


अवस्थेतील एकत्र येणारी चिन्हे ' जोडाक्षर ' या 
संज्ेमुळेंच एकापेक्षा अंधिक असुन एकवचनी संज्ञेने 
संबोधेली ' जातात हे अभ्यासकांना खटकले नाही 
'यांचे आइचर्य वाटते ! ज्या व्यवहारातील भौतिक 
स्थितीमुळे ' अक्षर ' ही संज्ञा त्याज्य ठरते. ती स्थिती 
जोडंवणंप्रसंगी स्पष्ट दिसते नि म्हणूनच अक्षत आणि 
क्षत €ूपांत एकाहून अधिक संख्येने एकत्र येणाऱ्या 
वर्णांना ऐकवेचनी संज्ञा वांपरणे अशास्त्रीय वाटते. 
हा अशास्त्रीय संज्ञासंभार आम्ही निमूटपणे खपवून 
घेण्योची वैज्ञोनिक विचारात आवश्यकता नाही. 
आता २० अल्पप्राण-मंहाप्राण वर्णांचा भाषिक 
व्य॑वहार"ओणि' जउन्वारविचारदृष्टीने समाचार घेणे 
' उचित ठरेल. आपंण सघोष व अघोष हें विभाजन 
वगळल्याने या. मूळ विचारांच्या बैठकीत विशेप 
अंतर पंडण्याचे भय नाही. न | 
सुरुवांतीच्या विधानात द्रविड, ब्रमिल किवा तमिल 
संस्कृती ही भारताची आर्यपुर्व संस्कृती होती हे 
विधान स्मरत असेल. आदिम तमिल भाषेच्या वर्णात 
२५ वर्णा ऐवजी १० वर्णेच वापरात होते व आहेत. 
त्यामुळे पाणिनीय सूत्रे तमिलपुढे कोलमडून पडतात. 
विचार तपासण्याची वेळ येते. 


_ संस्कृत वणेमालेचा अभ्यास केल्यानंतर ध्यानात 
येईल की, 


> तदूभव, वाकू -- बाण < 


'अ'ची स्वराखडी ह हा विचार जितका 


अनुक्रमाणिका 


आपण बोलतो तसं-लिहितो का ! ( उत्तराचे ) 


आजवर या दृष्टीने पाहणी झाल्याचे आढळत. 
नाही, असे नाही; परंतु ज्या व्यक्‍तीने हा विचार 
माण्डला त्याने आपल्या विचाराची बैठक ' प्रचलित 
नागरी चिन्हमाला ' ही मानली नव्हती. परंपराप्रिय 
मनाला नवे घेत असताना मागल्याचा. त्याग करा- 
यला जड जाते. शतकानुशतके चालत आलेली चिन्हे 
* आमूलाग्र ' बदलायचा विचार धक्का देणारा व 
प्रतिकाराचा वणवा पेटवणारा ठरेल व कायंहानी 
संभवेल याची जाणीवही वैज्ञानिक दृष्टीने सामाजिक 
उपयोगाच्या -लिपीसारख्या विषयाच्या चिन्तकाला 
ठेवावी लागते. ती ठेवल्यानंतर ' आपण एखादी 
आकृती एखाद्या . उच्चारासाठी ग्राह्य मानीत असलो 
तरः:त्या उच्चाराच्या आसपासच्या वर्गातील ध्वनीची 
वा उच्चारासाठी वापरावयाची लेखनाकृती निदात 
उच्चारसाधर्म्याचा पाठपुरावा. करणारी असावी 
हे पटणे जड जाऊ नये.-त्यात आचार्य पाणिनींच्या 
* ६्वनिविशलेषण व वर्गीकरण ' या विचारांचा 
शास्त्रीय पाठपुरावाच होईल. - -- | 

काही परिच्छेदांपूर्वी केलेल्या व्यंजनांच्या वाट- 
णीत ' सघोष ' आणि “अघोष ' हे उपभेद टाळून 
आपण दोनच मुख्य भेद ' अल्पप्राण ' आणि * महार 
प्राण ! व्यंजने असे स्वीकारले. त्या भेदांखाली ज्या 
दहा वर्णांच्या जोड्या तयार झाल्या त्यांत उच्चार- 
साधर्म्य आणि भाकारसादृश्य .( आणि सामीप्यही ) 
आणता आले तर लिपिविचारात व लेखनविचारात 
एक मोठी. मजल गाठल्याचे श्रेय प्राप्त होईल: 
अर्थात हा विचार नवीन नाही. यावर ज्यांनी काम 
केले अश्या मंडळीत सवंश्री गुजेर (१९२९), बेणारे 
(१९२९), आचार्य विनोबा भावे, श्री. हरिमोहन, 
श्री. श्रीवास्तव, कामता प्रसाद सगरीय, श्री. 
श्रीनिवास, श्री. फडके ( १९५६ ) यांनाही हा 
विचार सुचला आहे. परंतु त्यांच्या प्रयत्नांनंतरही 
आजतागायत सुयोग्य व समाधानकारक चिन्ह- 
निर्मिती झाली नाही. कारण प्रत्येक चितक केवळ 
' छंद ! म्हणूनच या विषयात पावळ्या वेळात हे 
चितन करीत आलेला आहे. त्यामुळे आपले व्यवसाय 
सांभाळून सातत्यपूर्वक विचारांचा पाठपुरावा करून 
चिन्हनिर्माण व शोधन झालेलें ताही. कवे 
आकुृतिविज्ञान, भाषाविज्ञान, व्याकरण आणि मुद्रण- 
विज्ञान या भाषिक, लेखनविषयक, चित्रविषयक व 


श्व 


यांत्रिक गतिविषयक... ज्ञानाविना उच्चारानुसारी 
लेखनाचा ' पाठपुरावा करणे;. फार कठीण जाते. 
आजवरच्या अधिकांश चितकांनी, “छपाई व टंकन- 
यंत्र ' यांची सोय पाहण्यासाठी सारे.विचारमंथन-व 
दोहन . केले असल्याने. जंवळ जवळ. १००:वर्षांत 
आपले उद्दिष्ट सापडल्याचा आनंद लुटता आलेला 
नाही. 
- अल्पप्राण-महाप्राण व्यंजनांचा विचार व प्रत्येक 
वर्गाच्या अंती येणारे अनुनासिक यांत उच्चार आणि 
आकृती यांबाबत . पाहणी केल्यानंतर - असे आढळते, 
की उच्चारदृष्ट्या | 

क-ख, .ग-घ, च-छ, ज-झ (किंवा क ) 
ट-ठ, द-ध, प-फ, ब-भ, ,तः-थ, ड-ढ. अक्या 
दहा जोड्या तयार होतात आणिं ड, ळ, ण, न 
आणि म ही पाच अनुनासिके स्वतंत्रपणे उरतात, 
आकृती व उच्चार यांचा विचार करता उच्चार- 
दृष्ट्या या जोड्यांतील प्रत्येक जोडी परस्पराचलंबी 
आहे. ' क” चा ध्वनी ख मध्ये सामावलेला आहे, 
च चा छ मध्ये आहेच. म्हणजे प्रत्येक अल्पप्राणाचा 
उच्चार हाच महाप्राणाच्या उच्चाराचा आत्मा आहे. 
या कारणामुळे अल्पप्राणव्णे अग्रज व. 'महाप्राण 
अनुज ठरतो. वर्णमालेत ' ह ' हे महाप्राणंवर्णेचिन्ह 
व स्वतंत्र उच्चार आहे. मात्र संस्कृतपासून जन्मलेल्या 
कोणत्याही भाषेत आणि मराठीत या वीस वर्णाचा 
जोडाक्षररूपाने संयोग होताना आढळत नाही. ही 
वीस अक्षरे किवा चिन्हे म्‌लोच्चार दहा व महाभ्राण 
ह युक्‍त उच्चार असलेली दहा अश्लीच विभाजित 
करावी लागतात नि मग एका नव्याच सिद्धांताला 
जन्म देणे भाग पडते. “ भारतीय भाषांत वर्णमालेत़ 
' मूळाक्षर ख्पाने समाविष्ट . झाठेली महाप्राण 
व्यंजनदर्ी चिन्हे “क्ष वज्ञ' या. जोडाक्षरांप्रमाणे 
उच्चारदृष्टीने जोडाक्षरेच आहेत. ” 

या महाप्राण व्यंजनांचा विचार त्यांना जोडाक्षरे 
किवा जोडवर्ण ठरविल्याने संपत नाही. त्यांना ज्या 
मळाक्षर किवा मूळ वर्णाकृतींत आपण पाहतो 
त्या दहा आकृतींचे विष्लेषण किवा तपासणी करून 
महाप्राणत्वाची काही समान लक्षणे आढळतात काय, 
याचाही विचार व्हायला हवा. आपल्या पाहणीत 
असे आढळते, की'ख र व्झ र "ठ', "फे हे सार 
महाप्राणवणे आपल्या वेगळेपणामुळे ' उरलेल्या चार 


अनुक्रमणिका 


४: 


महाप्राणांच्या जवळही येत नाहीत. ' ख ! मध्ये दोन 
भिन्नवणे एकमेकांशेंजारी मांडून एका शिरोरेखेने 
जोंडले आहेत “ झ ! मध्ये इ हे चिन्ह समाविष्ट करून 
त्याला एक उभी रेखा व तिच्या मध्यावर आडवी 
संबंधक रेखा आहे. त्यामुळे दीड रेखेच्या जातीत हा 
वर्ण जाऊन पडंतो. ' फ ' हा उभ्या रेखेच्या दोन्ही 
बाजूंना बिलगलेल्या गोलाकार अवयवांचा बनला 
आहे “ठ ' अर्ध्या रेखला एक वर्तुळ जोडलेला आहे. 
या चार वर्णांत फकत “*फ 'च काय तो उजव्या 
अंगाला “क ' चा अवयव जोडून प मंधून -फ च्या 
अल्पप्राण आकृतीतून तयार झाला आहे. “प-- 5 -फ. 
पण उरलेल्या तीन वर्णाकृतीचे नाते त्याचसारख्या 
उच्चाराच्या अल्पप्राणवर्णाशी जराही नाही! कव 
ख यांत कुठलीही सोयरीक नाही. ज-झ या जोडी- 
तला “झ ' आकृतिबंधाने ' ज' च्या जवळही येऊ 
शेकत नाही. त 

उरलेल्या सहा महाप्राणवर्णांत घ, छ, ढ, थ, 
ध, भ यांच्या आकृती डोळयांसमोर उभ्या राहतात. 
त्यांच्याकडे पाहिल्यावर एक गोष्ट चटकन ध्यानी 
येते. ती ही, की सहांपैकी पाचांत पोकळ गाठ हे एक 
समान लक्षण आढळते. अर्थात ही गाठ प्रामुख्याने 
' ढ ' खेरीज संवंच वर्णांत आकृतीच्या वरंच्या भागात 
आहे. “ ढ ' मध्ये मात्र ती खालच्या भागात आहे 
नि'ढ' चासारा आकार 'ड' या उच्चारसादृश्य 
दाखविणार्‍या वर्णाकडे न जाता ' ट! कडेच जातो! 
अर्थात ट नंतर “ठ ' मात्र स्वत:च एक देठ व एक 
मोठी गाठ असा आहे. म्हणजे सहा वर्णात-महाप्राण 
वर्णांत आढळणारे समान चिन्ह ही पोकळ गाठ असे 
मानणे योग्य ठरावे ! त्यांला व्यवच्छेदक लक्षण ' 
मानणे कठीण जाऊ नये. पण... 

या पणच्या पाठीशी अग्रज-अनुज हे अल्पंप्राण- 
महाप्राण वर्णाचे पाठबळ नाही. कारण या गाठी ज्या 
आकृतींना चिकटल्या आहेत त्या आकृतींचे विश्लेषण 
केळे तर फार वेगळाच निष्कर्ष काढावा लागतो. 
ध ची गाठ काढल्यावरखाली 'घ हा ग चा महा- 
प्राण उरतो. ढ ची गाठ पुसून टाकताच ' ८! हाठं 
चा अल्पप्राण बोकी राहतो. 'थ ' ची गाठ हंटंवली 
तर "य हा अंतस्थ वर्ण उरतो आणि 'भ?! ची 
गाठ पुसळी तर 'म' हा ओष्ठ्यवर्णांती येणारा 
अनुनासिक वर्ण शिल्लक राहतो. 'छ' चौ गोठ 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९८४ 


व अर्धरेखा गहाळ होताच अल्पोच्चारित * ६ ' अथवा 
* घ्‌ ' शेष राहतो. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये अल्प- 
प्राण-महाप्राणांतील उच्चारसाधम्ये आणि आकृति- 
सादृश्य हे तत्त्व प्रचलित लिपीत साधता येत नाही. 
हे वर्ण एकमेकांच्या जवळ उच्चारात असूनही आकु- 
तीत पुर्णपणे अल्पप्राण व्यंजनांपासून फटकून वागतात. 
बाळबोध किंवा नागरी लिपीच्या महाप्राणवर्णाची 
ही वागणूक उत्तम लिपी वा शास्त्रीय उच्चारा- 
नुसारी लिपीला सहायक होत नाही. 

आता मराठी भाषेच्या मोडी लिपीच्या रूपात 
यासाठी काही समान सूत्र सापडते काय ते तपासू. 

ख, घ, छ, झ,ठ, ढ, थ, ध, फ आणि म या 
दहा महाप्राणांच्या मोडीतील वणंचिन्हांची स्थिती 
मराठी वर्णाहून वेगळी नाही. यातील ख, घ, छ, थ 
आणि ध यांच्यात आपसांत आकृतिसाधरम्य॑ दाख- 
विणारा अवयव झोधता येतो व त्या साधर्म्यांचा 
संबंध मोडीमधील महाप्राण वर्ण ह॒ च्या आरेखणाशी 
ही जोडता येतो. त्यामुळे महाप्राणवर्णाच्या उच्चा- 
रात “ ह ' समाविष्ट आहे हेही ठरविता येते. तरीही 
दुदेवाने स्वत:च्या अल्पप्राण अग्रजाक्षी जवळीक 
साधण्याची वृत्ती याही आकृतीत नाही. फारच 
अप्रज-अनुज संबंध शोधण्याचा प्रयत्न केला तर 
मराठीत पआणणि फ अन्‌ मोडीत टठ निडढया 
तीनच जोड्यांत . आढळते. त्यामुळे अल्पप्राणांचे 
महाप्राण बनविण्याचे महाप्राणक चिन्ह अथवा व्यव- 
च्छेदक लक्षण शोधून काढल्याने दहा वर्णचिन्हांची 
बचत संभवते. 

या चिन्हामुळे तयार होणाऱ्या महाप्राणांचे रूप 
काळजीपुर्वक कल्पावे लागेल. कारण महाप्राण 
वर्णांच्या अल्पोच्चारित रूपांत त्यांचीही अन्य व्यंज- 
नांशी जोडेवणंरूपे किवा जोडाक्षरे लिहावी लागणार 
आहेतच. ल्याती, घराणं, थल, फरण्ट्‌ असे मराठी 
व इंग्रजी शब्द लिहिताना नवचिन्हाने अशक्य होऊ 
नय याचा विचार करावाच लागेल. महाप्राणयुक्‍त 
जाडाक्षरांनी सुरू होणाऱ्या शब्दांची संख्या भाषेत 
नगण्य असली तरी मध्य व अंत्यस्थानी येणारे जोड- 
वणेयुक्‍त महाप्राण अनेक आहेत. म्हणून व्यवच्छेदक 
महाप्राणक चिन्ह सुयोग्य बनविता आल्यास सुटकेचा 
रवास सोडता येईल आणि अयोग्य बनल्यास वाच- 
तासचा इवास गुदमरून जाईल. महाप्राणक चिन्ह 


आपण बोलतो तसं लिहितो का? (उत्तराचे ) 


निमिण्याच्या प्रयत्नात श्री. सगरीय यांचे प्रयत्न 
अवर्णनीय उत्साहाचे म्हणता येतील. 

अल्पप्राण व महाप्राण व्यंजनांची सवे २० चिन्हे 
डोळ्यांसमोर ठेवली तर त्यांना वीसच उच्चार देणे 
नागरी लिपीला पुरेसे होत नाही. हिंदीत उदं 
भाषेतून आलेल्या शब्दांमुळे एकेका चिन्हाच्या 
वाट्याला दोन उच्चार देणे भाग पडते. 

क आणिक, ख आणि ख, गआणि ग, घ, च 
आणि च्‌, छ (छ), ज आणि ज, झआणि झ, ट 
ठडआणिड, ढ आणि ढ, त, थ, द, ध, प फ 
आणि फ्‌, ब, भ. 

वरील वीस वर्णांत १० वर्णांखाली उदूंत ज्याला 
* नुक्ता ' असे म्हणतात तो बिदू दिलेला आढळेल. 
क वर्गातील वर्णाखालील नुक्‍ता असलेली चिन्हे 
किवा वणें काफु, खे आणि गेन या उर्दू वर्णामुळे 
बनलेल्या उच्चारासाठी वापरण्याची नागरी लिपीत 
हिंदीने केलेली सोय आहे. कायदा, केंदी, खतरा 
(भय), ख्वाब (स्वप्न), गरूर (गर्वे), बागी (बंड- 
खोर) अक्षांसारख्या शब्दांत हे वणे वापरले जातात. 
इंग्रजी वर्णमालेतील (21 आणि (317, हे वरणे 
टोकाला आल्यावर होणाऱ्या उच्चारांचे या वर्णो- 
च्चाराशी साधम्ये आहे. मराठीत हे उच्चार नाहीत. 
पण कायदा नि कैदी शुद्ध उच्चारासह मराठीत 
लिहायचे ठरविल्यास हिंदीने स्वीकारलेली ही सूक्ष्म 
बदल व्यक्‍तविणारी “ नुक्ताचीनी ' करायला हरकत 
नसावी. 

च वर्ग किंवा तालव्य वर्गातील वर्णाचे उच्चार 
मराठीत दोन दोन रूढ आहेत. पण ते लिहिण्याची 
सोय बाळबोध लिपीत नाही. संस्कृत वर्णमालेतून 
स्वीकारलेळे उच्चार म्हणून चार, छररा, जंगल, 
झाड या शब्दांतील सारे च वर्गीय वणे तालव्यच 
उच्चारले जातात; परंतु चोर, जहाज, झाड अशा- 


सारख्या शब्दांतील तालव्य वर्ण आपण दन्त्यतालव्य 


उच्चारतो. लिहिणे मात्र तसेच राहते. उच्चारा- 
प्रमाणे लिहिताना या उच्चारभिन्नत्वाची दखल 


घ्यायलाच हवी. त्यासाठी ' नुक्‍ता ' किंवा अघोबिदू 
तही तालव्य 'ज 


वापरणे अनुचित. न ठरावे. उदू 
साठी जीम हे स्वतंत्र चिन्ह असून दन्त्य- 
च असे दोन 


"् ० 
ताळव्य उच्चारासाठी मात्र जाल व अ" 
वर्ण आहेत खरे पाहिले तर संस्कृतोद्भव शब्दांच्या 


मराठीचा विकास 
ननका च पणास म 3. प ल. पि 
२०4 नौ२1० [६:७1 स्या र 


३७ 


तालव्य वर्णाचा उच्चार केव्हा व का बदलला हा 
संशोधनविषय ठरावा. चोरः आणि चोर. जामात: 
आणि ज्ञावई, झुटिति-झटकन्‌ हे शब्दच आपलं 
उच्चारवधम्ये सिद्ध करण्यास पुरेसे आहेत. वरील 
शब्दांत मराठीत वापरला जाणारा शब्द ज़हाज़ हा 
घेतला आहे. या गलबत अर्थी शब्दात पहिला 'ज 
तालव्य व दुसरा दन्त्यतालव्य आहे आणि तो अरबी 
शब्द जहाज़ असाच उच्चारला जातो. मराठीत येऊन 
शब्द तोच राहिला पण पहिला “ ज ' तालव्याचा 
दन्त्यतालव्य झाला. मराठीत “ झ ' हा दन्त्यतालव्य 
उच्चार केला जातो. उर्द्‌त मात्र या उच्चाराच्या 


जवळपास जाणारा उच्चार दशेविणारे शब्द फारच 
थोडे असून त्यांत मराठीत रूढ असलेल्या जवाहिर 


(रत्ने) अश्या शब्दासारखाच परंतु आद्याक्षराचा 
उच्चार ज़्वाहिर या अरबी शब्दात आढळतो. त्याचे 
उर्द वर्णचिन्ह * ज्ञोय ' हे आहे. अर्थ मात्र पुणे वेगळे 
आहेत. प्रकट किंवा जाहीर गोष्टी, शेतातले पीक 
आणि उंच जागा. तेव्हा मराठीत अरबी-फारसी- 
माफेत हा झ॒ उच्चार आला असावा हे सांगणे अनु- 
चित ठरेल. च्‌ केला म्हणून छ झाला व ज॒ होता 
म्हणून झ ला स्थान मिळाले. यात परंपरेपेक्षा केवळ 
समानोच्चारी वर्णाचा एक वर्ग तयार केला गेला 
इतकेच. त्यात तकशुद्ध कारणपरंपरा नाही हे 
निश्‍चित. पण मराठीत दन्त्यतालव्य उच्चार केलेले 
वर्णयुक्‍त शब्द आहेत म्हणून नवचिन्हांची सोय 
हवीच. 

यापुढील ज्या दोन वर्गांचा वणे. क्रमांत लागतो. 
त्यात मूर्धन्य द दन्तवर्गीय आठ वर्ण येतात. ट, ठ, ड, 
द आणि त, थ, द, ध. यांतले पाच वणं अर्ध्या रेखेचे 
आहेत. महाप्राणांचा विचार करताना आपण ठ, ढ, 
थ व ध चा विचार केलाच आहे. परंतु अल्प- 
प्राणांचा विचार शिल्लक आहे. या साऱया वर्णात 
त, थ व ध सोडून एकाही वर्णाचा वापर जोडवर्णे- 
प्रसंगी हलन्त चिन्हावाचून करणे अशास्त्रीय ठरावे. 
परंतु उच्चारांचा सिद्धांत डावळून हवित्तासकट सर्वेच 
प्रसंगी अर्ध्या ऊध्वंग रेषेसह हे अर्ध्या रेखेचे वणे 
वापरले जात आहेत. लिहिण्यात त्यामुळे ह्वित्त प्रसंगी 
एकूण उंची प्रमाणाबाहेर वाढते. उदाहरणाथे, थट्टा, 
वाड, गहार, मठ्ठु हे शब्द वाचल्यावर ध्यानी येईल. 


या बाब्द [ति एकाखाली एक वण जोडताना अल्पो- 


-4 


च्चारित वरणही पुर्णच लिहिलेला आहे. म्हणजे साधे 
हल्न्त चिन्ह वापरून साधावयाचे ध्वनिमूल्य- 
भिन्नत्वही साधलेले नाही. यांपैकी मूरधन्य वर्णाचे य- 
सारख्या अंतस्थ वर्णाक्षी जोड साधतानाही हीच चूक 
होत आलेली आहे. नाट्य, गोठ्यात, गड्याने, 
वेढ्यात हे सारे शब्दही त्याच पद्धतीने हलंत चिन्हा- 
विना लिहिण्यात आलेले आहेत. नवलेखनात मात्र 
“नाट्य, गोठ्यात, गड्याने' अशी लेखनपद्धती रूढ होऊ 
पाहत असली तरी ' अद्याप ' या शब्दातील ' द्या 
किंवा ' नाट्ट्य ' शब्दातील निभृत उच्चारांचे वरण 
लिहिले जात नाहीत. कारण उच्चारविश्‍लेषण 
करण्याची आवश्यकता (आवदश्यकता) शुद्धोच्चारां- 
साठीही लेखनात हवी याची जाणीवच नाही. 'द्या! 
सारखे नवेच चिन्ह मराठी व हिंदीने जोडवर्णा- 
ऐवजी निर्माण केळे. पण उच्चारविदलेषण करताना 
' विद्‌ ५-या ' असा उच्चार होत आहे की विद्‌--द्‌या 
होत आहे हे नीट कान देऊन ऐकलेले नाही. अगदी 
८१ सालातही र. कृ. जोशी यांनी सत्यकथेत 
अपुर्णोच्चारित द पूर्ण लिहून त्यापुढे या ह्या आका- 
रांताला मान वाकवायला लावली आहे. हा उच्चारा- 
नुसारी नसलेल्या मूळ पद्धतीला आणखी खाली 
पहायला लावायचाच अवैज्ञानिक बदळ म्हणावा 
लागेल. 

जगातल्या अनेक भाषांत दंत्य किवा मूर्धन्य 
यांपेकी एकाच वर्गाचे उच्चार दाखविणारी चिन्हे 
असतात. यूरोपीय भाषांतील परिचयामुळे जवळच्या 
वाटणाऱ्या इंग्रजीत ' वर्णाचा उच्चार ' म्धन्यच 
दाखविणारी ६ (टी) व १ ( डी) ही दोनच चिन्हे 
असून अनुनासिकांत केवळ क्षय 'न॒ दाखविणारा 1. 
हा वणे आहे. फ्रेंचमध्ये याच चिन्हांना केवळ दन्त्य 
उच्चार प्राप्त झालेले आहेत. इंग्रजीतील 1 चा 
उच्चार अन्त्य वर्ण असता मराठीतल्याप्रमाणे 
अनुनासिक हलन्ताप्रमाणेच होतो; पण फ्रेंचमध्ये 
त्याला अनुस्वाराचा उच्चार प्राप्त होतो. त्याला 
नासिक्य स्वराचे रूप प्राप्त होते. 


मात्र थॉट्‌ 
(॥10०पटटा(), गाला (देन), ए॥ठ] (दाउ), 
*१०0०(॥७' (बॉदर) या शब्दात ' त हे वर्णचिन्ह 


न वापरता () हे दोन वर्ण लिहून त्यांचाच दन्त्य 
उच्चार केलेला आढळतो. म्हणजे तमिळप्रमाणेच 
“त मधून 'द' ला जन्म दिला गेला आहे. अन्‌ते 


अनुक्रमणिका 


नरवभरितं 


ऑगस्ट, १९८४ 


करताना ॥ (एच्‌) या महाप्राणाची मदत घेतली 
आहे. इंग्रजी भाषेच्या रोमंन वर्णमालेत 1-0, -0 
४-ठ या तीनही अल्पप्राण मूळ वर्णाच्या जोड्या 
आहेत. * €!' या चिन्हाला आंतरराष्ट्रीय उच्चार- 
चिन्हांत * च ' साठी स्थान मिळाल्यामुळे €-] ही 
च-ज ची तालव्य जोडी तयार होते. परंतु रोमन 
लिपीत रोमन मूळ वणोंच्चारात ७ ला 'क' चा 
कळ्य उच्चार स्वीकार्य आहे. जसे कॉट॒ (०), 
कॅप्‌ ( 8] ), कप्‌ ( 0] ) या शब्दांत दिसते. 
परंतु त्या भाषांना वा वर्णमालेला पाणिनीच्या 
गोतावळ्यात आणण्याचे आम्हाला कारण नाही. 
फक्त उच्चाराची व चिन्हांची जातकुळी ठरविण्या- 
साठी उदाहरण म्हणूनच त्यांचा हा उल्लेख आहे. 

आपला प्रश्‍न- लिपिचिन्हांनी व वर्णचिन्हांनी 
आपल्या आकारामुळे अल्पोच्चारित उच्चार लिहि 
ण्यात अडथळे उभे केल्या कारणाने त्यांचे अंगभूत 
दोष नष्ट करण्यासाठी मूधंन्य व दन्त्य चिन्हांपैकी 
एकाच वर्गाची अक्षरे किवा वणेचिन्हे स्वीका- 
रून त्यांत “ मूधन्यक ' चिन्ह महाप्राणकाप्रमाणे 
तयार करावे म्हणजे अर्ध्या मात्रेच्या (उभ्या अर्ध्या 
रेषेच्या) चार वर्णाकृतींचा प्रश्‍न केवळ 'द' या 
एकाच वर्णावर अडेल. 

आपल्या हेही ध्यानात येईल, की महाप्राण वर्णा- 
कृतींची रजा घेण्याचा किवा त्यांना रजा देण्याचा 
विचार केल्यास प्रचल्ति दहा वर्णाकृती मोकळ्या 
होतात. ख, *घ?! ५» छि, अ, बर 
"ढा > थोर, धु. ल्क”, अ. चत 'ख',झ! 
आणि “'फ? या आकृती त्यांच्या अंगभूत दोषांमुळे 
शापण अयोग्य ठरविल्या आहेत. छ,ठ, ढ र्‍या तीन 
अर्ध्या कान्याच्या किंवा अर्ध्या ऊध्वंग रेखेने युक्‍त 
"हणून सदोष व त्याज्यच ठरतात. म्हणजे पुर्ण 
स्थायुक्त व डावीकडे उच्चारवैधम्ये दाखविणारा 
अवयव असलेली व उध्वेरेखा हलविताच अल्पोच्चार 
सिद्ध करणारी चार चिन्हे आम्हाला इतरत्र 
वापरण्यास मोकळी होतात. ती 'घ' 'थ!,'ध! 
आणि ' भ ' ही होत. जवळ जवळ हजार वर्षांच्या 
परंपरेने आम्ही त्या वर्णांना कठय, दन्त्य व ओष्ठ्य 
वर्गाचे उच्चार अर्पण करीत आल्याने त्यांचे स्थलां- 
तर करून ठ, ड, द, किवा '5! वा 'झ यांचे 
उच्चार त्यांना द्यावे हे सुधारणा या नात्याने 


> वेकास ॥। 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास | 
न | 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे । 
संगणकीकृत 


आपण बोलतो तसं लिहितो का? (उत्तरा्घ) 


पटणारे नाही. म्हणूनच आम्हाला न॑वाकृतिनिमिती 
हा एकच मार्गे उच्चारानुसारी लेखन साध्य कर- 
ण्यास मोकळा राहातो (की रहातो वा राहतो? ). 

आता आपण मराठीला लाभलेल्या अनुनासिक 
वर्णाकृतींचे विश्‍लेषण करू. “ क * वर्गाच्या टोकाला 
“5? हा कंठ्य महाप्राण आहे. त्याचा आकार 
मूर्धन्य डे ' मधून निर्माण झाल्यासारखा दिसतो 
हे आकृतिसादृद्याने सिद्ध होते. त॑र मूर्धव्य 'ण' 
हा ओष्ठ्य “प वर्गाच्या अंती शोभून दिसेल. 
मराठीत ड आणि जञ हे दोन' अनुनासिक वरण 
स्वरित रूपांत वापरले जातच नाहीत. मात्र ण, 
न आणि “म * मात्र स्वरित वणंरूपांत, हलन्त 
रूपांत आणि अनुनासिक अपसवणं म्हणूनही येतात 
त्या खेरीज “अनुस्वार ' या सवेस्पर्शी चिन्हातही 
त्यांचा समावेश होतो. एका विद्यापीठातील भाषा- 
शास्त्रप्रमुखाने “ तुम्हाला वाटेल तसे लिहा. उच्चार 
जसा व्हायचा तोच केला जाणार त्यासाठी सूक्ष्म 
भेद नोंदवायची गरजच काय? “ हे मत पहिल्या 
भेटीत उच्चारले होते नि केवळ दोडच वर्षांनी 
अचानक भेट झाल्यावर त्यांनीच डॉ. घाटगेपद्धतीच्या 
अध्ययनानंतर लिहिलेल्या गोंडी भाषेच्या व्याक- 
रणात र्‍हस्वापासून दीघेत्व वेगळे दाखविण्यास अ, 
आ, एव ओ साठी कोणते चिन्ह वापरणे योग्य 
ठरेल, उभी रेखा की आडवी, निती वर्णाच्या 
माथ्यावर ठेवावी कीं पायाशी असाही प्रश्‍न विचा- 
रला होता. अशीच काहीशी स्थिती अनुनासिकदर्शी 
अनुस्वाराची झाली आहे. या “ अनुस्वार नान चिन्हाचे 
स्थान 'रेफ्‌ या चिन्हाप्रमाणेच शिर वर 
आहे. परंतु उच्चारांचा अभ्यास केल्यावर ध्यानी 
येते की, आपण ते उच्चार प्रत्यक्ष नंतर करीत असतो 
आणि पूर्वेचिन्हावर त्याची मांडणी ही 
पद्धतीत 'माणूडणी' है अनुनासिकयुक्‍्त लेखन 
योग्य ठरते. परंतु नवपत्रकारिता विद्वान्‌ मिरतबिशी 
लिहिताना अडखळत नाहीत. नित्य व्यवहारात लोक 
' मांडणी ' असे लिहितात. उच्चारानुसारी लेखनात 
' अनुस्वार'सदृश बिन्दू वापरायचा असेल तर त्या 
बिंदूचे स्थान किवा जागा मा मि व्षआन्य 
म्यान यायला हवी ! जसं “मांडणी . अर्थात भाषिक 
प्रश्‍न, संबद्ध लेखन व उच्चारस्थाते यांसारखे प्रश्‍न 


अनपेक्षित व्यक्तींकडून विचारले गेळे आहेत !- सतत 


२९. 


रोमन लिपीचा वापर व्यवहारात करणार्‍या एका 
वणिग्‌ व कारखानदारपुत्राने आपल्या विवाहाची 
निमंत्रणिका देवनाणरीत छापायचा निर्णय घेतल्यावर 
आपल्या कुलनामातील अनुनासिकाच्या लेखनज्ञाना- 
भावी ' बिन्दु रूप अनुस्वार कुठे असावा वा 
छापावा यासाठी हा प्रश्‍न विचारला. त्याचे नाव 
होते * शिंगला '. त्याला शिक्ञला किवा * शिड्‌ंगला 
हे लेखन माहीतच नव्हते आणि । शिंगला ' पटत 
नव्ह्ते. म्हणून त्याने प्रश्‍न म्हणून माझ्यांसमोर अल्प- 
कुवतीप्रमाणे ' शि गला' असं लिहिणं ठीक ठरेल का 
हा प्रश्‍न केला. तेव्हा त्याला अनुस्वारचिन्ह आणि 
अनुनासिक वर्णविचार सोप्या भाषेत समजावून देणे 
भाग पडले व मग त्याने आपले कुलनाम * शिद्धला 
असं छापलं. तरीही उच्चाराप्रमाणे त्याचा डः स्वरित 
होता तो “ हलन्त ' हवा होता आणि 'ग' चा 
उच्चारही अल्पच असल्याने त्याखाली हलंतचिन्हाची 
आवद्यकता होती. 

आज भाषेत अमुक प्रकारचे वर्ण अमुक स्वरूपात 
वापरात नाहीत म्हणून त्यांना अधेचंद्र देण्याची 
कल्पना अशास्त्रीय म्हणून त्याज्य ठरावी. कारण 
वर्णाकृतीला पर्याय शोधता येतो. परंतु मुळात 
त्यागल्यावर त्याची जागा भरून काढण्यास हाती 
साधन उरत नाही. जुन्या सूत्रांत ' ब व यो: अभेद: ' । 
: ड ळ यो: अभेद: ! । अशी उच्चारांवर आधारलेली 
सूत्रे आहेत. आळृतींच्या अध्ययनात ब आणि व 
मधील आकृतिसादृश्य स्पृहणीय व सूत्र सिद्ध 
करणारे आहे. परंतु 'ड' आणि “ळ' मध्ये ते 
दिसत नाही असे वाटते. अर्धरेखा अवयवाविना 
: 8! आणि अर्ध रेखेवाचून “ ' यांच्यात एकच 
आकार उभा आणि आडवा मांडण्यापलीकडें 
फरक पडला असेल तर आम्ही ळ साठी दोन्ही वळण 
वळवन त्यांना उघड्या तोंडाच्या गाठींचा आकार 
द्लि आहे. इंग्रजी स्पेलिंगांच्या अनुषंगाने आम्ही 
: ल ! चा रोमन वणे एल्‌ (1) हा उच्चार भिन्नत्व- 
दर्शी (डायक्रिटिक) चिन्हाविना वापरून “ळ 
आणि ' ल ' एकमेकांचे पर्याय करून टाकले आहेत,, 
शब्दांचा भाषिक प्रवास पाहिला तर असे आढळते 
की मराठी, गुजराथी व हिंदीत गूळ, गोळ आणि 
: गंड ' असे समानार्थी शब्द गुळासाठी वाफस्ती 
जातात. संस्कृतमध्ये ' गुडखाद्यनेवेद्यम्‌ समर्पयामि 


| | 
र 


वट ी... वड 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


_- १ पव ळर - संस्थे ळोळ 
ज्य मराठा [वकास सस्थद्वार 


४० 


हे पूजेच्या शेवटी उच्चारलेले वाक्य- मंत्र नव्हे- 
संस्कुत काळात गूळ होता हेच सांगते. पण 
साहेबाने त्या जागी 1, न वापळता “आर! चा 
वापर केला. म्हणजे ळ हा ल वर्गातला नाही हे 
उच्चाराने ठरविले. मराठीत माधुर्यवाचक शब्द 
“ गोड * असा आहे. तर गुजराथीत त्यालाच 'गळियं' 
(गुळाप्रमाणे गोड चवीचे) असा शब्द आहे. कदाचित 
मूळ रूपात ' गोळियु ' असाही असण्याची शक्‍यता 
आहे. पण आपण संस्कृतातल्या गुड ' मधून. गोड 
हे विशेषण बनविले को “ गोळ ' वरून लेवापाठी- 
दारांच्या मराठीतून ' गोड ' घेतले ही संशोधनाची 
बाब ठरेल. गुजराथी माणसाला ' ळ ' हे वरणंचिन्ह 
वाचायला किवा उच्चारायला सांगितले तर अधि- 
कांश प्रसंगी ' अड ' असाच उच्चार ऐकावा लागतो. 
पण शब्दातआलेल्या ' ळ ' चा उच्चार ' ळ ' असाच 
केला जातो. 

“ळ' आणि '*ड* या व्यंजनांची ज्याप्रमाणे 
गफलत उदू व इंग्रजी वापरणार्‍या मंडळीकडून “र 
व ' ड ' मध्ये केली जाते, गूळ जसा (आ[]]र (गुर्‌) 
होतो तसेच “' खडपेकर * हा उच्चार इंग्रजी धर्तीवर 
रोमन लिपीत लिहिताना ' ॥९॥०॥])९६०1॥ ' असाच 
लिहिणारे उत्तर भारतीय व पंजाबी भेटतात. कारण 
बोल्भाषा हिदी किंवा हिंदुस्थानी असली तरी 
आजही खरा पंजाबी शिक्षित गृहस्थ उर्दचेच 
आखबार वाचतो. उद्‌ंमध्ये रे, डे, जे अशी आकार- 
सादृश्य दर्शविणारी अक्षरे याच क्रमाने लिहायला 
शिकवतात. त्यामुळे त्यांना र आणि ' ड' जवळचे 
व एकमेकांची जागा घेण्यायोग्य वाटतात की काय 
न कळे. रोमन वर्णमाला नि उर्दू वर्णमाला यांच्या 
मांडणीत उच्चार व आकार यांचा नागरीप्रमाणे 
क्रम नसल्याने साहेबाने मुसलमानांपासून राज्य 
घेतले तशीच अरबी फारसीजन्य लिपी प्रथम 
स्वीकारली व नंतर अन्य देशी भाषांकडे तो वळला. 
तेव्हा 1 आणि 0 च्या अदलाबदलीचे कारण भाषिक 
व उच्चारविषयक इतिहासातच शोधायला जावे 
लागेल. 


वर्णमालेच्य़ा अभ्यासानुक्रमात स्वरानंतर अधं- 
स्वरांचा क्रम लावला गेळेला आपण पाहिला व 
नंतर व्यंजने आणि अनुनासिके आपण अभ्यासली. 


लवभारत 


ऑगस्ट, १९८४ 


उच्चार व लेखनक्रमानुसार उष्माणश, प, सहे 
घ्यायला हवे होते नि तरीही आपण व्यंजनक्रमात 
मूधेन्य “ड' च्या उच्चारविषयक जवळिकीमुळे 
अंत्यवर्ण * ळ 'कडे वळलो. 

आता 'श','ष', व “स' यांच्याकडे आपली 
नजर वळविणे भाग आहे. उच्चारदृष्टीने तपासणी 
केली तर श आणि ष अगदी जवळचे उच्चार 
आहेत. फक्त पढिक विद्वानच उच्चारभेद सांग 
शकेल. सामान्य व्यक्‍तीला तो कळतही नाही. त्यात 
भरीला भरम्हणून एका 'श' साठी 'श! शत 
आणि ' शा! अक्षा तीन आकृती लिपीत वा लेखनात 
रूढ आहेत... त्यांतला एक दीड उभ्या रेखांचा, 
डुसरा गाठ व एक उभी रेखा असलेला परंतु आकृ- 
तीत उभट आकाराचा आहे आणि तिसऱ्याच्या 
मध्यावर गाठ, एक उभी रेखा व आडवा पसर- 
छेला असा आहे. मराठीत पहिला व तिसरा 
आकार रूढ होताच. परंतु “५ ' हे. पूर्वांग 
सयुक्‍त वर्णात गेल्या ३५-४० वर्षांपासून वावरात 
आहे. पूर्वी *वास, *वान, *वशुर असे एकाच 
प्रकारचे लिखाण आढळते. परंतु उत्तरेकडे *श 
हे रूप रूढ असल्याने श्‍वास, श्वान, शव शुरहे 
लिखाण केले जाते. ते वर्धासमितीच्या कृपेने मराठी 
प्रांतातही पोहोचले आहे. या चिन्हांच्या उच्चारात 
काहीही अंतर नाही. परंतु लिपी व उच्चार यांचे 
संबंध नव्याने समजावून घेणाराला ह्या तीन खुणा 
किवा चिन्हे यांचे एकसारखेपण कसे समजवायचे ? 
उत्तरेत व पूर्वेकडे 'श' आणि “स! एकमेकांची 
जागा उच्चारात व लेखनात घेतात. गुजरातेतही हा 
गोंधळ आढळतो. वर्णाचे अपपाठ, भाषिक प्रवृत्तीमुळे 
तोंडात बसलेल्या एका गुजराती दशग्रंथी ब्राह्मणा- 
पाशी संथा घेतलेल्या एका राजस्थानी पंडितांना 
' विस्णु.', ' भर्गोदेवश्य ! असे सदोष उचार करताना 
ऐकले आहे. सबंध श्रावणीकर्माच्या अंती गप्पा 
मारताना जव्हा पंडिताला दोन्ही उच्चार येत असून हे 
'श'चा'स'व'स!चा'श' करण्याचे कारण 
विचारले, तेव्हा तो प्रांतीय उच्चारदोष गुरूपासून 
लाभला हेच त्यांनी कारण सांगितले आहे. सारी 
बंगीय मंडळी, बिहारी, पुर्वीये (पुरभय्ये ) या भिन्न- 
भाषीय मानवांत “शश ' आणि “स यांचे उच्चार 
जसे हवे तसे क्वचितच ऐकायला सापडतात. तरीही 


चा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


। 
|मराठी विकास संस्थेद्वारे | 


संगणकीकृत 


आपण बोलतो तसं लिहितो का? (उत्तराध ) 


श-ष पेक्षा श-स या जोडीत उच्चारसाधर्म्ये कमी 
आहे हे आपण कबूल केले पाहिजे. 
आता या दोन्ही वर्णांत आक्रृतिदृष्टया तपासणी 
व्हावी हे योग्य ठरावे ! ज्याला पोटफोड्या *ष 
असे नाव आमच्या लहानपणी सांगण्यात आले होते 
तो हा “ प ! दुसऱ्या तीन रूपांत वावरणार्‍या “शश १. 
पेक्षा म्हणजे शेंडी-फोड्या श पेक्षा वेगळाच दिसतो. 
पण वर्णाकृतिनिर्मात्यांनी त्याचे आकृतीत 'प' शी 
साम्य का साधले हे विचारण्याचे आमच्या मनात 
कधी आलेच नाही ! 'अतिपरिचयादवज्ञा ' हेच 
आमच्या ध्वनी आणि आकृती यांच्याविषयी एकत्र 
विचार न करण्याचे कारण देता येईल. जसे 
शिकविले गेले, जसे बिबविले गेले तसेच मनो- 
भूमीमध्ये रुजले. त्यात “असं का? ' हा प्रश्‍न 
विचारण्याची निकड कुणालाच भासू नयें व भासली 
त्या वेळीही आकृती छापायला जड जाते हेच कारण 
पुनविचारासाठी योग्य वाटले याचेही आशश्‍चर्य 
वाटते. । 
उच्चारविचारांचा मागोवा घेताना काही पर- 
देशीय लेखन व उच्चारांनी अंतर्मुख होण्याची वेळ 
घेते. मराठीत ' शुद्ध ' लेखन व अशुद्ध ' लेखन हे 
शब्द सर्रास रूढ आहेत. आमच्या मनात शुद्धा- 
शुद्धाचे जे निकष आहेत त्यांचा संबंध आपल्या 
तत्कालीन विद्यादात्या ब्राह्मण गुरूंच्या प्रमाण मान- 
लेल्या भाषेशी आहे. अन्य पूर्वापर संबंध तिला मंजूर 
नाहीत. उत्तरेत कान उघडे ठेवून हिंडत असताना 
ऐकलेला व उघड्या डोळ्यांनी पाहिलेला एक शब्द 
“ कॅवल ' हा घेऊ या. याचे स्वरूप ' कमल. आहे हे 
सांगनही पटणार नाही. कारण क ' ज्र्या माथ्या- 
वरील : चंद्रबिदू चा उच्चार : क्यावल असा होत 
नाही तर अनुनासिकयुक्‍त अ किवा कण्हताना येणारा 
अं$ च्या उच्चारासारखा होतो. म्हणजे एकाच 
नागरी लिपीत ' चंद्र 'बिदूचे पण शिव च्या 
होतात. आपण ' बँक ' ही लेखनाकृती पाहून ' ब्याक - 
च्या जवळचा उच्चार करतो; तर उत्तर भारतीयाला 
रेने ' बंक ' असाच वाचावा 


तोच शब्द त्याच्या परंप 
लागतो. त्यामुळे महाराष्ट्रातून दिल्लीत आलेल्या 


माणसाला, ' कवल ' किवा ' कवल ' हा शब्द 
: कमल ' शब्दाचे रूप आहे आणि ' कवल किंवा 
अर्थाचा चुकीने लिहि- 


: कवळ ' म्हणजे घास अशा " 
न. भा. ६ 


अनुक्रमणिका 


४8१ 


लेला शब्द नाही हे कसे दाखविता येईल ? यातूनच 


अतुस्वाराच्या जागी “ए 'कार मात्रा लिहून 
* केवळ ' हा शब्द स्वतःच्या नावाच्या पूर्वपदी 


वापरून ' केवळ कृष्ण ' हे व्यक्‍्तिनाम उत्तरेत 
विशेषतः पंजाब, हरय़ानां सीमेवर रूढ आहे. तेथेच 
जन्मून महाराष्ट्रात नोकरीसाठी गेलेल्या व भाषे- 
विषयी थोडीफार ओड असलेल्या एका बॅक मॅनेजरने 
आपला नामपरिचय, “ आपण ज्याला ' निव्वळ 
काळा म्हणू शकाल तो मी आहे- म्हणजे “ केवल 
कृष्ण ” ! आता मी काळा नाही हे तुम्ही पाहताच 
आहात, पण नावाने मात्र * केवल-कृष्ण ' म्हणजे 
मराठीत “ निव्वळ काळाच ' नाही का ?” असा 
करून दिला. चंद्रबिदू किवा नुसता बिंदू आपण 
अतुस्वार व अनुनासिक या दोन्हींसाठी वापरतो. 
देवनागरीचे उपभोक्ते हिंदी भाषिक मात्र अनुनासिक 
वर्णाचा वापर लेखनात मराठी भाषिकांपेक्षा अधिक 
प्रामाणिकपणे करतात. 

मराठी उच्चवर्णीय शिक्षिताला पानी, लोनी या 
उच्चारांत मागासलेपणा व अशुद्धतेचा वास असह्य- 
पणे येतो. पण भाषिक विकासाचा मागोवा घेतल्या- 
वर'ण'चा'न'नहोता'न'चा*'ण' मराठीत 
कसा झाला, हे तपासण्याची गरज आहे. * पानीयम्‌ ' 
हे संस्कृत मूळ रूप “अम ' हा नपुसकलिंगदर्शी 
अन्त्य प्रत्यय काढला तर “ पानी चं होते ! * नव- 
नीतम्‌ ' मधील उ-ओ-ब हा प्रवास तपासता “न ' 
चा'ल'अन्‌'व!'चा*ओ' होऊंननो किवा नो 
व मग ' लो ' होऊन ' लोनी ' व॑ मग लोणी झाले! 
आपले मराठीतील सगळे “णे ' नी अंत पावणारे 
शब्द तपासले तर गानम्‌-गान-गाणे. स्वपनम्‌ 
(झोप) _झवाप-झोप, झोपणे; धावनंम्‌-धावणे; रुद- 
नम-रोदतनम्‌-रडणे म्हणजे संस्कृतातील दन्त्य“न - 
चे मराठीने “ण ' हे रूप स्वीकारणे योग्य मानले. 
परंतु हिंदीत “नोन ' हा मीठ या अर्थाचा शंब्दही 
' ल॑वणम ' वरून “ल च्या जागी “न ' स्वीकारून 
व उत्तरार्धातील 'वरणम्‌' चे ओनेम व संस्क्रतचा “अम 
फक्त “ नोन ' असा शब्दे स्वीकारला गेला 
आहे.म्हणजे'ण' चान ही होतो हे हिंदी भाषि- 
कांनी: दाखवले आहे. म्हणून “ जसं बोलणं तसं 
लिहिणं “ या कल्पनेचा रूढ शुद्धाशुदध लेखनकल्प- 
नेशी संबंध नसूत  उच्चारयोग्य चिन्हांनी ते चिन्हित 


काढून 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


कास संस्थेद्वारे । 


संगणकीकृत 


राज्य मरार्ट 


- $. 


करणे या भौतिक कार्याशी आहे. आपला सारा संबंध 
दुर्दैवाने “ शुद्ध कसें बोलावे आणि शुद्ध कसें लिहावें 
हें व्याकरण शिकल्याने समजते ” या सत्य न सांग- 
णाऱ्या व्याख्येशी आल्याने, आपण यथोच्चार लेखन 
करताना एका -कल्पित आदर्शाच्या आहारी जाऊन 
लिहू लागलो. भाषा आधीच जन्म- पावलेल्या व रुळ- 
लेल्या असतात. त्यांना कुणातरी गटाच्या बोलीच्या 
चौकटीत बांधून त्यावर आपण नियमाचे ठोकताळे 
बनवितो अन्‌. आपलाः अहंभाव व वर्चस्व प्रस्थापित 
करण्यासाठी त्यावर -' शुद्ध'तेचा शिक्का मारतो. 
त्यामुळे व्याकरण शिकून बोलता येते ब ते शुद्ध 
असते असा हेका धरणे म्हणजे उच्चारांनुसारी लेख- 
नाची पायमल्ली. करणेच ठरते. संस्कारांमुळे आपण 


शिकलेल्या रूढ असलेल्या परिभाषेची मदत घेतो ती. 
प्रतिपादन रूढ परिभाषेतुनच बुद्धिंगम्य व्हावे म्हणून! 


कारण नवी परिभाषा दुर्बोध व्हायची भीती असते. 


आतापर्यंतच्या लेखनातून व. चर्चेतून ' ह ' उपान्त्य. 


महाप्राण वर्णाचा उल्लेख प्रथम विसर्गाच्या संदर्भात 
व, नंतर पंचवर्गीय * महाप्राण ! व्यंजनाच्या संदर्भात 
आल्लाः आता - एक स्वतंत्र महाप्राण चिन्ह किवा 
आकृती : म्हणून -या व्यंजनाचा विचार, करून हा 
व्यंजनविचार संपविणे. योग्य ठरेल. 
'ह..हा विसगेस्थानी उच्चारित असल्याने त्याची 
कठ्य वर्णात गणती. झालेली असली तरी पुन: पुर्ण 


उच्चार म्हणून त्याला ऊष्माण वर्ण म्हणून मांहेश्‍वर. 


व पाणिनीय सूत्रांत स्त्रतंत्र - स्थान आहे. त्याला 
महाप्राण मानले जात असून त्याचा वापर शब्दारंभी 
व शब्दमध्यस्थानी अधिकांश वेळी होतो. त्या प्रमा- 


णांत शब्दांती “अ ' कार युक्‍त “ह! चा वापर: 


मराठीत कमीच होतो, परंतु आ, ई, ए याः स्वरांनी 
युक्त ' हू ' चा वापर त्या मानाने अधिक आहे. - या 
वर्णाचे-चिन्ह निर्माविक किंवा “र” सारखे उभ्या 
रेलेशिवाय नाही. त्यात. अधरेखा असून * इ! 'इः” 


'र' ठ''ड':ढ!!द र्‍या अक्षरांप्रमाणेच भर्धे- 


रेखेला टांगलेला उच्चार भिन्नत्वदर्शी वक्र आणि 
मिश्र दोन. .वळणांचा- अवयव आहे. म्हणचे हचे. 


विश्‍लेषण आकृतीच्या अनुरोधाने करायचे झाल्यास 
१) शिरोरेखा आणि उभी अधेंरेषा, २) वरचा 
'मोलाकार भाग आणि ३) खालचा उभट गोलाकार 


ससोग्र अद्य तीन स्वतंत्र. चिन्ह्याकारांनी करता येते; 


ऑगस्ट, १९८४ 


हा वर्ण ठेखणी कागदाला किवा लेखनपुष्ालां 
चिकटवल्यानंतर शिरोरेखेसह दोनदा उचलल्याविना 
लिहिता येत नाही. अर्थात ह्या लेखनप्रक्रियेचं विशले- 
षण यापूर्वीच्या एकाही वर्णाबोबत केले नसले तरी 
अंतिम वर्णचिन्हांत त्याचा विचार नमुन्यादाखल 
घेतला आहे. आकृतीचा अभ्यास आणि लिपीच्या 
सुधारणेचा विचार हे उच्चारविचारांपासून वेगळे 
करणे अनुचित असल्याने त्याला एक स्वतंत्र भाग 
देण्याच्या निर्णयावर थावे लागले आहे. लिपिविचार 
हा उच्चारठेखनचिन्ह विचार आहे हे वैज्ञानिक सत्य 
आहे; पणं त्या. लेखनात हस्तलाघव उच्चारशास्त्र 
ऊफ ध्वनिमूल्यविचार, मुद्रण विचार, आकृतिसौंदर्य- 
विचार यांसारख्या अंगांची तपासणी करण्याची गरज 
असल्याने प्रत्येक वर्णाबाबत थोडाफार संदर्भ आकु- 
तीच्या. बाबत येणे अटळ झाले; तीच दष्टी * ह 
बाबत बाळगली गेली तर विचित्र वाटू नये. . 

“ह च्या साऱया अवयवरचनेत गोलंवा खाली 
आणल्याने सारी जोडव्यंजने व « श्र ' दर्शक “2? 
हूच्या पोटातच नोडली जातात. 
द्शी लेखन होते किंवा ताही याची तपासणी उच्चार- 
यत्र मापंकाच्या साहाय्याने. व्हायलाच ह्वीः पाच- 


म्हण या' शब्दांच्या लेखनात' 


टा 


अथिकावूवा (ग्वा) िलमेबरहा” या संरुत वावशातची 


अनुक्रमणिका 


आपण बोलतो तसं लिहितो का? ( उत्तराचे ) 


(वाक्यांशात) हा वायु 4- आदित्य या दोन स्वरांच्या 
संधीतून निर्माण अग्रभागी. हलन्त य आला' आहे. 
* अ सारख्या स्वरांचे चिन्ह * हु ' * ह ' याप्रमाणेच 
“हु न लिहिता पोटात लिहिले गेल्याने “हू या 
शब्दातील. * ह” आणि €% या व्यंजन: व स्वरो- 
च्चारांना समान! ्वनिंमूल्य प्राप्त झाल्याचा भास 
' व्यय ' या शब्दातील व -- य या जोडीतल्या- 
प्रमाणेच होतो ! रूढ उच्चार लिहायचे झाले तर 
मराठी भाषेत तरी अर्धा: * ह ' क्वचित उपयोजून 
युक्‍्तवण लिहिले जातात. परंतु .' ह.': प्वर्णोच्चारित 
ठेवूनच आम्ही लिहीत. असलेले जोडव्णे आढळतात. 
पोटात वणे जोडून, . मराठीत . - प्रल्हाद, भाव्हान, 
अपन्हुति असे शब्द प्रह्माद, आहान, .अपहूति या 
रूपांत. चुकूनही आढळत नहीत. . 
वर्णाकतिविचार 
- आतापर्यंतच्या वर्णव्रिचारात .प्रचारात असलेल्या 
वर्णकृतींचा आपण अपुरेपणा किवा अपर्याप्तता, ध्वनि- 
मूल्य दृष्ट्या आकृतीच्या मर्यादा व भाषेच्या. व्यव- 
हारात उंच्यारातील अनंतता किंवा भिन्नता यांचाही 
मागोवा घेतला. प्रामुख्याने. हिंदीला राष्ट्रभाषा 
.स्थाने . जनॅसंख्याबळावर- ल्मभल्याने व तिंची 
लेखनाकृती वर्णमाला नागरी, देवनागरी किंवा बाळ- 
बोंधंच असल्याने-भाषा* या नात्याने उच्चांरांसाठी, 
स्पष्टीकरंणांसाठी समान. चिन्हांचे भिन्न समवर्गीय 
उच्चार दाखविण्यासाठी आपण तिचा प्रसंगोपात्त 
विचार. केला. खरे पाहिले तर हिंदी ही प्रमाण 
भाषा व हिंदी हे नावंही फार अलीकडील आहे. 
मराठीच्या तुलनेत फार तेर “ भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
यांचा काळं मानणें किवा त्यांच्या ऑगेमांगे ५० 
वर्षे जाता येईल. ख्ढ कक पीठिका उन्नता- 
वंस्थेत पोहोचविणांरे नामदेव, ज्ञानदेवादी संत विचा- 
रात घेतले तर हिंदीचे आयुष्य अवघे दीडदो वर्षाचे 
म्हणजे पंचमांशाहून कमी गडा 
"बब हा ठरावा. जया भाषेचे सतार माल 
गंतंकाळांच्या प्रवृत्ती रनम 
साहोय्यक होतं नाहीत. तिला नवें चार पेलण्याची 
शक्‍ती कशी लॉभणार?ः ता हि 
त्यांमुळे :नांगरी लिपीच्या विचारात लोक 
हिरीरीने भाग घेतला अशा विचारवंतांत भारत ल 
. लोकसंख्येच्या अर्ध्याते. संख्याब्रळ असलेल्या. भाषेचे 
ततियांश्ाहून कमी विचारवंत नोंदले गेठे आहेत 


छ्रे 


याउंलट, मराठी. भाषिकांची संख्या भारतीय' जन- 
संख्येच्या षष्ठांगा असूनही त्यात नोंदल्या गेलेल्या 
विचारवंतांची सेंख्या हिंदी विचारवंतांच्या दुप्पटी- 
(किंवा दुपटी ? ) एवढी आहे: साक्षरतेचे प्रमाणही 
मराठीच्या मानाने कमीच आहे. म्हणून प्रागतिक 
विचारांची अपेक्षा फार बाळगणे कठीण. जाते किवा 
चुकीचेही ठरते. 

मराठीला आणि ' हिंदीला भाषा मानल्यावर 
आपण .आपोआपच रूढ असलेल्या बोलींकडे वळतो. 
त्यांची संख्या भाषाझास्त्रज्ञांनी नोंदल्याप्रमाणे खूपच 
मोठी आहे. 

मराठीच्या संदर्भात, आपण विशेषणे लावायची 
ठरविली जरी विक्षेष्य स्थानावर, * मराठी ' हे एकच 
नाम ख्ढ असलेळे दिसते. तिला नामदेव-ज्ञानदेव- 
कालीन मराठी, मध्ययुगीन मराठी,. शिवकाळीन 
मराठी, पेशवेकालीन मराठी, अव्वल इंग्रजीतील 
मराठी असेच उल्लेखिण्याची प्रथा आहे. संत व 
पंतांनी मराठीत अमाप निर्मिती केली. तरी * माझा 
मराठाची बोलू कवतिके ! म्हणणारे ज्ञांनेश्‍वर भाषेचे 
नाव मराठीच घेतात. कोणत्याही प्रादेशिक बोलीचे 
नाव घेत नाहीत ! त्याउलट, हिंदीला ब्रज किवा 
ब्रज, अवधी, खडीबोली या नावांविना हिंदी या 
आजच्या नावाकंडे जाता येत नाही. ती., राष्ट्रांची. 
व्यवहारभाषा व्हावी.याची स्वप्ने पाहून. भारतेन्दु 
काळात * हिंदवी ' वा: * हिंदी ' हे नाव जन्माला 
आलेले आहे. सिंधु संस्कृती व॑ नदीमुळे वायव्येकडून 
भारतात प्रेवेषा करणाऱ्या “परकीयांनी ' हिंदू ' व 
: हिंदी. शब्दांना प्राधान्य दिल्याने ते शब्द लांच्छना- 
स्पद मानून * भारत ' आणि “भारती ” हे शब्द 
साहित्यिक क्षेत्रात रूढ करण्याचे प्रयत्न झालेले 
इतिहासाने नोंदले आहेत. हिंदींच्या उदाहरणा- 
बरोबर उर्दू वर्णांचा व उच्चारांचाहीं उपयोग केला. 
गेलाआहे. . _-.. शा 

सुदैवाने हिंदी/शुजराथी व, मराठी भाषिक प्रदेश 
मराठी भाषिक प्रदेशांशी भिडलेले असूल्याने व लिपि-- 
सांधर्म्यामुळे जेवढी सांस्कृतिक देवघेव या भाषांची 
झाली त्या प्रमाणात तेलगू, कसड व. नैक्तेत्येकडीलं 
मलयाळम्‌ भाषिक प्रदेशाशी. झालेली दिसत नाही. 
याच कारणाने विइळेषणात त्या भाषांचा वा त्यांच्या. 
लिंपींचा- उल्लेख आलेला नाहीः वर्णमाला एकच 
असली तरी आकृतिशिलत्वासुळे त्याचा उपयोग 


अनुक्रमणिका 


४४ 


नॉंगरीः'लिंपींच्या. परिपोषाळा किंवा... सुधारणेला 
सरळ उपयोगी पडेल ही : शक्यताही नाही. म्हणून 
थोडासा उत्तरनदक्षिणवादही; वर्णमालेच्या. विचारात 
कुंगोलाःशोंधावासा* वाटेल. पण'तो.अनुचित ठरावा. 
कोरणे. उत्तर-देक्षिगवादात मांनरेखा, म्हणून नर्मदा 
नेदी ठरते.- नर्मदेच्या वरील भागात .गुजराथी येते. 
नमदा तापीच्या दुबेळक्यात अहिराणी: बोली येते. 
आणि तापीच्या दक्षिणेला तीन-चार द्रविड भाषा व 
एकटी. मराठीचं वेगळी भाषा उरते !: परंतु:आपल्या 
आकृंतिभिन्नत्वामुळे संस्कृतद्वारा'-देवनागरींचा संपक 
आल्याने वर्णाकृतीत मराठी उत्तरेशी सोयरीक करून 


कु. &_. ळीत 


प्रमाणं व दीर्घ अशा या चार श्रेणी मानता येतील, 


याव्यात ! अर्थात त किमॉने तीने श्रेणी मॉनंल्यावाचन ल्यावाच. 
गत्यंतर नाही. कारणं भार्षेत तेवठे उच्चार इ्पंष्ट 


मराठी लेखनात शिंरोरेखा ही अनिवार्यपणे आहे. 


तत्व उल्वोरदृष्टीते आवश्यकः आहे. 
कोय !”' असा पहिला प्रश्नं मेझतात ज्मा राहिंतो. 


मैवंभरित 


ऑगस्ट, १९८४ 


गुजर लिपीत ही रेखा होती. आता ती औषधालाही 
सापंडतः नाही. . पण त्यामुळे उच्चारात अन्तर पड- 
लेले. नाही, ल ह अ. को | 

. शिरोरेखा हे. परिचयाने आकृतिसौंदर्याचे अंग 
वाटू छागले असेल. तरीही-लिपीत तीच मोठी डोके- 
दुखी आहे: आमचे मुद्रक जिला तिमजली चिन्ह- 
रचना म्हणतात ती करण्यास शिरोरेखाच मख्य 
कारण-आहे. आमची मुख्य वर्णाकृतीं शिरोरेखेवरून 
खाली लटकते, टांगली जाते. तिला 'इ' कार, एकार 
ऐ कार, ओंकार व औकार तसेच अनुस्वार व रेफ्‌ 
हे रेखेच्या वर जोडले जातात. 

. “उकार, 'ऊ' कार, 'क' कार व रचे 
आडवे 'पुर्णोच्चार चिन्ह _ हे वर्णाकृतीच्या पायी 
जोडले जाते. म्हणजे आमची वर्णाकृती उंचीत 
वाढते व एकूण मुद्रित वा लिंखित मजकुरात 
अधिकं वर्ग पृष्ठावर कमी चिन्हे वा वर्ण मावतात. 
उच्चार .दृष्ट्या विचार करताना अधिक उच्चार- 
चिन्हांची सोय पहावी लागणार आहे. त्यांत स्वर- 
चिन्हांचा विचार प्रथम करायचा आहे. जर शिरो- 
रेखा वगळली तर शिरोरेखेवरील चिन्हे-स्वरचिन्हे 
वर्णाकृतीच्या उंचीत बसवणं अशक्य नाही. उदा- 
हरणायं,. “इ 'ची स्वराखडीसाठी स्वीकारलेली 
“व ही ऱ्हस्व-दीध चिन्हे पहावी. त्यांत 
मध्यावर येणाऱ्या शिरोरेखेमुळे लेखनात तीनदा 
हालचाल करावी लागते. ':-!' १! * « ! याउलट, 
शिरोरेखां वगळली. तर १ या एकावयवी चिन्हाने 
“डू कार वि येईल. रेखेच्या वरील बाजूस 
एव ऐ यांची 'के' व 'कै! र- 
संघिनियमांनी घडत. असल्याने व. १ न्हाणी 
सस्कार करून घडविणे व रेखेखाली (आता रेखा 
नाहीच म्हणून) प्रमाण उंचीत बसविता येईल. रेफ्‌ 
पुळातच व्यंजनाचे प्रतीक असलेल्या भंतस्थ वर्णा- 
साठी वाप्रलेले चिन्ह असल्याने रेखेवर जाण्याचे. 
कारणच नव्हते. इ ' हा स्वतंत्र आकार स्वीका- 
रल्यानंतर त्यावर दीघंत्वाची वेलांटी म्हणून वापरात 
आलेले चिन्ह **'व * ई ' आणि सूर्य ' शब्दातील 
य च्या शिरावर दिलेले ' रेफ्‌' चिन्ह यांत कण- 
भरही फरक नाही. मग ही विचित्र स्थिती लिपीने 


वं तिचा वापर करणारांनी कजी स्वीकारली ? 


तिचा त्यांग करणे आकृतिंदृष्ठ्या आंवंड्यॅक आहें 
हे सहज पतवे ! . 


अनुक्रमणिका 


आपण बोलतो तसं लिहितो*का ! ( उत्तराचे ) 


अद्यांपही न पटलेली बाब म्हणजे “उ ' कार व 
*अ' कार, आणि त्याच ध्वनीतुन संधिरूपाने 
जन्मलेले ओ आणि औ यांचे आकार होत. ज्याप्रमाणे 
मूळ “इ ला वेलांटी नाही व दीर्घात आहे ती 
* रेफ प्रमाणे आहे. तसेच र्‍हस्व ' उ मध्ये उ कार 
चिन्हदर्शक खूण नाही. आहे ती. दीधंत्वसुचक 
: ,? अंशी 'उ* ला बाजूला बिलगणारीव. *ऊ' 
हा आकार घडविणारी. त्यामुळे स्वराखडी किंवा 
बाराखडी चिन्हासाठी ऱ्हस्व चिन्हास बाजूला चिक- 
टणारी दीर्घ 'ऊ ! ची वाटी व्यंजनांच्या पायाशी 
येताच र्‍हस्व बनते- अर्थात ती आपली उभी स्थिती 
सोडून आडवी होते. “ १ ' मधून ']ु ' निर्माण केला 
जातो. तो मात्र ऱ्हस्व असतो. नि मग नव्याने दीर्घा- 
साठी '_*हे नवेच चिन्ह जन्माला घातले जातें. 
: दीरघत्व ) ही एक उच्चारश्रेणी आहे. ती सवच 
स्वरांत आहे. तेव्हा प्रत्येक चिन्हासाठी वेगळा आकार 
योजण्याऐवजी * दीघंत्व ' चिन्ह ही एकच नवी 
खण तयार केल्यास अ पांसून औ पर्यंत साऱ्या शुद्ध 
व संयुक्‍त स्वरांना भाषेत बोलताना ऐकू येणारे व 
लिहिण्यात न आढळणारे ऱ्हस्व-दीघंत्व देणे शक्‍य 
होईल. पुढील शब्द ध्वनी ऊफे उच्चारांचे अंतर 
श्रवॅणगम्य असूनही लिहिण्याची सोय नंसल्याने 
एकाच तऱ्हेने लिहिण्यात येणाऱ्या शब्दांचे नमुने. 
आहेत- | 
घरटे-घर, आपण-आग, तेल-तेलकटं, पैसा-पैस 
ओढ-ओढणे, औत-आऔषध. आपण इ व उर्‍च्या 
ऱ्हस्व, दीघ उच्चारांशी परिचित आहोतच. त्यांतील 
चिन्हविसंगतीची चर्चा वर आलीच आहे. 'इ , 
“उ? आणि ' ए' यांना मुळातच वेगळी ऱहस्वत्व- 
दर्शी चिन्हे किवा खुणा नसताना बारोखँडींत मात्र 
“ती', ']ु, ' अशी चिन्हे देण्यात आली व ए, 
व ओ-औ मध्ये एक व दोन मात्रा देण्यात आल्या. 
बाराखडीत '१' या एका मात्रेमुळे "ए. कार 
बनतो व ' ऐ' साठी मात्र ३ ' अश्या दोंन मात्रा 
वापरल्या जातात. याचे तार्किक विश्लेषण आकृती- 
वरून करणे व त्यांचा संबंध उच्चाराळ्ी जोडणे 
शास्त्रीय दष्टया संभवत नाही. ओ-औ या आकृती- 
तील विसंगती फक्त मिंश्रस्वरांचे मूळ विश्‍लेषण 
व 'अ? अैवजी 'आ 'वर ओकार माता न देण्यातील 
अशशास्त्रीयता यांनी यांपूर्वीच सिद्ध केले आहे. अर्थात 
अ, आ, ओ, औया मधील '&» या पुर्वावयांच्या 


. 2-1 


अस्तित्वामुळे “ अ॑ ' ची बाराखडी बैनविष्याचा मार्ग 
आपोआप रूढ लेखनात सापडला आहि हेचे महत्त्वाचे 
आहे. रेघेच्या खाली टांगलेल्या वर्णाला पायाखाली 
“ उ ' कार चिन्हे न टांगता *]' असे एकॉर्वयंव चिन्ह 
घडविल्याने सारा तिमेजली लेखनाचा प्रश्‍ने सोडं- 
विण्यास मदतच होईल आणि मिश्र वर्ण किवा स्वर- 
संधीचे लेखन अ--इ < ए. हे करताना 'अ१' अंसे करेणे 
किवा अ--उ८ओ.'चे लेखन अ] असे करणे सेहजं 
सांधेल. हे करण्यापूर्वी ५1 ' ही ' अ कार खूण किंवा 
वर्ण मानून त्याला पुणे उच्चार दाखविणारे पूर्वांग 
& हे स्वीकारणे भाग आहे. त्याचा उच्चार अल्पो- 
च्चार मानावा आणि अ कारदर्शी रेखा जोडंण्या- 
पुर्वी अस्तित्वांत येणाऱ्या प्रत्येक आंकृतीला त्यां त्यां 
वर्णाचे हलन्तोच्चार चिन्ह मानणे स्वीकार्य ठरावे. 
', 1७, “म, “न! या खंडी पांईवाल्या 
किंवा उभ्या पुर्ण रेखेने युक्‍त वर्णात हा व्यवहार 
आपणं पाळीत असल्याने. त्यात नावीन्य वा पंरके- 
पणा नांही हे सहज पटावे. . क. 
वरील ऊहापोहातुन .उभी पूर्ण रेखा हे स्वारित 
वर्णाचे मूल-गामी रूप मानावे लागेल. मात्र ते "अ - 
कार चिन्ह फक्त पूर्वागाला जोडल्याने . व्यंजनोच्चार 
सिद्ध होईल. पण इ व ' उ" हे पुण स्वर असल्याने 
&--१ "की व७ 3३-11 अशी रूपे होतील. ओ 
व औ मध्ये '1 ' अस्तित्वात असल्याने.. पुर्वीच्या 
शिरोभागी असलेल्या मात्रा एका रेषेत येतील, जसे 
3 --] 3] अ1अ) आणि भा] "आओ अशी 
रूपे तयार होतील. यापुढील चिन्ह ऱ्हस्व व दीघेत्वाचे 
धुण्डल्याविना सर्व स्वरांचे * योग्य चिन्हीकरण बारा- 
खडीत आणणे कठीण आहे. त्याचप्रमाणे अनुस्वार 
किवा अनुनासिकाला पर्याय म्हणून ' शिरोरेखेवर 
दिसतो त्याला कन्नड वर्णसालेप्रमाणे सरळ ओढू£ 
तीच्या रेषेत आणणे योग्य ठरावे ! अर्थात पृर्णविरांमे 
ब॑ विसर्ग ही चिन्हे बिन्दुरूप व सरळ रेषेत येणारी 
असल्याने अनुस्वार अनुनांसिक चिन्ह पोकळें शुन्य 
:०!'असेअसावे. .- 
आता. झालेल्या मंथनातून तयोर झालिल्या 
च्िन्हातून हाती आलेले ' उच्चार व॑' चिन्हे ' यांच्या 
रूढ व नवीन आकृती पुढील आहेत. 
$अ॥ "१ 0. 11 १ 

अअआ 'इकार' 'उकार' 'भओ' (ए अेंअः 


मच ह 
र १. च्य 


अनुक्रमणिका 


'टै 


यांत अद्याप म्हस्वदीघं विचार, अल्पोच्चार-हलन्त, 
“श्व. कार आणि इंग्रजी उच्चारांतूुन आलेले अ 
आणि आँ हे -उच्चार -सामावलेले नाहीत. शिवाय 
परिचयामुळें. -“इ 'कार व * उ 'कारदर्शी गोलवे 
-एकावयवी आकृतीत डावीकडे वळलेले दाखविले 
आहेत त्यांनी त्या ऐवजी उजवीकडे वळण घेणे 
कद्वाचित अधिक उपयुक्‍त ठरेल. या विचारसरणी- 
मागे आलेले. कारण. अगदी साधे आहे. कोणत्याही 
आकृतीचे उच्चारदर्ी अंग- आपण. ' हलन्त 
खूप परंतु चिन्हाविना वापरण्यात येणारे- १८१ 
“च' . “८ - अशासारखे प्रथम, घेऊन त्याच्या 
उजवीकडे सारी स्वरचिन्हे जोडणे हा लेखन व 
मुद्रणाला .आणि टंकनाला योग्य आणि ध्वनि- 
विश्लेषणाला अनुसरून पाळलेला चिन्हांकनविचार 
रूढ वर्णाकृतीतून घेतला आहे, हेच आहे. * ऱ्ह्स्वत्व 
हे.केवळ “इ' व“ उ पुरतेच मर्यादित नसून 
त्याची गरज “अ? “आ' 'ए! 'ओ' यांतही 
आहे. याची चर्चाही आपण केली आहे. तेव्हा 
ज्यांना आम्ही * -क असं लिहितो तीं उच्चार 
दृष्ट्या € इक " होते, ' कि ' होत नाही. वर्णापूर्वीच 
येणाऱ्या मात्रेला अग्रमांत्रा व वर्णानंतर येणारीला 
पृष्ठ मात्रा ' म्हणतात. जवळ जवळ नागरी उद्‌- 
भूत सर्वच लिपींना ही अग्रमात्रेची बाधा ऱ्हस्वत्वा- 
साठी “ इ” कारापुरतीचे आली तरी बंगाली 
लिपीत तिने ए, ओ व औ वरही आपला प्रभाव 
चालविला आहे. आपण नागरीत शिरोरेखेच्या वर 
देत असळेली एकारदेदेक मात्रा. बंगाली लिपीत 
अक्षराआधी आणिं शिरोरेखेआधी अक्षराच्या 
जागेत उभी ( साधारणं भापंला १ उलटा 
केल्याप्रमाणे) लिहितात. ते बंगालीत असो, जुन्या 
मरांठीतं असो की नव्यात असो; उच्चारदृष्ट्या 
विश्लेषणांत त्याची छाननी फक्त जसे लिहितो तसे 
वाचताना आधी “उच्चारूनच करावी लागेल. हीच 
काहीशी स्थिती नवचिन्हसंकल्पनांतही संभवते. 
£ गोळवा ' -डावीकडे वळविल्यास पूर्वागी जोडल्या 
जाणाऱ्या वर्णभिन्नत्वसूचक मात्रांची अडचण होते. 
म्हणजे » ' मधील आडव्या अवयवाचा त्याग अटळ 
ठरेल. जसे' १) की 0 की 30? यांवर आपले 
मन सोयींच्या व व्यवहाराच्या दृष्टीने केंद्रित करणे 
अटळ होईल. मग पूर्वांग १! 5?! : फु “7! 
यांसारखे ग, म, भ, न सूचक का असेना, १) ८) ४१) 


ऑगस्ट, १९८४ 


»ची गि, मि, भि, नि ही रूपे किवा १ ५| ५] ९] 


ही गु.मु, भुव.तु ही रूपे व्यंजनचिन्ह्‌ व स्वर- 
चिन्हांचा जोड बनविताना सारखीच अडचणीत 
टाकतील पण तीच आकृती गोलव्याचे तोंड विरुद्ध 


दिशेला “फिरवून “.? * |. अज्ली बनविली तर 


जोडाची. अडचण दूर. होईल. 

'रूढ लेखनातील अधिकांश स्व रदर्शी चिन्हे शिरो- 
रेखेच्या वर व ती टाळल्यास वर्णांच्या वर असतात. 
त्यात रेफ्‌ व अनुस्वार ही . व्यंजनचिन्हे आणि इंग्रजी 
उच्चचाराथं आलेली अँ व आं चा चंद्र आणि हिंदीत 
रूढ असलेला चंद्रबिदू **' घातला की तिमजली 
आकृतीचा वरचा मजला तयार होतो. 

अक्षरांच्या किवा व्यंजनवर्णांच्या प्रमाणाकृतींच्या 
खाली *उ'-*, ', अू- [, तृ किवा भृ मधील “_' 
हीच चिन्हे येतात. संस्कृत वेदोच्चारदर्शी मुद्रणात 
उभी. ' ' ' वर्णाच्या. शिरी येणारी रेखा उज्चार- 
भिन्नत्वयुक्‍त स्वरांसाठी व आडवी! ' -' वर्णाकृतीच्या 
पायीही. जोडली जाते. या दोन्ही चिन्हांनी युक्‍त 
अक्षरे किवा वर्ण वा जोड-वरणं सर्रास सापडत अस- 
ल्याने ही चिन्हे स्वरमात्राभिन्तत्व किंवा ध्वनिमूल्य- 
नक ठरतात. त्याखेरीज * 5 ' अवग्नह हेही 
एक चिन्ह आपल्यास संस्कृतातून प्राप्त झाले आहे. 
चंद्रबिदूही हिंदी भाषिकांनी तीळ आलीत 
आहे. म्हणजे उच्चारभिन्नत्वासाठी वापरता येणाऱ्या 
चिन्हांची फौज आपल्या. हाती आहे. फक्त 
तिची हालचाल कधी वरच्या प्रदेशात तर कधी 
खालच्या प्रदेशात होते. ही स्थिती तिमजली मुद्रणात 
" खटकणारी असली तरी रेखानुगामी ( लिनीयर) 
ठेखन व मुद्रणात तिला मर्यादेत बसविणे व एका 
मजल्यात बंदिस्त करणे कसे झक्य होईल. याचा' 
विचार, आक्ृतिपरिवतनात महत्त्वाचा ठरतो. 
." या पढीकडील. आपल्यापैकी. फारच थोड्यांशी 

परिचित असलेले संगीताचे स्वरलेखन हाही. एक 
प्रकार मुंद्रणात व लेखनात रूढ आहेच. ज्यांना स्वर 
मानले जाते ते सा, रे, ग, म, प, ध, नि हे सप्तस्वर 
शास्त्राने उच्चारकंपनभिन्नत्वाने मापले अ हेत. त्यांची 
पेडूज, क्षषभ,किवा रिखभ, गांधार, मध्यम, पंचम, 
घवत आणि विषाद ही. नावे आपणास अपरिचित 
नाहीत. हे सारे स्वर तीन सप्तकांत-मंद्र, मध्य व 
तार-वापरले जातात, .गायले जातात. संगीताचे. 
' नोटेशन ! ऊर्फ स्वरलेखन करताना यांचेही तीब्न 


अनुक्रमणिका 


आपण बोलतो तसं लिहितो का ? (उत्तराचे ) 


व॑ कोमंलंदर्शी चिन्हांनी स्पष्टीकरण करण्यासाठी 
चिन्हे आहेंत. मंद्र 'सप्तकाला' * खर्ज ' हेही नाव 
आहेच. स्वरांचे अतिदीघंत्व . दर्शविण्यासाठी अवं- 
ग्रहाचा वापर संगीतात व॑ वेदात होतो. म्हणून 
न॑व-ऑकृतिनिमिती व रूंढाकृतिशोधनाला साहां- 
य्यक सामग्री देवनागरीजवळ विपुल आहे. फऊत 
नव्याजुन्या विचारांचा व आकारांचा योग्य मेळ 
घालण्याचं कसब चिन्तक-कल्पकाजवळ हवंय !' 
संगीतातील चिंन्हांत॑ पुनः भातखंडे व विष्णू दिगं- 
बर या दोन पद्धती रूढ असल्या तरी चिन्हसंख्या 
फार मर्यादित आहे. सातही स्वर तीब्न, मंद्र व मध्य 
सप्तकांतून वापरले जात असल्याने स्वरचिन्हां- 
वरील उभी रेखा * सा ' ही तारसप्तकाची निज्ञाणी 
अंसते.. तिच्या जागी भांतखंडेपद्धती सां असे 
अनुस्वांरवजा चिन्हं वापरते. प, हा पायाखाली 
उभ्या रेषेचा आहे. हे चिन्ह खर्ज ऊफ मंद्र म्हणजेच 
खालच्या पट्टीतल्या स्वरांसाठी असते. तर चिन्ह- 
रहित लेखनं मध्य सप्तकातील-किवा प्रमाण ध्वनि- 
मल्याचे द्योतक असते.'संगीतातले ध्वनिमूल्य सप्त- 
काचे व॑ त्यातील आवाजांचे कंपनमूल्य असते. ते 
शब्दांतल्या उच्चारांभ्रंमाणे आघातमूल्य नसेलं हे 
ध्यानी घेणे आवश्यक आहे. ज्या स्वरांचा आपण 
सप्तकांत विचार केला त्यांतही पुनः कोमल. आणि 
तीब्र स्वर हे भेद आहेतच. कोमल स्वरांसाठी स्वरा- 
खाली रेघा प म अंशी दाखविण्याची स्वरलेखन- 
पद्धती रूढ आहे. आणखीही एक चिन्ह म्ह्णंजे अक्षर 
किवा स्वरदर्शी वर्णाखाली चंद्र ( बिंदूरहितं ) 
समान मात्रांचे स्वर एकत्र आल्यास वापरतात. जसे 
हमप मपवगरेी! 
"ष्परील परिच्छेदात ' मात्रा हा शब्द आला आहे. 
तोंच कवितेतही येतो आणि वादनांतही मापला 
जातो. कवितेत मात्रा लघु-गुरू किवा महुस्न'्ताप अध्या 
मापल्या जातात. उच्चारात र्‍हस्व, दीघे आणि प्टुत 
अशा श्रेणीत येतात. तालातील मात्रा है कालिक 
क वसंतात थे. क (९.११ शा 
मात्रांचे ताल आहेत व त्यांचे २-४ मात्रांचे आव- 
तनखण्ड होतात. आपला लेखनविचार ध्नतिूह्य- 
विचाराशी निगडित असल्याने त्यात ' माता याही 
शब्दाचे स्थौनं अटळ असल्याने हा विचार माडण 
अपरिहार्य झालि ! 


- ३: 


संगीतातील चिन्हे व मात्रांकडून पुनः . लेखनातून 
येणाऱ्या ध्वनीकडे किंवा ध्वनिचिन्हप्रश्‍नाकडे वळणे 
उचित ठरेल. लेखनसुधारणा ही मुद्रणदृष्ट्या 
यंत्रांच्या. एकदिशॉ& हालचालीसाठी टंकनापुरतीच 
मर्यादित आहे. परंतु मुद्रणयंत्रावंर पुर्वेसंकलित 
मुद्रापट्ट एका मोठ्या पृष्ठाएवढा मजकूर एंका 
ठव्याने किंवा ठप्पाने छापणे शक्‍य होतें. तेथे तरी 
मुद्रांचा आकार दुमजली, तिमजंली, रुंद-अर्रद 
गोलाकार-आयताकार असल्या निबँधांपलीकडे 
अंसंतो. परंतु नियोजित मजकुरातील वर्णेचिन्हांनी 
रेखानुगामी ' अक्षर ' चिन्हांपेक्षा अधिक जागा अड- 
वॅली जाते व कागदाचा अधिक वापर. करणे अटळ 
होते. तेव्हा सुधारित, परिवधित किंवा नवंसंस्कारित 
लिपिचिंन्हांत नागरीमध्ये किमात एक तरी मजला 
वगळण्याची कल्पना कार्यान्वित करता आली तर 
प्रंगतीची. एक मोठा टप्पा गाठल्याचे श्रेय लाभेल. 
स्वरांच्या मालिकेत आपण करचे चिन्ह . व 
“ल! हा वणे जमेस घेतलां नाही हे आठवत 
अंसेल. अर्थात “]' हे चिन्ह प्रमाण उंचीचे 
घडविणे व त्याला *>] ! हे खूप देणे हक्‍्य आहे. 
तरीही कोणती उच्चारचिन्हे वापरायची याची 
विचार आंतरराष्ट्रीय ध्वनिंचिन्हपद्धतीने करणें 
भाग आहे. कारण एकीकेडे आपल्या उच्चार 
संख्या वाढत असता चिन्हसंख्या घटवायची आहे. 
तेव्हा ' समांनशील ' किवा जवळपासचा ध्वनी 
व्यक्‍तविणारे वर्ण एका वर्णाकृतीला अल्पतम 
बदलात सामावणारे ठरावेत. जसे “क ' आणि “क 
ख आणि खे या प्रमाणेच श किंवा 'श' आणि 
“श? म्हटल्याने 'ष' व “श' मधील किचिति 
उच्चारवैविध्य स्पष्ट व्हावे. आपिण आज हलत 
चिन्ह अर्धोच्चार किवा अल्पोच्चारासाठी वापरतो. 
पण त्यात ध्वनिमूल्यवैविध्य विचारात घेत नाही. 
त्यामुळे शब्दाच्या घटकातील मध्येच येणारा अंल्पो- 
च्चारिते वण रेखायुक्‍त असल्यास त्याची उभी रेखा 
वगळन अल्पोच्चार दरशवितो. अर्ध्या रेखेच्या 
अक्षरांची रेखा वगळेली जातं नाही व विंनारेखेचा 
५ २? पांचे प्रकारांनी अर्धं अल्प व पूर्ण उच्च्चारासाठी 
बॉपरंतं आहोत. तो शिरोरेखेच्या वर, वर्णचिंन्हाच्या 
वायाखाली किवा वर्णाकृतिरेषेतही असतो. हे. 
त्रिविध वतन उच्चारानुसारी लेखनात आह्य' मानता ' 
येणार नाही. ध्वेनी कंठातून निघून ओठंपर्यंतच्या 


अनुक्रमणिका 


झ्द. 


प्रकासात. जिभेच्या हालचालींनी व मुखस्नायूंच्या 
बदलाने. अत्तेक ख्पे -घेत असल्याने त्याचे प्रकटी- 
कंरणं संकेतचिन्हांनी करताना धवनिविचाराची बैठक 
प्रमाण मानली जाते असा ' नागरी ! लिपीचा दावा 
आजच्या. लेखनात-सिद्ध होत नाही. त्यात सुधःरणेला- 
वाव' आहे हेच सांगण्याचा हेतू या निबंधात आहे. 
आंतरराष्ट्रीय ध्वनिचिन्हनपद्धती. रोमन लिपीवर 
बसविली आहे. त्यातील स्वरांचे उच्चार दृष्ट्या वतन 


शब्दातील स्थांनाप्रमाणे व अन्य संबद्ध वर्णाप्रमाणे- 


बदलत.जाते नि हे बदलते उच्चार स्पष्ट करण्यासाठी 
मूलभूत 3, €. 7, 0, या पाच स्वर चिन्हांतुत नऊ 


प्राथमिक उच्चारभिन्नत्व क्शेविणारी चिन्हे निर्माण 


केली आहेत आणि याच नऊ चिन्हांपुढे पुन: वेगळेपण 
दाखविणारे. ४, ७, पर जोडून एकूण ९३ शुद्ध व 
मिश्रउच्चार इंग्रजीच्या अनुरोधाने व्यक्‍तविले आहेत 
म्हणजे स्वरांवर उच्चारभिन्नत्व अवलंबून असल्याने 
स्वरचिन्हसंख्या हेच यशस्वी, उच्चारानुसारी. लेख- 
नाचे व्यवच्छेदक लक्षण मानावे लागेल. या खेरीज 
अनुनासिकांचे उच्चारभिन्नत्व मान्य करताना रोमन 


लिपीला घ व प या दोनच वर्णाकृती अपुऱ्या वाट- 


ल्झाने ते उच्चारभिन्नत्व व्यक्‍तविण्यासाठी देवनागरी 
वर्गानुसार 4६. अ चा आ माथ्यावरील चिन्हाने केला 
आहे. (' इ ') साठी 1 कल्पून वर छोटे बाणशीषं 
उलटे चिकटवून दीर्घ ई साधली आहे. दीघ * ऊ ' 
साठी मूळ घ-च्या शिरावर दीघंत्वदर्शक चिन्ह 
चिकटविले आहे. ज्या ४ ची आम्ही लिपिचिन्हांतुत 
बोळवणः करू इच्छितो ( काही लिपिसुध्वारक व 
फ्रितक ) त्या क्र साठी. रोमत्त. लिपीने अ या. वर्णा- 
खाली नुक्ता. किवा निंदू जोडला आहे. इंग्रजीतील 
रोमन “€' हा “ए. * साठी म्राह्म धरून त्याचे मराठी 
लेखनात्त नसलेले फ्र्‌ंतु-उच्चारात असलेले दीघ रूपही, 
दीघंत्वचिन्हाने केलेले आढळते. तीच स्थिती व्हस्व 
व दीर्घ ओ. साठी वापरलेली आहे. 
मूळ अनुनासिक म्हणून इंग्रजीच्या रोमन लिपीत 

“ "हे. ' त चे समकक्ष असले तरी त्यांनी त्याच्या- 
वर व॑ खाली बिदू घेऊत अनुक्रमे ऊ आणि नज असे 
उन्न्वार सिद्ध केले आहेत. म्हेणजे डोक्यावरील बिंदू, 
पायाखालील बिदू हे संस्कृतोद्भव 'उच्चारांसाठी 
स्वीकारलेले “ डायक्रिंटिकेल मासं ' आहेत. रोमन 
लिपीतील इंग्रजी वर्णमालेला 'त' हे उच्वारचिन्ह. 
नाही; तरीही संस्कृत उच्चारासाठी ' ६! हे मूधेन्य 


मैवभारत 


ऑगस्ट, १९८४ 


चिन्ह ' ट' चे असूनही “त साठी वापरले गेले 
आहे. आणि '*५ हे ड चा उच्चार दर्शविणारे मूधन्य | 
चिन्ह दन्त्य * द ! साठी वापरले गेले आहे. त्यामुळे 
टः आणि. ड साठी. ६ व त अशी निम्नबिदुयुक्‍त 
चिन्हे व्यवहारिली जातात. हीच बाब उच्चार- 
भिन्नत्व नसता केवळ श्रेणिभिन्नत्वासाठी स, श, ष, 
या ऊष्माण वर्णांसाठी 5 च्या वर आणि खाली बिंदू 
देऊन सिद्ध केली आहे. मराठीतील “*ळ ' याचा 
पर्याय इंग्रजी वणचिन्हांत नसल्याने त्यास '' चे 
पर्याय ध्वनिरूप मानून ! एल्‌ खाली बिंदू देण्यात 
आला आहे; | 

मात्र आंतरराष्ट्रीय चिन्हांकन पद्धतीत अक्षरा- 
खाली बिंदू, उलटा अधेचंद्र खाली आणि तसाच अर्ध- 
चंद्र वर, महाप्रामक 1 हा अक्षरासमोर अर्धा वरच्या 
दिशेला उजव्या बाजूला, उर्दूतील ग॒ फ॒ ख सारख्या 
उच्चारासाठी अक्षराच्या माथ्यावर स्वल्पविरामा-. 
सारखे 0'0' 1:', ड व व्ह किवा त्याच्या आसपासच्या 
उच्चारांसाठी . वेगवेगळ्या खुणा माथ्यावर ल्हन 
च व. चु मधील अंतर दाखविणारे चंद्र ८ आणि 
1 वर. ठेवून शिवाय पायाखाली पोकळ बिंदू. इत्यादी 

उच्चारभिन्नत्वाची अनेक चिन्हे. वापरात आहेत. 

आता ही वर्णेमाळा सव्वीस अक्षरांची उरत नाही 
हें सहज पटावे. त्याखेरीज क्लॉक, इटालिक, आणि 
कॅपिटल भाणि रनिंग हॅड या नावाखाली आपण 
रोमन लिपीच्या . मुद्रित व लिखित स्वरूपात १०४ 
अक्षरे शिकतोच भाहोत. भाषाशास्त्रीय अभ्यासातली 
चिन्हे,- डायक्रिटिकल चिन्हे आणि उद्‌ंमधील काही 
च्न्हे याच्या अध्ययनांतुत नवलिपीसाठी . अधिक 
उच्चारांची सोय करणे अशक्य नाही. 

आपण आता उर्दू वर्णमालेत व लेखनात वाप- 
रल्या जाणार्‍या चिन्हांकडे. नजर. टाकन हा विचार 
आटोपता घेऊ. १ 

उदूंत. अ पासून आ 
सारख्या दिसणार्‍या अ 
मोडी चिन्ह जोडतात म्हणजे आ. तयार. होतो. 

सूधन्य उच्चारांचे भित्नत्त्र दक्विणारे (रोमन 
लिपीतील तिरप्या लहान बी-5-प्रमाणे दिसणारे ) 
चिन्ह्‌ संबंधित अक्षरांवर देऊन ट, ड आणि ड 
उदूमध्ये सिद्ध करतांत. अक्षरांखाळी एक बिंदू, दोन 
बिंदू व तीन बिंदू आणि वरही किंवा पोटात तसेच 


बनविण्यास उभ्या रेघे- 
या अक्षरावर आडवे नाग- 


अनुक्रमणिका 


आपण बोलतो तसं लिहितो का? (उत्तराचे ) 


बिंदू हेही सामान्यतः भोतिक साम्य असून उच्चार- 
भिन्नत्व सिद्ध करणारी चिन्हे आहेत. 'द्वित्त' या 
संज्ञेने परिचित उच्चार खरा. दिडकाच असतो. पण 
उदूंने त्यांची सोय़ ' तशदीद * ह्या रोमन लिपीतील 
लहान डब्ल्युसारख्या. दिसणार्‍या द्वित्त चिन्हाने केली 
आहे. त्यांमुळे अल्पोरच्चांर व पुर्णोच्चार यांच्या खट- 
खटीतून लेखनाला मुक्‍ती मिळाली आहे. कारण 
लज्जत हा शब्द पूर्ण ज लिहून . त्यावर ' तशदीद 
लावल्याने झाला आहे. ' उ 'कारासाठी उदूंत 
वापरले जाणारे चिन्ह अक्षराच्या वर पोकळ स्वल्प- 
विरामासारखे असते. ते विशिष्ट वर्णांना जोडून 
आल्यावर त्याचा उचार ओ होऊ नये म्हणून 
त्यावर अकारदर्शी उभी रेषा जोडतात. परंतु 
छूप मराठीतील दीघ उकार व स्वल्पविराम' यांची 
मिश्राकृती वाटते. अर्थात उ्दूलेखनात सारी स्वर- 
चिन्हे अनिवार्य नाहींत; कारण कताब लिहून 
: किताब? वाचले जाते ! 

तेव्हा या सार्‍या आकृतींमधून स्वरचिन्हृदशक 
आकृतींचा आलेख तयार झाला आहे 

मराठीच्या नागरी लेखनात आपल्याला अ 
साठी स्वरचिन्ह म्हणून '» ' स्वीकारल्यावर त्याचे 
प्रमाण 'अ कार '।' रेखेने ( शिरोरेखसह ) 
किंवा विना “1 स्वीकारल्यानंतर सव वर्णोच्चांरक 
चिन्हे डाव्या अंगाला जोडण्याचे तत्त्व सुधारणेचे 
प्रमाण लक्षण मानावे. त्याला ख्ढ वर्णावलीत छेद 
देणारी किंवा पराभूत करणारी चिन्हे क' 'ड 
व्कु मट ळ ' ही तेरा 
व्यंजनचिन्हे किवा आकृती आहेत 
“ फ' मध्यातून उभी रेषा जाणार आहेत, 'र ला 
रेखाच नाही आणि बाकी अर्ध्या रेषेची आहेत 

दहा महाप्राण व्यंजने हा स्वतंत्र आकृतिविचार 
असल्याने क, फ॒व छ यांना टाळणे उचिंत ठरांवे 
“र! ऐवजी “1 स्वीकाराची सूचना यापूर्वीच 
तंपासली आहि. तेव्हा अर्ध्या रेषेचा व मध्यगामी 
उभ्या रेषेचा वर्ग हाच चिन्ताकारक वर्ग ठरतो 
ब, ट आणि “डे तिन्ही अर्ध्या रेखेचे आहेत 
तेव्हा सध्याच्या ट, ड आणि द यांपुढे काना देऊन 


तो त्या अक्षरा 


भाग पुढे वाढवून 


त्‌व कध, ) 


जोडणे अथवा शिरोरेखे 


तील छोंट्या आडव्य़ा रेघेसारखा 


४९ 


खाली समांतर आडवी रेघ कान्याला जोडून त्या 
आडव्या रेघेखाली थोडे लहान आकारातील टे 
ड वा द काढन असे नवे प्रमाणबद्ध आकार 
सुंकल्पुन आणि. जोडाक्षरात खूप. न. प्रालटण्याची 
सोय..ठेवून ही चिन्हे घडविता येतील. त्यांचे. प्रमाण 
उंची, रुंदी व अवयंवघटकातील अंतर हा. आक्रति 
विज्ञानाचा व चित्रकारितेचा अभ्यास ठरेल. हाच 
नियम. ' ह्‌ ' या स्वतंत्र. वर्णालाही लागू व्हावा. 
परंतु महाप्राण व्यंजने जोडाक्षरसदृ्न उच्चारली 
जात असली तरी त्यांत महाप्रायक 'गाठ' जी 
छ, थ, ढ, ध मध्ये आहे.. म्हणजे अंल्पप्राणाला ती 
गाठ मारताच “* महाप्राण ' तयार व्हावा. ज या 
अक्षरातील शिरोरेघेखाल्ची तिला ससांतर आडवी 
रेघ जेथे कान्यांला मिळते तेथे एक पोकळ ग्राठ 
काढन ज चा झ करता येईल तशीच गाठ च, ब॒ 
आणि प यांतील गोलाकार भाग आणि कानायांच्या 
संयोगरबिदूजवळ काढून अनुक्रमे छ, भ आणि फ सिद्ध 
करता येतील. शिंरोरेखा वरज्ये मानल्यानंतर अकार- 
दर्शी चिन्हांत, कान्यासारख्या उभ्या रेषेला वर 
पोकळे गांठ काढन होणारे- आपल्या १ या 
आकड्यासारखे स्वतंत्र चिहु कल्पिता येईल. अल्पो- 
च्चांराकरिता हा महाप्रायक १ बुटका करून 
त्याची गाठ अक्षराच्या उंचीपेक्षा कमी ठेवता येईल 
तर हा महाप्राणयक १ अक्षराच्या 
उंचीचाच ठेवता येईल. म्हणजे फळ, खर सारख्या 
शब्दांत फ आणि ख यांचे पूर्णोच्चार असल्याने 
नु. ८ आणि क यांच्यापुढं अक्षराच्याच उंचीचे 
महाप्राणक चिन्ह ठेवावे लागेल तंर फीर. आणि 
खीर सारख्या शब्दांत फूर्याई आणि खूप ई 
(म्हणजे हलन्त फ॒ आणि खं ) असल्यामुळे अनु ८ 
आणि क॑ यांच्यापुढे अल्पोंन्वॉरदर्शक-कमी उंचीचे 
_बटके महाप्रांणक चिन्ह ठेंबांवे लागेल 
पंजाबीच्या गुरुमुखी लिपीत 'अ चा आ कार 
करताना अ नंतर येणारी आ कारचिन्ह्रेखा पूर्ण 
उंचीची न करता ३ उंचीची दाखवतात. “ पॉप 
हा शब्द “पाप असा होतो. आम्हांला अन्त्य 
त्यानांवरील अर्धोच्चारित किवा हलन्त चिन्हांकित 
उच्चारासाठी ही ई उंचीची रेला ( मात्राचिन्ह ) 


उपयोगी पडावी 


०४०३५ 


अक्षरवेधच 


_____ सोंब्येमित्रा ( कवितासंग्रह) _ सौ. भरडा पराते; परवासत सयाजण्ययाफ्च्य सांध्यंमित्रा ( कवितासंग्रह ) - सौ. श्रद्धा पराते; प्रकाशक - रा. भा. घोराडकर,_ अंबिका 


प्रकाशन, द्वारा - एम. बी. पराते, आगाराम देवी परिसर, गणेशपेठ, नागपूर ४४००१८; १९८३; 


मूल्य रु. १६/-; पृ. ८-- ८ट. 


. गेल्या दशकात सातत्याने. स्वानुभवाधिष्ठित 
आत्मनिष्ठ काव्यनिमिती करणारी नव्या दमाची 
कवी-कवयित्रींची नवी पिढी उदयास आली. तीत 
सौ. श्रद्धा पराते यांचे नाव अग्रस्थानी आहे. शब्द- 
बंबाळ होत चाललेल्या आजच्या काव्य-जगतात 
तंथाकथित कविवर शब्दवर्षावालाच आपले शब्द- 
सामध्ये मानून खुक्लीने स्वतःला 'शब्दसृष्टीचे ईश्वर 
संबोधून अनाठायी वल्गना करीत असतात. पण ही 
कवयित्री या संदर्भात मौन साधून आहे. 

गूढ शब्दांच्या गुहातिल संपदा ती आमृची 

वल्गना करतात ते मी मौन आहे साधिले 

र्‍ ( ' रूपगंधाचे लेणे!) 
स्वतःच्या शब्दसंपत्तीबद्दल मौन साधणाऱ्या या 
कवयित्रीची शब्दकळा जिवंत, धारदार, प्रभावी, 
अकृत्रिम, अस्सल स्वानुभूतीचे लेणे ल्यालेली आहे. 
यामुळेच ती कवयित्रीच्या आते नि व्याकुळ भावनांचे 
अर्थेवाही वाहन बनू शंकली. . 

* विरहिणी * ही मराठी काव्यरसिकांना संतपरं- 
परेपासून परिचित आहे. आधुनिक कवितेनेही 
विरहिणीच्या विरहातंतेची गीते गायिली आहेत. या 
करुणात गीतांमधली विरहिणी ही नाना बंधनांनी 
जखडलेल्वा. लौकिक, विनाशी, विकारी प्रियकराचा 
तिला ध्यास लागल्याने, लौकिक,.भौतिक, मर्यादित 


जाणिवेतच बंदिस्त झालेली आहे. श्रद्धा परातेंची. 


विरहिणी मात्र. संतपरंपरेश्षी नाते जोडणारी आहे. 
संतांनी परमेश्वराशी जे नाते जोडले तेच नाते ती 
आपल्या प्रियकराश्ी जोडते. किंबहुना, ईश्वरच तिचा 
भ्रियंकर.. तिची प्रियकरभक्ती म्हणजेच परमेश्‍वराची 
मधुराभक्ती. या दृष्टीने श्रद्धा परातेंच्या विरहिणीला 
आध्यात्मिकतेचे. आगळे परिणाम प्राप्त होऊन ती 
आधुनिक काव्यातील विरहिणीपेक्षा वैशिष्ट्यपूर्ण, 
पृथगात्म ठरते. 


सो. श्रद्धा पराते यांचे चिंतन जीवनविषयक 
सखोल जाणिवेतून गतिमान होते. अंतर्मुख होऊन 
त्या जीवनाच्या, आयुष्याच्या गूढ, अनाकलनीय, 
गहिऱ्या. रंगांचा वेध घेतात, मानवी जीवनाच्या 
क्षणभंगुरत्वाची जाणीव त्यांच्या अंतर्मन:पटलावर 
कोरली गेली आहे. दु:ख, वेदना, व्यथा, . यातना, 
आतंता, व्याकुळता हे जीवनाचे. सत्य. या सत्याची 
मोहिनी भारावून टाकणारी. वेदना हा श्रद्धा 
परातेंच्या काव्याचा स्थायीभाव आहे. वेदनेतून 
अस्सल काव्याचा वृक्ष मोहरतो नि विष्वरूपाची 
ओळख पटते. विदवाशी सख्य जोडू इच्छिणाऱ्याला 
दुःखाचे दान मिळते. सुखाच्या शोधात वेदनेचाच पार 
गवसतो. विश्‍वात्मक . विव्हलतेच्या अग्निपथावर 


अंधारभयाची गाणी म्हटली जातात. 


सो. श्रद्धा पराते सश्रद्ध आहेत. ईइवरावर त्यांचा 
दृढ विश्‍वास. आहे. जीवनाचे क्षणभंगुरत्व जाणनच 
त्या ईश्वराला वेदनेचेच वरदान मागतात. त्यांची 
जीवनदृष्टी भारतीय तत्त्वज्ञानाच्या मजबूत पायाने 
सुदृढ बनलेली आहे. त्यांच्या या साऱ्या चितना- 
मागे ० आहे भारतीय परंपरेने जोपासलेले 1 
डुःख, वेदना, व्यथा यांचाच वारसा सातत्या 
मागणारे, सभोवतालच्या दारिद्धघाने व्यथित पगार 
स्त्रीमन. सर्व सौल्य असतानाही जोग घेऊन एकांत- 
प्रिय, संन्यस्त, विहुंगम 
लाट विरली की संवेदनांचे 
दुःखाच्या अप्रतिम कळा 
असे या स्त्रीमनाला वाटते. 


म्हणजे निखार्‍्यावरचे जगणं, 
घालमेल होत असली तरी अभ्या- 
स्वागत. करावे लागते: दुःख, 


मुकाट्याने सहन करायचे. 
त्रथापि विपरित जीवन जगण्याच्या हैलीमुळे मानव- 


काहूर माजते; अद्या वेळी 
देहूभर फुलत राहाव्यात, 


उच्चार न करता, 


अनुक्रमणिका 


जातीवरचा विश्‍वास उडून जातो;. तेंव्हा मात्र ती 
आवाहन करते- “ "___-. | 
टाका या हवनकुंडात समिधा 
निवंश होऊ द्या. ... .- 
: मानववंश 
“विसजित करा संपुण सृष्टी (तो गात आहे ') 
' एकाक्रीपणाच्या एकांतिक जाणिवेने जीवनाची 
अनाकलनीय गूढता अधिक गहिरी बनते. ती 
उकलण्याचा मानवी प्रयत्न अपुरा पडतो, समग्र 
शोधार्थ निघालेले युगप्रवासी पाय थकले तरी 
कशाचाच थांगपत्ता लागत नाही. 
सौ. श्रद्धा पराते यांच्य़ा साऱ्या भाववृत्ती निसर्ग- 
माध्यमातुन साकार होतात. . तसे त्यांना निसर्गाचे 
वेडे आकर्षण आहे, संध्याकाळचे विशेषच. त्यांच्या 
काव्यसंग्रहाचे * सांध्यमित्रा ' हे नाव अन्वर्थक आहे. 
त्या/अस्सल,- जातिवंत ' सांध्यमित्रा ' होत. “संध्या , 
: सांध्यस्मरण ', ' अस्तसंध्या !, * अज्ञातातून ' 
ह्या खास संघ्येवरच्या कविता असल्या तरी बहुतेक 
कवितांमध्ये ' सांध्यस्मरण ' आहेच; वैयक्तिक भाव- 
भावना आणि निसर्गेस्थ जाणिवांचा इतका सुंदर 
मेळ क्वचितच अनुभवावयास मिळतो. . या संदर्भात 
फक्त कविवर्य उ. रा. गिरींचे नाव समोर येते. 
उ. रा. गिरींच्या कवितेत निसगें आणि कवीच्या 
भावनांच्या एकख्पतेने व साहंचर्याने बहार उडवून 
दिली आहे. अशी बहार खासे निसगंकवींच्यां 
काव्यातही नाही. या दृष्टीने: उ. रा. गिरी व 'सौ. 
श्रद्धा पराते हे काव्यप्रांतातील सहंप्रवांसी होत. 
दोघेही. निसंगेकवीं नसले तरी निसर्गसंवांदी आहेत. 
परंतु उं. रा. गिरींचा पिंड हा भावकवीचा असल्याने 
त्यांच्या कवितेचा मार्ग भिन्न आहे. ४ 
सौ. श्रद्धा परातेंच्या लयबद्ध काव्यंरचनतं 
दुलेक्षित न करता येणारा यतिभंगाचा दोष अस- 
ल्याने लयीत शब्दांची विनाकारण ओढाताण होते. 
त्यामळे मुळच्या काव्यसौंदर्याला ओहोटी लागत्या- 
सारखे वाटते. त्यांची मुक्‍तछंदातली कविता अधिक 
अर्थवाही व॑ आशयघन उतरली आहे. त्यांची 
प्रतिमासृष्टी वैविध्यपुण॑ असली तरी तोचतोपणा 
एकसुरीपणाच्या जवळ जाणारा आहे. परस्पर- 
विरोधी भावनिक ताण-तणावांची गुंतागुंत पर- 


स्परविरोधी प्रतिमांमुळे वाढत गेल्याने कवितेला 


५२ 


विरोधाभासाचे. ( 2314005 ), आगळे 'मूल्य पाप्न 
होऊन. काव्यसौंदर्य अधिक खुलते. 
 स्त्रीसुलभगत भेदक जाणिवांच्या वंतुळात' सौ. 
श्रद्धा पराते यांची कविता फिरत राहिल्याने विद्याल 
सामाजिक वास्तंवाकडे त्यांचे सांहजिकचे दुर्लक्ष 
होते. एखाददुसऱ्या कवितेचा ' अपवाद वगेळता 
त्यांची कविता सामाजिक जाणिवेला स्प्शे करीत 
नाही. ते त्यांच्या कवितेचे लक्ष्यही नाही. म्हणूनच 
की काय, * सांध्यमित्रे'ला मर्यादा पडलेली आहे. 
| - ज़यंतंकुमार बंड 
वैद्यकससा : ले. डॉ. आनंद नाडकर्णी, ग्रंथाली 


प्रकाशन, मुंबई; पृष्ठे ८ -- ११९; पहिली आवृत्ती. : 
१५ सप्टें. १९८३; कि. १५ रु: | 


डॉ. आनंद नाडकर्णी यांचे ' वेद्यकसत्ता- हे पुस्तक 
इव्हान इलीच यांच्या * मेडिकल नेमेसिस 'चे केवळ 
रूपांतर नसून त्यांतल्याच वादातीत मुद्द्यांचा गाभा 
पकडून भारतातल्या परिस्थितीच्या अनुषंगाने बेतलेळे 
आहे. * गतकाळात केलेल्या कुकर्माबद्दलचं योग्य 
शासन ' असा नेमेसिसचा अथे. हे पुस्तक म्हणजे 
वैद्यकसंस्थेच्या नेमेसिसची कहाणी आहे. त्यात वैद्यक 
व्यवसायातील भ्रष्टाचाराची माहिती नसून त्याच्या 
सध्याच्या स्वरूपाविषयी अतिहझय नवीन व वेगळे 
विचार मांडलेले आहेत. उदा.- 


आपलं आरोग्य ही मूलतः आपली स्वतःचीच 
जबाबदारी आहे. वैद्यकशास्त्र फक्त या संदर्भातील 
मार्गदर्शन व सल्ला देण्यासाठी आहे हे आपण 
विसरत चाललो. आपल्या आरोग्याचे सारे बंध वेचक 
व्यवसायावर सोपवून आपण मोकळे होत आहोत. 
परिणामी, वेद्यकयंत्रणेळा सामाजिक नियंत्रकाचा 
दर्जा प्राप्त होत आहे; जो आजवर धमंसत्ता व 
राजसत्ता यांपुरताच मर्यादित होता... आरोग्य व 
वैद्यकश्ास्त्र यांची सांगड घालण्यापेक्षा, एकंदर 
लोकसंख्येच्या सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीशीच 
आरोग्याचं नातं जोडायला हवं... वैज्ञानिक विज- 
याच्या यशोपताकांच्या सावलीतच * भूक नावांची 
संस्था वाढत आहे... आपल्याला हवी असतात नवीन 
रुग्णाल्यं, अत्याधुनिक उपकरणं इ. नको अंसतं ते 


अनुक्रमणिका 


4 


फक्त “* आरोग्य '. कारण या साऱ्यांचा आणि 
आरोग्याचा संबंध फार मर्यादित असतो ...... 
वैद्यकीय ज्ञान सामान्य माणसांना समजणार नाही, 
ते डॉक्टरांपुरतंच मर्यादित आहे. असा डॉक्टरां- 
नींही समज करून घेतलेला असतो. ... बाळांना 
डब्याच्या दुधाची सवय लागली की त्यांना आईच्या 
दुधाची गोडी वाटत नाही. शिवाय त्यांची भूकही 
मरते. याचा परिणाम शेवटी ' आईच्या दूधनिमिती- 
तले भासमान अपयश ' यामध्ये होतो. आपल्याकडे 
मुलांना देण्यायोग्य तसेच तुलनात्मक दृष्ट्या स्वस्त 
पदार्थ भरपूर आहेत. पण त्यांकडे कोण लक्ष देतो ? 

. हॉस्पिटल्स म्हणजे सुदृढ जंतूंचं आगरच ... 
जंतूंना मोकाट सोडणारा महत्त्वाचा घटक म्हणजे 
आपली अकार्यक्षम प्रतिकारशक्‍ती. ती महागडी 
टॉनिक घेऊन वाढत नाही. ती वाढवणं तसं फार 
सोपं आणि फार कठीणही आहे. साधा सभतोल 
आहार, वैयक्तिक व सामाजिक स्वच्छता बस्स. 
किती सोपं आहे. पण जिथं अर्धा देश दारिद्रच- 
रेषेखाली आहे तिथं या गोष्टी कठीण असतात. 
सवेव्यापक शिक्षणकार्यक्रमामुळे हा प्रश्‍न फक्‍त 
अंशतः सुटू शकतो ... प्राथमिक आरोग्यकेंद्र 
म्हणजे शहरातल्या वेद्यकीकरण झालेल्या आरोग्य- 
यंत्रणेची ग्रामीण रूपं बनू पाहत आहेत ...... 
परंपरागत पद्धतीमागे वैदू-पुजारी होते. या पद्ध- 
तीला मिळणाऱ्या यशामागे मानसिक परिणाम व 
नैसर्गिक रोगनिवारणक्षमता हे घटक असतात. त्यांचा 
फायदा आधुनिक वैद्यकपद्धतीलाही व्हायला हवा. 
पण तो तसा होत नाही. ... आरोग्ययोजना जर 
सामाजिक व आथिक परिवतंनचक्राचा भाग बन 
शकल्या तरच त्या आपल्याकडे रुजतील. शिक्षण-देती 
आणि आरोग्य यांची गुंफण केली तरच ग्रामीण 
आरोग्ययोजना सर्वार्थाने फुलेल. लेखकाच्या म्हणण्या- 
प्रमाणे “ हेमलकसा प्रकल्प' हे या बाबतचं उत्कृष्ट 


नवभारत 


९) 


ऑगस्ट, १९८४ 


उदाहरण होय... कुटुंबकल्याण कार्यक्रमाला व 
एकंदरीतच आरोग्ययोजनांना जर आपण सामा- 
जिक व सांस्कृतिक बैठक पुरव्‌ शकलो नाही, तर 
सारंच ओम्‌फस्‌ होईल... शरीरशास्त्रीय वेदने- 
साठी संस्कृतीने सहनशक्‍तीची कल्पना उभारली हे 
लेखकाने बाळंतपणीच्या वेणा इ. उदाहरणांनी स्पष्ट 
केले... आधुनिक वैद्यकशास्त्राने मात्र साऱ्या सांस्कृ- 
तिक घटकांना ' बुरसटलेले विचार ' म्हणून बाजूला 
सारलं... आक्षेप आहे तो वेदनेचा अर्थ लक्षात न 
घेता धसमुसळेपणाने योग्य सल्ल्याशिवाय पेनकिलसं 
घेऊन ती मुळापासून निपटून काढण्याच्या वेडाला. . . 
* न्यू इंग्लंड जनेल ऑफ मेडिसीन'च्या डिसेंबर ७६ 
अंकातील नार्मन कझीन्सच्या लेखाचा निष्कषं 
म्हणजे ' जीवनेच्छा ही निव्वळ कल्पनेत नसून ते 
एक जीवशास्त्रीय सत्य आहे. तिला उपचारपद्धती 
म्हणून महत्त्व आहे' ... माझ्यावर होणाऱ्या 
उपचारांबद्दल जे निर्णय घ्यायचेत त्यांत मला सह- 
भागी करणं ही डॉक्टरांची जबाबदारी व माझा 
हक्‍क आहे, ही विचारधारा आपल्या देज्ञात दिसा- 
यला हवी. पाइचात्त्य देशांमध्ये वेद्यकीकरणाबरोबरच 
या विचारांनीही वेग घेतला. याचं कारण तिकडच्या 
समृद्ध वेद्यकीय ललित साहित्यात सापडण्याची 
शक्‍यता आहे. इ 

या आगळ्यावेगळ्या विचारांच्या विवेचनाला 
वेगवेगळ्या जनेल्सुमधील आकडेवारी, अनेक तज्ज्ञांचे 
लेख व त्यांची वचनं, लेखकाची स्वतःची एक 
डॉक्टर व संवेदनशील व्यक्‍ती म्हणन केलेली 
निरीक्षणं तसेच धमंग्रंथांमधील वचनं यांचा भर- 
भक्कम आधार आहे. त्यामुळेच हे पुस्तक शास्त्रीय 
विषयासंबंधी व विचाराला चालना देणारे असूनही 
एखाद्या ललित पुस्तकाप्रमाणे वाचनीय तसेच 
संग्राह्य आहे. 


ळ्ट सुरेश चौधरी 


वाद-संवाद 


हिंडू-ख्रिस्ती संवाद 


संपादक नवभारत यांस 
स. न. वि. वि. 

नवभारत जुले १९८४ या अंकात ' हिंदू-स्थ्रिस्ती 
संवाद? यावर एक फार चांगले संपादकीय वाचा- 
वयास मिळाले. ते अत्यंत विचारप्रवतक, सखोल 
व परिणामकारक असे वाटले. त्यामधील चर्चा जरी 
: हिंदू-स्त्रिस्ती संवाद ' य़ा संदर्भात केली गेली 
असली, तरी तिची व्याप्ती जास्त विस्तृत असावी 
असा विचार मनात आल्यावाचून राहत नाही. हद 
परंपरेचा आधुनिकतेशी सुसंगत असा अर्थ कसा 
लावता येईल ? तिला तिचे मूळचे गतिश्याली व 
प्रगमनझ्ाली स्वरूप परत कसे देता येईल? या 

महत्त्वाच्या प्रश्‍नांबद्दल विवेचनात स्पष्ट मार्गदर्शन 
मिळते. ख्थिस्ती धर्माच्या संदर्भात हे विवेचन केले 
गेल्यामुळे हिंदू परंपरेची वैशिष्टये अधिक स्पष्ट 
होण्यास मदत झाली आहि. 

काही अज्ञात कारणांमुळे इतिहासाच्या एका 
कालखंडात हिंदू संस्कृतीला अवनती प्राप्त होऊन 
तिला विचित्र विकृत र्ढीव कर्मकांडाने संपूर्णेपणे 
ग्रासून टाकले. या वेळच्या तिच्या स्वरूपामुळे समा- 
जातील व्यक्‍्तिंजीवनांची अत्यंत हानी करण्यात येत 
होती. एकोणिसाव्या शतकात विचारवंत हिंदूंचा 
जेव्हा इतर संस्कृतींशी संबंध आला, तेव्हा या रूढी 
व कर्मकांडे म्हणजेच हिंदू संस्कृती असा संभ्रम 
त्यांच्या मनात निर्माण झाला. खऱ्या मूळ हिदू 
संस्कृतीची जाणीव त्यांना राहिली नाही, हे लेखा- 
तील प्रतिपादन कोणासही पटेल असेच आहे. 

विवेचनामध्ये दोन मुद्द्यांचा उल्लेख आला आहे; 
पण ते मुहे अधिक स्पष्टपणे मांडले गेले तर बरे 
होईल असे वाटल्यावरून हे पत्र लिहीत आहे. _ 

१) एकोणिसाव्या शतकात जे समाजसुधारणच 
प्रयत्न झाले त्यांमागे अनुकरणाचीच प्रेरणा जास्त 
प्रभावी होती, असे अनेक विचारवंतांचे मत आहे. 
सुशिक्षित भारतीय समाजवर्गाची बौद्धिक व॑ साट्कू- 
तिक गलामगिरी ही आजच्या भारतामधील (सुदधा ) 
सर्वांत ठळक व उद्वेगजनक अशी सामाजिक वस्तु- 


अनुक्रमणिका 


स्थिती आहे, असे नायपॉल यांनी आपल्या एका 
लेखात म्हटले आहे. हा समाज आपल्या पुर्वपरंपरे- 
पासून विन्मुख झाला असून त्याच्यासमोर येणाऱ्या 
कोणत्याही राजकीय, सामाजिक किंवा नैतिक 
समस्येवर उपाययोजनेकरिता तो अँग्लो-सॅक्सन 
परंपरेकडे धाव घेत असतो. त्याला स्वतंत्रपणे 
विचार करण्याची सवय अजून लागलेली दिसत 
नाही. उदा., ब्राह्मो समाजाने देवाची प्रार्थना करण्या- 
करिता ख्त्रस्तो लोकांचा रविवारच निवडला. 
मृतिपूजा अँग्लो-सॅक्सन लोकांना निषिद्ध म्हणून हे 
लोक तितक्‍्य!च हिरीरीने मूतिपूजा त्याज्य आहे, 
असा प्रचार करू लागले, व्यक्तिनिष्ठ कुटुंबपद्धती, 
स्पर्धा, संघर्षे व व्यापारी मूल्ये यांवर आधारलेली 
समाजरचना, संसदीय पद्धतीची लोकशाही, कायद्या- 
न्वये एकपत्नीत्व या गोष्टी त्यांनी अँग्लो-सॅक्सन 
समाजापासून उचलल्या. श्री. दिवाण यांच्या लेखा- 
मध्ये ( शंतट ९८" (206, १४७०-11 
1985, ?. 118 ) या परिस्थितीचे वर्णन प्रभावी 
स्वरूपांत मिळते. 

“ ॥७ ८010118) 2९९७5 गाट 
७0७९०७४ ० ऐ1८ १५११ ० ॥॥॥८ ०. 15 
लगग्पाव] पताविडॉटा$ऊ घ्याते निट आोटिंठ्यॉए 
खी 1७ 0०पापा ७) 0 टपडाठपाड दात 
1टतवि्टट. ०टणत्गाश 10 2ट (0 टा'2१€ 
50012(185 3110 €20011001165 77 ऐ॥८ 1114४0 
0 ॥९ 7090९०४८ 6001011831 1198005. 

प्रत्येक समाजाला किवा समूहाला एक विशिष्ट 
जीवनदृष्टी असते. निव्वळ अनुकरणाने कोणताही 
समाज आपली धारणा करू शकत नाही. ख्ढीग्रस्त 
हद संमाजाचे प्रबोधन करण्यास निघालेल्या सवे 
समाजसुधारकांच्या मनात याविषयी स्पष्ट जाणीव 
होती का ? हिंदू संस्कृतीच्या शुद्धीकरिता आपणास 
परत आपल्या पुरातन स्फूतिस्थानांकडेच गेले 
पाहिजे ' हे विष्णुशास्त्री चिपळोणकर व लोकमान्य 


टिळक यांनी केलेले प्रतिपादन त्या वेळेच्या लॉकॉंता 
सनातनी वृत्तीचे द्योतक आहे, असे वाटले. या दोघा 


1111110 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


वडाला कन जी 
राज्य मराठी विकास संरथेद्वार 


संगणकीकृत 


ष्छ 


विचारवंतांना सामाजिक परिवतंनाच्या निकडीची 
जाणीव झाली नव्हती असे मानले, तरी त्यांच्या 
मूलभूत विचारसरणीला बाध येतोका ? 

२ ) लेखात प्रतिपादन केल्याप्रमाणे सत्याची 
अंनेक रूपे असू शकतात. एखाद्याला दिसलेले सत्याचे 
कोणतेही विशिष्ट रूप हे एकमेव किंवा अंतिम 
सत्य असू शकतं नाही, असा उदार दृष्टिकोन हिंदू 
परंपरेमध्ये आढळतो. हिंदू लोकांनी इतर धर्मांचा 
अनादर केला नाही किंवा आपला धर्म .इतर 
लोकांच्या माथी ( तलवारीने ) मारावयाचा प्रयत्न 
केलां नाही. या दोन्ही गोष्टी वरील प्रवत्तीच्या 
द्योतक अश्या आहेत. 

वरील दृष्टिकोनाचा संपूर्णपणे स्वीकार केला, तर 
जीवनाच्या सर्व तपशीलांवर किवा त्याकरितां आव- 
इयंक असणाऱ्या नीतिमूल्यांवंर नियमन करण्याचा 
धर्माला अधिकार राहत नाही. समाजापुढे असणारे 
आधिक प्रश्‍न सर्वांत महत्त्वाचे असतांत. अद्या 


९ 


साभार पोच 


$ मनरंग - सो. पद्मा मोरज; पद्मगंगा प्रकाशन; 
* मोरजाई', सहकार सभागृह मार्गे, अहमदनगर- 
४१४००१; १९८४; पृ. ५९; कि १० रुपये. 

$$ -आनेंद-सरंग (जीवत व्यवहार शास्त्र) -श्रीपाद 
कुलकर्णी; कॉन्टिनेंटल प्रकाशन, विजयानगर 
कॉलनी, पुणे-३०, १९८४; पृ. ५६१, कि. ९० 
रूपये. 

हर सुवणंरेखा (कादंबरी) - डॉ. मधुसूदन नगरकर; 
प्रचार प्रकाशन, कोल्हापूर ४१६००८; १९८४; 
पृ, १०८; कि. २२ रुपये. 

कै संदभ (कथासंग्रह) - नागनाथ कोत्तापल्ले; 


प्रचार प्रकाशन, कोल्हापूर ४१६००८; १९८३; 
पृ. १२२; कि. २५ रुपये. 
$. कुपणापलिकडचे शेत ( दिदेशी भारतीयांच्या 
कथा : एक प्रायोगिक संग्रह ) - श्रीविद्या 
प्रकाशन, २५० शनिवार पेठ, पुणे- ३०; 
. पृ. २५४; कि. ५० स्पये. 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९८४ 


आथिक समस्यांवर उपाययोजना करण्याकरिता 
मनुष्याच्या नीतिमूल्यांच्या कल्पनांमध्ये सारखा 


बदल होत असतो. हिंदू परंपरेमध्ये या गतिशील- 


> 


तेला विरोधी अशी काही तत्त्वे नसावी असे वाटते. 
कारण संततिनियमन, गर्भपात, घटस्फोट इ. 
सामाजिक सत्यांना हिंदू धर्मगुरूंनी विरोध केल्याचे 
ऐकिवात तरीं नाही, रोमन कॅथॉलिक चर्चला या 
गोष्टी मान्य नाहीत हे सर्वांना माहीत आहे. 

" 'आजच्यां समाजामध्ये विज्ञाननिष्ठ विचार- 
सरणीला विशेष महत्त्व आहे. ओज विज्ञान हा छंद 
नसून लोकांच्या जीवनमरणाचे प्रश्‍न सोडविण्या- 
करिता उपल्ब्ध असलेले. एकमेव साधन आहे, 
याबद्दल विशेष दुमत नाही. प्राचीन हिंदू ( किंवा 
ग्रीक) परंपरा विज्ञानाच्या मूलभूत बेठकीशी सुसंगत 
अशीच आहे, हा विचार लक्षात ठेवण्यासारखा 


नाहीका? 
- व. जरि. चिपळोणकर 


0 ९७ 


र मढकरांची कविता : एक भभ्यास - घोंडो विठ्ठल 
देशपांडे; साहित्य प्रसार केंद्र, सीताबर्डी, नागपूर; 
१९८०; पृ. ७०; कि. ९ रुपये. . 

$ पक्षी जाय दिगंतरा (कथासंग्रह ) - मारुती 
चित्तमपल्ली ; साहित्य . प्रसार केंद्र, सीताबर्डी, 
नागपुर-१२; १९८३, पृ. १०६; कि. २० रु. 

१ सुजोध कुमारसंभव -- बाबुलनाथ; काळे ब्रदसं 

| पन्लिकेशन, शामसद्धन, ६० सोमवार वेठ, 
उ- ११; १९८४; पू. १८४; किमत २० रु. 

ग. सर्वोत्तम मराठी कथा : खंड १५ - संपादक 
राम कोलारकर, सौ. छायां कोलारकर; प्रकाशक 
सो. छाया कोलारकर, ४३/३४८ संत. तुकाराम 
नगर, पिंपरी, पूणे-१८; १९८४; प - 
कि. ४० स्‌. क 

भू जगातील सर्वोत्कृष्ट कथा : खंड १ - संवादक व 
र ली रॉम कोलारकर; प्रकाशक सौ. छाया 
कोलारकर, ४३॥ ३४८ संत तुकाराम नगर, 
पिंपरी, पुणे-१८; १ ९८३,पृ. १६३; कि. ३३ रु. 


सार-संकलन 


भारतीय. प्रजासत्ताकाचे भवितव्य 

. २९ जुलै १९८४ रोजी एका वृत्तपत्रात पुढील 
बातमी प्रसिद्ध झाली : हाजी मस्तान मिर्झा आणि 
करीम लाला या मुंबईतील गुन्हेगारी जगातील दोघा 
मातबर नायकांची आणि त्यांच्या कित्येक अनुया- 
यांची महाराष्ट्र सरकारने २७ जुलै रोजी सुटका 
केली: मुंबईत आणि. जवळच्या गावांत अलीकडे ज्या 
जातीय दंगली झाल्या, त्यांच्यात या मंडळींचा हात 
होता या कारणासाठी त्यांना राष्ट्रीय, सुरक्षितता 
कायद्यान्वये अटक करण्यात आली होती. दंगल- 
खोरांना शस्त्रास्त्रे आणि पैसा पुरविल्याचा गंभीर 
आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. मस्तान 
यांनी स्थापन केलेल्या ' ऑल-इंडिया पीपल्स सेक्रे- 
टरिअट * या संस्थेमध्ये स्फोटक द्रव्ये, गावठी पिस्तुले 
आणि : बॉम्ब यांचा साठा भाढळल्यावरून त्यांना 
अटक करण्यात आली होती. मस्तान व. लाला यांना 
अटक झाली त्या वेळी यूसफ पटेल हे बेपत्ता होते. 


त्यांच्या सुटकेनंतर पटेलं परत मुंबईत दिसू लागले . 


आहेत. हे सर्वजण सुधारलेले तस्कर (स्मगलर ) 
आहेत. 
या बातमीच्या पाश्‍वेभूमीवर भारतीय संघराज्या- 
च्या भवितव्याविषयी एका प्रज्ञावंत राजकीय भाष्य- 
काराने मांडलेले विचार मननीय ठरतील. आजच्या 
परिस्थितीचे चित्र थोडक्यात कसे रेखाटता येईल ? 
आसाम व सिक्कीम आणि वेगळया प्रकारे जम्मू आणि 
काश्‍मीर या राज्यांत बंडाळीसारखी अवस्था आहे. 
पंजाबमध्ये जे अत्याचार होत होते त्यांना नागरी 
सरकार आळा घालू शकले नाही अशी नाट्यमय 
कबुली त्याने दिली आहे. अनेक प्रदेशांत सामाजिक 
हिंसाचार वेगाने वाढत आहे. परस्परांविरद्ध झंगड- 
णारे गट आणि कायदा व सुव्यवस्था यांचे पालन 
करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे ते श्लासन, 
हे सर्वेच कायदा हाती घेत आहेत. जे नवे राजकीय 
नेतत्व उदयाला आले आहे. ते स्वतःचे अस्तित्व 
ठिकवून/घरण्यात. आणि. भापली सत्ता. बृ करण्यात 


पुर्णपणे गुंतलेले आहे. राष्ट्रीय सहमती (कॉन्सेन्सस) 
स्थापन करण्यास भिन्न जमाती आणि हितसंबंध. 
यांच्यामध्ये-आपल्याला येथे स्थान आहे अशी भावना 
वाढीला लावण्याचा प्रयत्न करून संघराज्याला 
बळकट करण्याचे त्यांच्या गावीही नाही. 
स्वातंत्र्यानंतर राष्ट्रबांधणीचा जो मार्ग भारताने 
स्वीकारला होता, तो भारतीय परिस्थितीला अनुरूप 
असा होता. येथे. अनेक प्रादेशिक समाज आहित, 
अनेक जाती-जमाती आहेत, अनेक हितसंबंध आहेत.. 
ह्या घटकांची स्वायत्तता नष्ट न करता तिची कदर 
करून पण तिला मर्यादा घालून त्या सर्वांना एकत्र 
विणणे हा भारताने स्वीकारलेला राष्ट्रबांधणीचा 
मार्ग होता. देशभर केंद्रीय एकसंध सत्ता निर्माण 
करण्यासाठी किवा एका विचारप्रणालीच्या (आय- 
डिऑलॉजी ) मुशीत सबंध समाजाला ओतण्यासाठी 
ह्या. विविधतेवरून आणि भिन्नतेव॑रून वरवंटा फिर- 
वावा असे कुणाच्या मनात त्या काळी, नव्हते: राष्ट्र- 
बांधणीच्या या प्रक्रियेत राजकारणाला आणि ' राज्य- 
संस्थेला एक विशिष्ट स्थान होते. कारण भारतीय 
समाजाच्या घटकांचे एकमेकांशी झगडे होत राहतील 
आणि विकोपालाही जातील अशी परिस्थिती. होती 
एक तर कनिष्ठ जाती, दलित इ. घटकांवर होणारे. 
सामाजिक व आथिक अन्याय उघड होते आणि 
याविषयीची नवी जागृती या घटकांत निर्माण होतं 
होती. स्वातंत्र्याच्या वातावरणात भाषिक, प्रादेशिक 
अस्मितेलाही धार येत होती. हे संभाव्य झंगडे 
आटोक्यात ठेवणे, त्यांना सौम्य करणे, कुठचाही 
घटक किवा हितसंबंध इतरांना दडपून टाकणार 
नाही अशी खबरदारी घेणे ही राज्यसंस्थेची कासे 
होती. कारण राज्यसंस्थेकडे कायदेशीर सत्ता होती. 
तेव्हा भारतीय समाजाच्या घटकांमधील परस्पर 
विरोधांचे आणि कलहांचे निरसन करणे हे ' राज- 
कारणा 'चे, राजकीय प्रेक्रियेचे एक महत्त्वाचे काये 
होते. ते पार पाडायचे तर राज्यसंस्था कोणत्याही 
विशिष्ट घटकाच्या आहारी जाणार नाही, कोणत्याही 


अनुक्रमणिका 


ष्ट 


विशिष्ट घटकांपासून आणि हितसंबंधांपासून ती 
बऱ्याच प्रमाणात स्वायत्त राहील अशी खबरदारी 
घेणे आवश्यक होते. हा लोकशाही राजकारणाचा 
“ आत्मा ' आहे असे म्हणता येईल. 
पारंपरिक भारतीय समाजाची एक स्वतंत्र राष्ट्र 
म्हणून बांधणी करण्याच्या कार्यात कोणकोणत्या 
गोष्टी अंतर्भूत होत्या ? पारंपरिक भारतीय समा- 
जंहीं अनेक घटकांचा-जातिजमातींचा, हितसंबंधांचा 
-( उदा. , जमीनदार व कुळे )-बनलेला होता, 
त्यांच्यात देक्धेव होती, कलह होते आणि सर्वांनी मान्य 
केलेल्या समान दंडकांना (नॉम्सं) अनुसरून कलहांचे 
निरसन करण्याचे आणि परस्परांतील देवाणघेवाणीचें 
नियंत्रण करण्याचे रूढ मार्गे होते. ह्या भिन्न घटं- 
कांमेधील क्रिंयाप्रतिक्रिया उघडपणे आणि ख्ढ दंड- 
कांच्या चौकटीत मोकळेपणे चालत असे. पण ती 
आधुनिक अर्थाने राजकीय प्रक्रिया नव्हती. कारण 
तिंच्यातं राज्यसंस्थेला फारसे स्थान आणि भूमिका 
नव्हती. स्वातंत्र्यानंतर भारतीय राज्यसंस्था- भार- 
तीय प्रजासत्ताक- निर्माण झाली आणि राजकीय 
प्रक्रिया (किवा राजकारण) सुरू झाली. या राज्य- 
संस्थेची उदिष्टे दोन होती. पहिले, परचक्तापासून 
संरक्षण; दुसरे, एक न्याय्य अशी सामाजिक व्यवस्था 
येथे निर्माण करणे. 
पारंपरिक सामाजिक घडी बहुजनसमांजाला 
अन्यायकारक होती. कनिष्ठ जाती, दलित, आंदि- 
वांसी इ. नव्यांने जागृत झालेल्या घटकांच्या रास्त 
आकांक्षांना वाव देईल असे तिचे स्वरूप नव्हते 
आणि म्हृणून ती निकालात काढणे. आवश्‍यक झाले 
हीते. या घटकांच्या आथिक, सामाजिक, सांस्कृतिक 
आकांक्षांचे समाधान करायचे तर॑ आथिक प्रगती 
वेगाने साधणे आवद्यक होते. भांडवलझ्याही पद्धतीचे 
औद्योगीकरण, शेतीतील तांत्रिक सुधारणा या 
मार्गाने ही प्रगती साधायची तर त्यामुळे . उत्पाद- 
नात होणार्‍या वाढीबरोबरच समाजातील विषम- 
ताही वाढत जाते आणि दुबळ्या घटकांची अधिका- 
प्रिक पिळवणूक होत जाते असा अनुभव होता. तेव्हा 
प्रस्थापित अन्याय्य व्यवस्थेचे अधिक न्याय्य 
व्यवस्थेत परिवर्तन करणे जितके आवश्यक होते, 
तितकेच ह्या वाटचालीतून नवी विषमता आणि 
दुबळचा घटकांची नवीन प्रकारत्री गांजणूक हे दुष्ट 


नवभारत 


ऑगरस्ठ, १९८४ 


परिणाम निष्पन्न होणार नाहीत अशी खबरदारी 
घेणेही आवश्यक होते. ही जबाबद्रारी राज्य- 
संस्थेवर टाकण्यात आली होती. ती पार पाडण्या- 
साठी राज्यसंस्था लोकशाही पद्धतीची असणे 
आवद्यक होते. प्रत्येक घटकाला आपले दाघे 
(क्लेम्स), आपली गाऱ्हाणी मांडता येतील, ती 
ऐकून घेतली आतील, आणि एंकंमेकांह्षी अनेकदा 
विरोधी असलेल्या या दाव्यांचा सामाजिक स्थैय 
आणि न्याय यांच्याशी सुसंगत ठरेल अशा प्रकारे 
समन्वय साधण्याचा प्रयत्न होत राहील अज्ली 
व्यवस्था असणे अनिवार्य होते. अश्ी व्यवस्था 
म्हणजे लोकशाही व्यवस्था. लोकह्याही राज्यसंस्था 
हे अशा व्यवस्थेचे साधन असते. लोकशाही राज्य- 
संस्था हे एका विशिष्टं घटकाचे किवा हितसंबंधाचें 
हत्यार नसते. ती सर्व घटक आणि हितसंबंध यांच्या- 
पासून अलिप्त असते; पण सावेजनिक हित आणि 
न्याय यांना पोषक ठरेल अश्षा रीतीने त्या सर्वांना 
ती प्रतिसाद देत असते. यात तिची स्वायत्तता 


' सामावलेली असते. या स्वायत्तेेवर आणि आपल्या 


जबाबदाऱ्या यशस्वी रीतीने पार पाडण्याच्या 


तिच्या दिसून आलेल्या क्षमतेवर तिची वैधता 
(लेजिटिमसी) आधारलेली असते. 


आता सवंसाधारणपणे असे म्हणता येईल, की 
स्वातंत्र्यानंतरच्या वीस वर्षांत भारतीय राज्यसंस्थेने 
हो दुहेरी जबाबदारी- सामाजिक घटकांच्या स्वातं- 
त्याचे रक्षण करणे व सामाजिक समन्वय साधणे- 
बऱ्याच यशस्वीपणे पार पाडली होती. या अवधीत 
आधुनिक उद्योगधंदे आणि आधुनिक अ्थेव्यवस्था 
यांची एक बैठक निर्माण करण्यात तिला बरेन्र 
यश लाभले. होते आणि तिच्या आधारे वंचित 
घटकांची सामाजिक-आधथिक प्रगती भरीव प्रमाणात 
साधण्याची शक्‍यता निर्माण झाली होती. पण हा जो 
विकास साधण्यात आला होता, त्याचा सामाजिक 
पाया अतिशय संकुचित होता. भांडवलदार, तंत्रशहा 
(टेक्‌नोक्रॅट), नोकरशहा आणि या वर्गात सामावून 
घेण्यात आलेले, नवीन शेतकी-तंत्राने गबर झालेले 
मातबर शेतकरी एवढय़ांपुरता ह्या विकासाचा 
लाभ मर्यादित होता, भारतीय समाजात हा एक 
नवीन वर्ग उदयाला आला होता. ह्या परिस्थित्ती- 
ब्रिषयीचा असंतोष १९६७ च्या निव्रडणुक्रांत प्रकद 


अनुक्रमणिका 


सार-संकलन 


झाला. काँग्रेस पक्षात आणि पक्षाबाहेर एक नवीन 
प्रादेशिक. व ग्रामीण नेतृत्व उभे राहिल्याच्या खुणा 
तेव्हा स्पष्ट झाल्या. आधिक धोरणात मूलभूत बदल 
झाला पाहिजे अश्ली त्याची मागणी होती. , 

- “नव्या वर्गाने! या मागणीला कोणता. प्रतिसाद 
दिला ? एक तर * समाजवादा 'च्या घोषणेने त्याने 
:या असंतुष्ट हितसंबंधांना प्रतिटोले दिला. राजकोय 
सत्ता व आथिक विकास यांत ह्या विशिष्ट ग्रामीण 
-प्रादेशिक हितसंबंधांना योग्य आणि शक्‍य असा वाव 
-देण्याचा लोकशाही मार्ग अनुसरण्याऐवजी गरिबीचे 
निर्मूनन. भाणि - समाजवादी .. समाजरचना या 
साध्यांची घोषणा करून हें हिंतसंबंध स्वार्थी आणि 


प्रतिगामी आहेत अशी भावना जनतेत फॅलावण्यात ' 


आली. याचा परिणाम असा झाला की, सर्वे हित- 
संबंधांची दखल घेणारी पण त्या सर्वापासून तटस्थ 
असणारी यंत्रणा हे राज्यसंस्थेचे स्वरूप क्षीण होऊन 
एका विशिष्ट आणि प्रस्थापित हितसंबंधाचे साधन 
हे.तिचे स्वरूप दृढ होऊ लागले. म्हणजे राज्यसंस्था 
स्वायत्त राहिली नाही. तिच्यावर एका हितसंबंधाची 
'पकड बसली. 

- ह्यातून भ्रष्टाचाराचा उगम झाला. सावंजनिक 
हिताऐवजी एका विशिष्ट हितसंबंधाचा लाभ 
साधण्यासाठी म्हणून जेव्हा सत्ता वापरण्यात येऊ 
लागली, तेव्हा वैयक्तिक स्वार्थाचे साधन म्हणूनही 
सत्तेचा उपयोग होणे अटळ झाले. पैशाच्या बळाने 
राज्यसंस्थेला अंकित करून स्वतःच्या लाभासाठी 
तिचा वापर मोठ्या प्रमाणावर करण्यात येऊ लागला 
आणि सत्तेचा वापर पैसा कमावण्यासाठी करण्यात 
येऊ लागला. ह्या कामांत वाकबगार असलेली 
माणसे सरकारात आणि बाहेर मोठ्या संख्येने वाव- 
रताना दिसू लागली. र 

ही गुंड प्रवृत्तीची माणसे आहेत. विशिष्ट सामा- 
जिक घटकांचे व हितसंबंधाचे प्रतिनिधित्व कर- 
णाऱ्या, त्यांचे प्रवक्ते म्हणून इतरांशी व शासनाशी 
बोलणाऱ्या पूर्वीच्या राजकीय नेत्यांची जागा आज 
राजकारणी गुंडांनी घेतली आहे. शासनातील अंत- 
गंत प्रक्रियांवर त्यांनी पकड बसविली डोज ह्याचा 
एक दुश्य परिणाम असा की, लोकार चळवळी 
दडपून टाकण्यासाठी शासकीय यंत्रणांचा अधिका- 
घ्िक वापर होऊ लागला आहे. अनेकदा हा बळाचा 

त. भा. ८ 


"५ 


: वापर खाजगी हितसंबंधासाठी करण्यात येतो तर 
-अनेकदा पोलीस व इंतर सुरक्षा दले ही जणू काही 
स्वतंत्रं शक्‍्तिकेंद्रे असल्याप्रमाणे. कांयदा हाती घेऊंन 


आपल्या पाशवी बळाचा वापर. करताना दिसतात. 
राज्यसंस्थेची वैधता ( लेजिटिमसी ) कायदे 


करण्याचा आणि कायद्यांची अमलबजावणी कर- 
ण्याचा तिचा अधिकार आणि जबाबदारी यांमध्ये 


प्रकट झालेली असते. जेव्हा राज्यसंस्था वर स्पंष्ट 


केलेल्या. अर्थाने स्वायत्त असते, तेव्हा शासनाच्या 
अंतर्गत व्यवहारात आणि समाजाशी होणाऱ्या 


त्याच्या व्यवहारात कायद्याची बूज राखली जाते 
आणि ह्यातून राज्यसंस्थेची वेधता दृढ होत जाते. 
राज्यसंस्था जेव्हा आपली स्वायत्तता गमावंते आणि 


विशिष्ट हितसंबंधाचे साधन बनते, तेव्हा तिची 


वैधताही दुंबळी बनते. मग व्यवहार कायद्यांना 
अनुसरून होत नाहीत.. बळाचा वापर करून ते 
घडविले जातात. 


. , राज्यसंस्था हे विशिष्ट वर्गाचे, त्या वर्गाच्या 
हितसंबंधाचे साधन असते हा माक्‍संवादी सिद्धांत 
आहे. पक्ष्चिम युरोपमध्ये भांडवलदार वर्गाचा झॉलिला 
उदय आणि ह्या वर्गाने पार पाडलेले ऐतिह्मसिंक 
कार्य या घटनांवरून हा सिद्धांत बनविलेला आहें 
असे म्हणता येईल- आणि ह्या विशिष्टें घटनांच्या 
संदर्भात पाहता या सिद्धांतात तथ्य आहे. ' पणं 
एखाद्या समाजात जेव्हा असा एंखांदा वग पुरेशा 
संख्येने असतो आणि उत्पादनाला भरीव प्रमांजाते 
चालना देण्याची शंक्ती त्याच्या ठिकाणी असंते, 
तेव्हा तो समाजाला स्थये देऊ शकतो आणि 
सामाजिक प्रगती सांधू शकतो रांज्येसंस्थेचां 
पॉलक ही आपली भूमिका पार पोडंण्याचे संमिथ्ये 
त्याच्या ठिकाणी असते. पणं असा बॅग भारतात 
नाहीं: (पूर्व युरोप किवा रशिया येथेहीं तों नाहीं 
आणि म्हणून माक्‍संवादाप्रमाणे जे काम एका 
क्रांतिकारक वर्गाने करायचे आहे ते काम तेथे एक 
पक्ष आणि राज्यसंस्था पार पाडत आहे. आणि पक्ष 
आणि राज्यसंस्था यांच्यात तेथे अभेद आहे.) यामुळे 
भारतात एक तर स्वायत्त आणि लोकशाही राज्य- 
संस्थाच टिकून राहू शकेल. जर राज्यसंस्था ' वर्गीय 
झाली तर ती क्षीण होईल आणि तिचा हास होईल. 


अनुक्रमणिका 


ष्ट 


अलीकडच्या काळात भारतीय राज्यसंस्थेच्या 
झालेल्या ऱ्हासाची स्पष्ट लक्षणे दिसत आहेत. राज्य- 
संस्थेचे अवयव किवा अधिष्ठान असलेल्या संस्थांना 
अवकळा प्राप्त झाली आहे. त्यांना खरेखुरे अधिकार 
राहिलेले नाहीत. संसद, पक्ष, प्लॅनिंग कमिशन, 
पंचायत, नगरपालिका इ. सवच यंत्रणा आपले 
अधिकार गमावून तरी बसल्या आहेत किंवा राज- 
कोय गुंडांनी ताब्यात घेतल्या आहेत. या नाण्याची 
दुसरी बाजू अशी की, नेतृत्वाच्या स्थानी असलेल्या 
व्यक्तींच्या सत्तेमध्ये आणि अधिकारामध्ये कमा- 
लीची वाढ झाली आहे. त्यांच्यावर कोणत्याही 
संस्थेचा किवा नियमबद्ध कायंपद्धतीचा (प्रोसीजर) 
अंकुश नाही. पण या संस्था दुबळ्या झाल्यामुळे 
राज्यसंस्थेची वेधताही नष्ट होऊ लागली आहे. 
नेत्यांकडे सत्ता आहे पण तिला प्रामाण्य उरलेले 
नाही. त्यांच्याकडे सत्ता आहे ही गोष्ट केवळ एक 
पाशवी वस्तुस्थिती म्हणून लोक मान्य करतात. 

ह्याचा एक महत्त्वाचा परिणाम असा की, ज्यांच्या- 
कडे सत्ता आहे त्यांच्याकडेही खरेखुरे सामथ्ये नाही. 
म्हणजे सामाजिक व्यवहारांचे नियमन करण्याचे, 
त्यांना दिश्या देण्याचे सामथ्ये या स्वरूपाची ही सत्ता 
नाही. सत्ताधारी हीच त्यांच्या पलीकडे असलेल्या 
शक्‍तींच्या हातातली बाहुली बनली आहेत. यामुळे 
बिकट समस्यांना तोंड देण्याचे नीतिधेर्य त्यांना 
उरलेले नाही. पंजाबमध्ये काय चालले आहे- अति- 
रेक्यांनी जमविलेली झस्त्रे, ठार मारायच्या माण- 
सांची यादी, चळवळीचे खरे सूत्रधार यांविषयीची 
पुरती माहिती सत्ताधाऱ्यांना दोन वषे होती. तरीही 
आवद्यक ते उपाय योजण्याची कुवत त्यांनी दाख- 
विली नाही. अखेरीस संन्याकडून त्यांना परिस्थिती 
“ साफ * करून घ्यावी लागली. 

मुद्दा असा आहे की, राज्यसंस्थेची केवळ वैध- 
ताच झरून जात आहे असे नव्हे; तर राज्यसंस्थाच 


नवभारत 


ऑगस्ट, १९८४ 


दुबळी झाली आहे आणि तिचा संकोच होत चालला 
आहे. उदा., बिहार आणि मध्यप्रदेश या राज्यां- 
तील आदिवासी पट्टा, उत्तरप्रदेश आणि हिमालयाचे 
भाग, तेलंगण आणि मराठवाडा यांचे काही भाग 
या प्रदेशांत शासन असे नावालाच उरले आहे. या 
प्रदेशांतील अनेक विभागांत एक तर ते अस्तित्वातच 
नाही किंवा स्थानिक मातबर व्यक्तींच्या तालावर 
ते नाचत असते. जातिजमाती एकमेकांमधील वाद 
प्रतिपक्षाशी सरळ सामना देऊन निकालात काढायचा 
प्रयत्न करतात. यासाठी शासकीय यंत्रणांचा 
आधार घेण्याची गरज त्यांना भासत नाही. खाजगी 
सेना संघटित करण्यात येतात व त्यांना शस्त्रेही 
पुरविली जातात. ह्या परिस्थितीला ' अंदाधुंदी * 
हेच नाव देता येईल. 

अनेक ठिकाणी स्थानिक लोकांनी आपले प्रश्‍न 
सोडविण्यासाठी स्थानिक नेतृत्वाच्या मार्गदर्शना- 
खाली चळवळी उभारल्या आहेत. ह्या पक्षव्यवस्थे- 
बाहेर आहेत. आज जी लोकशाहीची औपचारिक 
चौकट आहे तिचे साहाय्य हे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी 
होईल अशी आशा ह्या चळवळींच्या नेत्यांना सुर- 
वातीला तरी असते. पण नोकरशाहीचा कोडगेपणा 
आणि शासन आणि राजकोय पक्ष यांच्याकडून 
होणारी दडपशाही यांचा अनुभव आल्यानंतर स्वत:चे 


वाढत आहे. या चळवळीतुन ठिकठिकाणी * लोक-- 
न्यायमंडळे ' ( पीपल्स कोट, न्याय पंचायती ), 
सहकरी शेती आणि जंगलांचे सहकारी व्यवस्था- 
पन, ग्रामसभा इ. संघटना व कार्यक्रम विकास पाव 
लागले आहेत. प्रस्थापित राज्यसंस्था त्यांना चिरडन 
टाकण्याचा निकराचा प्रयत्न करील यात शंका 
नाही. पण याचा अर्थ असा होईल को, भारतीय 


राज्यसंस्थेला पाशवी बळापलीकडे अधिष्ठान 
उरणार नाही. 


७ ७ ७ 


| नवभारत । आगस्ट १९८४ 
रि८हाडलाटत १०. 581 - 29 हात 1.ल्यास्य्त (00051 फ01( ७16-0391160(-1.1009 ऐष०. 6 


ऐ- ७.९७. <<... <७.. -.. <७.. ७. <७.. <७.. <.. <७.. ७. <७. -७ ७७ 


॥८९(॥॥. 13८8 (/०0/1)7007127/8 ॥%४०॥--- 


17९ .4// धावाब ॥ट्वस्या/0॥ 
७7 ८०-०७ ८९ 5 ३१)३ा२?723३२ा०08 
॥1॥//५$ ॥./8. 


शै 
£ 
£ 
शै 
९ 
, 
९ 
| 
| 
१ 
(& 


गा. ७. ७. 07ए५्ाप 


१चिद््णाए प२0टल00ा 


( 
$ 
शै 
ह 
र 


1.९७. -७.. -र. “७. ३. -.. "रक. "रके. "७. "> क. 


6 १], 1). प्र. ९७", 
2९५ तसा 
/*“७» ७.७. -७. ७. ६-६ क. “२७. “७. -%. -र. ६ छु. “२७. “क. 


है मासिक श्री. ग, दीक्षित यांनी दी प्राज़ प्रस, 


३१५ गंगापुरी, वाई येथे छा 
|] *« ७ (- 
मे, पृ. रेगे यांनी प्राक्षपाठाळा मंडळ, वाई की र 


्यांच्याकरित। तेयेच प्रसिद्ध केले, 


चा 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास ७र. पतत. 
राज्य मराठी विकास संय्थेद्वारे ४. र. 
संगणकीकृत र द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


र्‌ द 


वष 


